नवभारत 


या अंकांत 


डॉ. रा. भा. पाटणकर 
क्रोचेचे सोंदर्य्ास्र : ८ ! 
ले. जिज्ञासू 
लेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा- काही शंका 
श्री. दे. व्यं. चोहान 
चंदी आणि चंदावर-भापिक विचार 
ले. समोक्षक 
केळकर आणि खाडिलकर 
डॉ. नरेश कवडी 
स्वा, सावरकरांच प्रतिक्रियात्मक.व्यक्तिमख 
श्री. प्रभाकर पुजारी 
समथांच्या ' राजकारण 
भ्ली. रा. टिकेकर 
चार लोकसभा 
ग्रेथपरीक्षण 


मीमांसेचा पूवरंग 


रू. १-२ 


9 &% 
वष ९६ 


अंक पहिला 


आक्टोबर ७२९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


न >२७ 


५7 अमृतमहोत्सवी /)/->३ 
ह 4 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका | मराठीच स: महार 
राज्य मरा का 


प्राज्ञपाठणाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


प गप. ठत आक्टोबर 
सव्बिसावे व 
अंक पहिला १९७२ 


क ( महाराष्ट्र राज्य साहित्य ब॒ संस्कृति मंडळ पुरस्कृत 3 
१ संपादक-मंडळ 
१ प्रा. वि. स. वेडकर-- प्रा. गोवधेत पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


त्रोचेचे सोदयेशास्त्र : ८ डॉ. रा. भा. पाटणकर १- १२ 
लेनिनने केलेली साम्राज्यशाह 
मीभांसा-काही शका ले. जिज्ञासू १३- ३ 
श्री. दे. व्यं. चौहान ३४- ४० 


वाचकाचा- पत्रव्यवहार 


वाषिक रु. १२ नतल एर. अंकास रु. १.२५ 
पासिक श्री. म. दां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रस, २१५ गगापुरा, वाइं 
सथ छापून प्रा. वि. म. बेडकर थाना प्राज्मपाठथाळामडळ वाइ 

यांचेकारंता तेथच प्रासद्ध कल. 

पत्रव्यबहाराचा पत्ता 

१ संपादकीय : कार्येकारी संपादक, “ नवभारत * म्रासिक 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कॉलेज, दादर-मुंबई्द २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, * नवभारत ? मासिक, 
€|० दी प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि सातारा ) 
३ चोकशी श्री. बा. वि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराववाडी, मुंबई २ फोन नं. ३५४८५४ 


| अनुक्रमणिका | दम 
नड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


फाफाड्शाळायंडळ घेण्याला 


१, धर्भकोदा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ८०.०० 
कापडी बांधणी १०४-०० 
२, धर्मकोळा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ 
साधी बांधणी १५०.०० 
कापडी बांधणी १८२९.०० 
३. धर्मकाछा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला ४५-०० 
कापडी बांधणी ७४.०० 
५. मीमांसाकोश भाग १ ते ७ ( संपूर्ण ) २९५०-०० 
५. कोपीतकित्राह्मणारण्यकविषयकोश ६.०० 
६, बोद्ठागमाथेसंग्रहः २०-०० 


७, वेदिक संस्कृतीचा विकास (पुधारून वाढबिठेठी आवृत्ती ) 
( तकेतीथ लक्ष्मणश्यात्री जोशी) २०.०० 
८. नवमानवतावाद 


1. भप ०७ 
९, मानवाचा आदश ३.०० 
१०, चावोक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 
( प्रा, सदाजिव आठवले ) २.०० 
११, गीता-प्रवेश॒ & (डॉ. गो. वि. देवस्थळी ) २.५० 
१२. महाराष्ट्रांतील दुष्काळ ब त्यावरील उपाययोजना 
(श्री. चा, अ. दाभोलकर ) २:०० 
१३, सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती 
(श्री, प्र, रा. देशमुख ) ४००० 
१४. इतिहासाचे तत्वज्ञान (प्रा. सदाशिव आठवले) ५.०० 
१५, लोकशाहीचे धोके (श्री, पत्मालाल सुराणा) कन्कद 


१'३, भारतीय स्रीथधमाचा आदश ( सो. कमल पाध्ये) ९००० 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे च 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. रा. भा. पाटणकर 
क ० उच दों य स 
क्राचच सादय्रास्त्र ३4८4 


सुखवादी बिचारवंत सुखाला आत्मिकतेची एकमेव क्रिया किवा तिचा 
एकमेव पैलू मागतात. न-नेतिक व्यवहारात्मकतेमध्ये अंतभूत असलेले सुखच 
त्यांना अभिप्रेत असते. आत्मिकतेच्या ज्ञानात्मक व नेतिक अंगांच्या प्रत्येक 
क्रियेबरोबर एक सहचारी गोष्ट म्हणून सुख ( किंवा दुःख ) उपस्थित असते हे 
क्ोचेला मान्य आहे. पण म्हणून सुखाला आत्मिकतेचा एकमेव पेलू मानणे म्हणजे 
सहचारी गोष्ट व प्रधान गोष्ट यांच्यातील भेदाकडे दुलंक्ष करणे होय. सुखवादी 
विचारवंत या भेदाकडे दुलक्ष करतात म्हणून कोचेचा सुखवादाला विरोध आहे. 
या प्रकरणात ( इस्थेटिकच्या अकराव्या प्रकरणात ) क्रोचेने सोंदर्यसुखवादाचा 
( इस्थेटिक हेडॉनिझम ) प्रतिवाद केलेला आहे. सोंदर्यसुखवादी विचारवंत 
आविष्कार व सुख यांच्यात गल्लत करतात. आविष्कार यशस्वी ज्ञाला कौ सुख 
निर्माण होते हे क्रोचेला मात्य आहे. परंतु सुंदर >- सुखकारक हे समीकरण 
त्याला अजिबात भान्य नाहो. सोंदर्यसुखवाद्यांना मंजूर असलेल्या या समीकरणाची 
चिकित्सा करण्याचे क्रोचेने योजिले आहे. 


सोंदर्यसुखवादीदेखील सवे सुखद गोष्टोंना सुंदर मानतात अले नाहो. एकूण 
सुखद गोष्टींपेकी काहोंनाच ते सुंदर मानतात. सुखद गोष्टींचे हे विभाजन कले 
करायचे हा त्यांच्यापुढील महत्त्वाचा प्रश्‍ल आहे. याला पुरातन काळापासून एक 
उत्तर देण्यात आलेले आहे ते असे :- माणसाची सर्व इंद्रिये एकाच पातळोवर 
नसतात. त्यातील डोळे व कान हो इंब्रिये इतर इंद्रियांच्या तुलनेने वरच्या 
पातळीवर आहेत. या वरच्या पातळीवरील इंद्रियांना ( हायर सेन्सेस ) जे सुखद 
असते त्यालाच केवळ सुंदर म्हणण्यात येते. सोदर्यज्ञास्च्रीय चर्चेत इंद्रियांचा 
झाला कौ एक गोष्ट कटाक्षाने करायला हवी. ती म्हणजे संवेदना त आकर 
संवेदना ( > आविप्कार ) या गोष्टी एकलेकांपासून अरूग करायला हव्यात. 
कलाकृती म्हणजे नुसती संवेदना नसून आकारित संवेदना आहे, हे पवके ध्यानात 


वणे जरूर आहे. जव्हा लोक दरच्या पातळीवरची ब खालच्या पातळोवरची 


टः 


नि दगा 


लञ/ 


न वरच्या पातळीवरच्या इंद्रियांना जी संवेदना सुखद वाटते ती सुंदर असते 


असे ते म्हणतात. डोळे ब काल यांच्यामाफंत ज्या संवेदना प्राप्त होतात त्या 
.भा. १ 


| अनुक्रमणिका | 
जा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्रिये अता भद करतात तव्हा बहुधा त्याना या गोष्टीचा विसर पडछेला असतो. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


ज्र नवभारत 


जोपर्यंत आकारित झालेल्या नाहोत तोपर्यंत त्यांना आविष्कार किंवा सुंदर गोष्ट 
म्हणता येणार नाही. आंधळ्या माणसाला चित्राचा आस्वाद घेता येत नाही 
कारण डोळे नसल्याने त्याला दृकसंवेदना प्राय्त होत नाहोत; व त्यांच्या अभावी 
आविष्कार निर्माण होत नाहो, कारण ज्याला आकारित करायचे ते द्रव्यच जर 
नसेल तर आविथ्कार कसा निर्माण होणार? कलाकृतीची निर्मिती संवेदनावर 
अवलंबून असते हे खरे पण कलाकृती म्हणजे नुसत्या संवेदना नव्हेत. संवेदना 
आकारित झाल्या म्हणजेच त्यांना कलाकृतीचे स्वरूप प्राप्त होते. नुसत्या 
संवेदना व आकारित संवेदना हा महत्त्वाचा भेद केला नाही तर नुसता वरच्या 
पातळीवरील इंत्रिये व खालच्या पातळीवरील इंद्रिये यांच्यात भेद केल्याने 
आपल्या पदरात काहोही पडणार नाही असे क्रोचे म्हणतो. संवेदना कोणत्या 
प्रकारची आहे, यावर कलाकृती अवलंबून नसते. कोणत्याही प्रकारची संवेदना 
आकारित करता येते व म्हणून कोणत्याही संवेदनेतून आविष्कार ( सकला- 
कृती ) निर्माण होऊ झहाकतो. दुसरे असे कौ विशिष्ट इंद्रियामाफेत आलेली 
संवेदना आकारित होईलच असे निश्चित म्हणता येत नाहो. उदा० डोळे उघडे 
ठेवलेला माणूस त्याच्या समोरच्या गोष्टी बघतोच असे नाहो. आपण विचारात 
किवा काळजीत व्यग्न असताना अले पुष्कळ वेळा होते. जर कोणत्याही इंब्रिया- 
माफत आलेलो संवेदना आकारित होऊ शकत असेल व जर डोळे, कान या 
इंद्रियांमाफंत आलेली संवेदना निरिचतयणे  आकःरित ऐोईलच अशी ग्वाही देला 
येत नसेल, तर डोळे व कान या तथाकथित “ वरच्या पातळीवरील इंद्रियांची ! 
मातवरी काय ? या इंद्रियांपालून मिळालेलो सुखे आणि खाण्याचे सुख यांच्यात 
भेद करताना सोंदर्ययुखवाचांची त्रेधा उडते. जर इंद्रियांपासलून मिळालेल्या लुखात 
व सोंदर्यात समोकरण असेल तर कोणत्याही इंद्रियायासून मिळालेल्या सुखाला 
सोंदर्यसुख मानणे क्रमप्राप्त ठरते. हा निष्कषं सोदर्यसुखवाद्यांना अडचणीचा ठरतो. 
सोंदर्सुखवाद अनेक स्वरूपात मांडला जातो. त्यांपैकी काहींचा क्रोचेने विचार 
केला आहे. काही विचारवंतांच्या मते कला म्हणजे क्रीडा होय. हा सिद्धांत कांटने 
सूचित केलेला आहे. हंट स्पेन्सर, ग्रूस, लंग, वरिलर इत्यादींनीही तो वेगवेगळया 
पद्धतीनी मांडला आहे. हा सिद्धांत मांडणाऱ्यात दोन पंथ आहेत: (अ) काहींच्या 
मते कला हो क्वीडेसारखी एक मुक्‍त क्रिया आहे. काम हे लादलेले असते; विदिष्ट 
इय्सिते साध्य करण्यासाठी कास करणे भाग पडते ; ते टाळता आले तर आप- 
ल्याला बरेच वाटते. कोडा ही अज्ली लादलेली गोष्ट नव्हे. कलासुद्धा क्रीडेसारखी 
आहे; ती आपल्यावर कोणीहो लादलेली नसून स्वयंस्फर्तीने केलेली गोष्ट आहे. कला 
ही कोणतेही ईप्सित साध्य करण्याचे साधन नव्हे; ती साध्यरूपच आहे. (आ) काही 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदर्यश्रास्त्र ३ 


विचारवंतांनी कला व क्रीडा यांची उत्पत्ती कशी होते हे सांगण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. त्यांच्या मते प्राण्याच्या प्राथमिक व निकडीच्या गरजा भागल्यानंतर जी शक्‍ती 
उरते त्या उर्वरित शक्‍तीतून कीडा ब कला निर्माण होतात. 

क्रोचेचे म्हणणे असे कौ कलेविषयीचा कोडा-सिद्धांत (प्ले थिअरी ) हा 
सुद्धा सोंदयंसुखवादाचाच एक अवतार आहे. तो असे म्हणतो याचे कारण असे 
असावे कौ क्रोडा हौ एक न-नेतिक क्रिया आहे; व सुख न-नेतिक क्रियेत अंतर्भूत 
असल्याने क्तोडेचा ब सुखाचा निकटचा संबंध आहे. क्रीडा हो एक न-नेतिक 
क्रिया आहे असे म्हव्ले को त-नेतिक क्रियेमध्ये अंतर्भूत असलेले सुख क्रोडेत 
असते हे म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. क्रीडा क्रिपारूप असते अते म्ह॒ट्ल्याने आणखीही 
एक भुहा स्पष्ट होतो. कला ( _ आविष्कार ) हो क्रोडा आहे असे म्हटले 
कौ ती जडस्वरूप नसून क्रियास्वख्य आहे, व स्हणून आत्मिक आहे, हे 
ओघाने येते. आविष्कार क्रियास्वर्य ब आत्मिक आहे हे सत क्रोचेला 
अर्थातच भाग्य आहे. आत्मिक क्रिपा जड नितर्गातील धडामोडोंपेक्षा भिन्न 
असते. निसर्गातील घडामोडी कार्यकारणभावाच्या प्राकृतिक नियमानुसार घडतात. 
आत्मिक क्रिया सात्र स्वयंस्फूत असते. तहान लागली म्हणजे पाणी पिणे 
ही प्राकृतिक नियमानुसार झालेली गोष्ट होय. पण विदिष्ट तात्विक 
कारणासाठी तहान लागली असतानासुद्धा पाणी न पिणे हो उत्ल्फूत क्रिया 
होय. तिला उत्स्फूत किंवा स्वयंस्फूत म्हणण्याचे कारण असे को पाणी न 
पिष्याबद्दलचे जे बंधन माणूस स्वीकारतो त्याचा उगस त्याच्या स्वतःच्या गेतिकतेत 
असतो. ते बंधन बाहेरून लादलेले नसते; ते माणसाने स्वतःच निर्माण केले 
असते. स्वनिभित बंधनांनी ज्याचे जीवन बांधलेले आहे असा साणूस खऱ्या अर्थाने 
स्वतंत्र असतो. ज्ञानातील स्वयंनिमित आकार निर्माण करताना, व त्यांच्या 
साहाय्याने संवेदनांना आकारित करताना, माणूस असाच स्वतंत्र असतो. प्रातिभ 
ज्ञानात होच स्वतंत्र क्रियाशीलता असते; म्हणूनच प्रातिभ ज्ञान आत्मिक ठरते. 
याच स्वतंत्र, आत्मिक क्रियाशीलतेचा मुद्दा मनात ठसावा म्हणूनच असे म्हणण्यात 
येते को मालव क्रौडेत रममाण होऊ लागेपर्यंत खऱ्या अर्थाने तो मानवच नसतो. 
कारण क्रीडा हो एक स्वतंत्र, स्वयंस्फूत अशी क्रिया आहे. त्याचवरोनर असेही 
म्हणण्यात येते कौ कला ही मानवाची पहिली क्रोडा होय. कला (3 आविष्कार) 
हो स्वतंत्र, आत्मिक क्रिया आहे हे करोचेला सान्य आहे. परंतु कला व कोडा 
यांच्यात एकरूपता आहे या म्हणण्याला त्यांचा विरोध आहे. कारण प्राथमिक 
गरजा भागल्यानंतर उरलेल्या विपुल झारीरिक शबक्‍्तोंचा विनियोग होणे ब 
त्यापासून सुख प्राप्त होणे हेही क्रोडेमध्ये कधी कधी अंतभूत केले जाते. जनावरे 


| अनुक्रमणिका | 
>! मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्व द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


|] र नवभारत 


खाणेपिणे व विश्रांती झाल्यावर उधळल्यासारखी इकडे तिकडे पळतात, उड्या 
मारतात या क्रिया म्हणजे त्यांच्यातील ओसंडून वाहणार्‍या विपुल शवतीचा 
विनियोग होय. पग त्या कला ( > आविष्कार ) ठरत नाहोत. कारण या 
क्रिया न-नेतिक क्रियाशीलतेतून वा व्यवहारात्मकततेतून निर्माण होतात. 
कल हो प्रातिभज्ञानस्वरूपी असल्याने तिच्यात व व्यवहारात्मकतेच्या कोणत्याही 
अंगात एकरूपता कल्पिणे चूक ठरेल. कला व क्रीडा एकरूप आहेत असे 
म्हटल्यास प्रत्येक खेळाला कला मानावे लागेल. हे मानणे अर्थातच चूक आहे. 
वाहोच्या मते खेळात ज्ञानात्मकता अंतभूत असते; यावरून कला ( > प्रातिभ 
ज्ञान ) खेळात अंतर्भूत असते असे स्हणता येईल, याचे थोडवयात स्पष्टीकरण 
देणे जरूर आहे. क्रोचेचे * दोन पातळ्यांच्या संबंधा ' विषयी जो सिद्धांत 
सांडला आहे त्यानुसार व्यवहारात्मकता ज्ञातात्मकतेवर अवलंबून असते. 
व्यवहारात्मकेत ज्ञानात्मकता गृहीत धरलेली असते, अंतभूत झालेलो असते. 
व्यवहारात्मकतेत दोन पातळ्या असतात : एक न-नेतिक क्रियेची घ डुसरी 
नेतिक क्रियेची. जर क्तोडा न-नेतिक क्रियेच्या पातळीवर असेल, तर तिच्यात 
नेतिक क्रियात्मकता अंतर्भूत झालेलो आहे. असे म्हणता येणार नाही. नेतिक 
क्रिया हो न-नेतिक क्रियेतून निर्माण होत नाहो, आणि न-नेतिक क्रिया हो 
नेतिकतेवर अवलंबून नसते. प्रातिभ ज्ञान जसे संकल्पनात्मक ज्ञानावर अवलंबन 
नसते, तक्षी न-नेतिक क्रिया नेतिकतेवर अवलंबून नसते. म्हणून न-नैतिक क्रियेत 
नेतिकता अंतभूत झालेली नसते. नेतिकता स्वतंत्रपणे निर्माण 'होते; व भग ती 
खेळण्याच्या क्रियेवर बंधने घालते. पण उलटपक्षी न-नेतिक क्रियेत ज्ञानाच्या 
दोन्ही पातळ्या अंतभूत ज्ञालेल्या असतात. म्हणून खेळात ( -< एक प्रकारच्या 
न-नेतिक क्रियेत) कला (> प्रातिभ ज्ञान ) सामावलेली असते असे म्हणता येते. 
व त्यामुळे काही लोक खेळ व कला यांच्यात एकरूपता भानतात. अर्थात न्रोचेला 
हे सत मान्य नाहो. 

कलेचा उगम लेगिकतेत आहे, कलानंद हा लंगिक आनंदासारखा आहे 
असा सिद्धांत काही विचारवंतांनी मांडलेला आहे. साढीला जिकण्याची जी 
इच्छा नरात असते तिच्यातूनच कला निर्माण होते, असे ते सानतात; किवा 
कलेचा आनंद म्हणजे विजयाचा आनंद आहे असे मानले जाते. था सिद्धांताच्या 
पुष्ट्यर्थ रानटी जमातोमध्ये कोणते रीतिरिवाज प्रचलित आहेत याची दंतकथावजा 
माहिती दिली जाते. ही भाहिती कितपत विठवसनीय आहे याविषयी क्ोचेला 
दाट शंका आहे. क्तोचेचे म्हणणे असे की वरील सिद्धांत मांडणाऱ्यांना रानटी 
जमातौंकडे जाण्याची जरूरी नाही. त्यांना पाहिजे असलेला पुरावा त्यांच्या 


| अनुक्रमणिका | वि 
दा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदयेशास्त्र "र 


आजुवाजूलाच, अगदी प्रगल्म समाजातही उपलब्ध आहे. एखादा कोंवडा जसा 
आपल तरा सोठ्या दिमाखाने बर काढून वाढतो, तसा एखादा कवीही आपल्या 
काव्याचे प्रपां करताना दिसतो. था प्रद्दानाचा उद्देश त्त्रियांवर छाय पाडणे 
हा असणे दवय आहे. कोचेचे म्हणणे असे की यावरून कलेचा उगस लेंगिकतेत 
आहे हे सिद्ध होत नाही. स्त्रीप्रेमात सफलता प्राप्त करून घेण्यासाठी कलेचा 
उपयोग होऊ दाकतो; पज हो सफलता साध्य व्हावी म्हणूनच कलेचा जन्म 
झाला असे समजणे चूक आहे. पूर्वा दरबारात राजकवी असत, ब काव्य 
करण्यासाठीच त्यांना पगार देण्यात येत असे. आताही कवी काव्य लिहून थोडे 
फार पैसे मिळवू शकतात. पण यावरून जर कोणी असा निष्कष काढला कौ. 
काव्याचा हेतू &व्यार्जन हा आहे तर ते चूक ठरेल, सर्व गोष्टींचा उगम 
आधथिकतेत शोधणाऱ्या माकूसंवाद्यांचे भत आपल्याला मान्य नाही हे क्तोचेने 


येथे जाताजाता सांगितले आहे. 


काही लोकांच्या मते ज्यामुळे आपल्यात सहानुभव निर्थाण होतो, जे 
आपल्याला आकृष्ट करते, सुखविते, आदरमिश्रित कोतुक उत्पन्न करते ते 
सुंदर असते, व या हृद्यतेचा, रोचकतेचा अभ्यास करणे हे सोंदयंज्नास्त्राचे कार्य 
आहे. क्रोचेचे म्हणणे असे की हे लोक ज्याविषयी बोलत आहेत ती गोष्ट 
व्यामिश्र आहे. हद्यता ( द सिस्पर्थेटिक ) म्हणजे जे सुखविते त्याची प्रतिमा 
(इमेज, रेप्रेझेन्टेशन) होय. संवेदना विवा भावना आकारित झालो को प्रतिमा 
निर्माण होते हे क्रोचेने इस्थेटिकच्या पहिल्या प्रकरणातच सांगितल्याचे वाचकांना 
आठवत असेल. प्रातिभ ज्ञानाचा विषय आकारित संवेदना किंवा भावला (म्हणजेच 
प्रतिमा) असते. हृद्तेविषयी विचार करताना दोन गोष्टींचा स्वतंत्रपणे बिचार 
करावा लागतोः- (१) आशयाला आकारित करण्याची क्रिया (२) ज्याला 
आकारित करावयाचे तो विविध प्रकारे सुखविणारा, वेगवेगळ्या मूल्यांवर अवलंबून 
असणारा आदाय. यादेकी पहिलो गोष्टच सोंद्यजास्त्रात्ग प्रस्तुत आहे. आशय 
कसलाही असला तरी तो आकारित झाला म्हणजे प्रातिभज्ञान, किंवा आविष्कार, 
किवा कला निर्माण होते असे मानले को आडायापेक्षा आकारित करण्याच्या 
क्रियेला जास्त महत्त्व आहे हे ओघानेच येते. 

परंतु हे लक्षात न आल्याने काही लोक आदायालाच महत्त्व देतात, आणि 
कोणत्याही आशयाच्या आविष्काराला कला मानण्याऐवजी केवळ हृद्य किंबा रोचक 
अद्या आशयाच्या आविष्काराठाच ते कला भानतात. दुष्टता व दुःख यांचाही 
आविष्कार होतो, ब तो आविष्कार असल्याने सुंदर किंवा कलात्मक ठरतो हे 


अनुक्रमणिका 
डी मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६ नवभारत 


मत सामान्य माणसास पटत नाही. सर्व आविष्कार सुंदर असतात हे सोक्यं- 
झास्त्राचे मत व रोचक आढायाचाच आविष्कार सुंदर असतो हे सामान्य माण- 
सांचे मत यांच्यातील संघर्ष टाळण्याचा एक मार्ग क्रोचेने सुचविला आहे. तो 
असा को सोंदर्येश्ञास्त्र हे आविण्काराचे शास्त्र भानावे व रोचक आतायाचा अभ्यास 
करण्यासाठी एका वेगळ्याच ज्ञास्त्राची योजना करावी. पण यामध्येही क्रोचेला एक 
"अडचण दिसते. हे वेगळे क्ास्त्र ज्या विषयाचा अभ्यास करणार तो विषय- 
म्हणजेच रोचकता किंवा हूचता - व्यामिश्र असतो; याबद्दल क्रोचेने याच्या 
आधीच्या परिच्छेदात आपल्याला सांगितलेच आहे. हृद्यता म्हणजे जे सुखविते 
त्याची प्रतिमा होय असे त्याने म्हट्ले होते. प्रतिमेचा अभ्यास करणे हे सोंदर्य- 
शास्त्राचे कार्य आहे. म्हणून हृद्यतेचा अभ्यास करणाऱ्या ज्ास्त्राला सोंदर्यशास्त्राची 
मदत घ्यावीच लागणार. या मदतीशिवाय कार्य करू शकेल असे हृद्यतेचे स्वतंत्र 
व ल्वॅयंपुर्ण झ्ञास्त्र असणे ठाक्य आहे का याबद्दल कतोचेला शंका आहे. ही शंका 
जरा बाजूला ठेवून विचार करू लागल्यास असे लक्षात येईल को हयतेचा 
अभ्यास म्हणजे सुखद गोष्टींचा अभ्यास होय. सुखाचा अंतर्भाव न-नेतिक क्रियेत 
होत असल्याचे क्रोचेले आपल्याला याच्या आधीच सांगितले आहे. म्हणून हृद्यतेचा 
अभ्यास म्ह्णजे त-नेतिक क्रियेचा किंवा उपयुक्‍त क्रियेचा अभ्यास होय असेहो म्हणता 
येईल. क्रोचेचा अभिप्राय असा दिसतो को हृचतेचा अभ्यास करण्यासाठी एक 
स्वतंत्र शास्त्र कल्पिण्याची गरज नाही. जे शास्त्र उपयुक्‍ततेचा व त्यात अंतर्शत 
असलेल्या सुखाचा अभ्यास करते तेच ह॒धतेचाही अभ्यास करू शकेल असे तो सांगत 
आहे. ह्चतेचा आविष्कार म्हणजे सोंदर्य असे मानणारे लोक आविष्कार व आकाय 
यांचा अलग अलग विचार करतात. सर्व आविष्कार सुंदर असतो अते सानणाऱर्‍या 
कोचेसारख्या सोंदर्यशास्त्रज्ञाला आजय व अभिव्यक्ती यांचा असा अलग अलग विचार 
करण्याची जरूरी भासत नाही. कारण ते आदयाला, एक आकारित झालेली भावना 
इतकेच स्थान देतात. त्यांनी जर भावनांचे वर्गीकरण करून फक्त काहो भावनांचा 
आविष्कारच कला था पदवीस पात्र ठरतो असे म्हटले असते तर मात्र त्यांना 
आडायाचे मूल्य व आविष्काराचे मूल्य यांचा स्वतंत्रपणे बिचार करावा लागला 
असता. पण आविष्कार हो आत्मिकतेची सर्वप्रथम क्रिया असल्याने आविष्कार 
करण्याच्या आधी आठायाची निवड करणे अशक्य असते असे क्रोचेने इस्थेटिकच्या 
सहाव्या प्रकरणात सांगितले आहे. आविष्कार निर्माण होईपर्यंत आडायाचे 
आपल्याला ज्ञानच होत नाही, मग आविष्काराच्या आधीच आदायाची निवड करणे 
कसे शक्य आहे ? असे क्रोचे विचारतो. आविष्कार निर्माण झाल्यानंतर' ह्दय 
असलेला आशय व हृद्य नसलेला आशय एकासेकांपासून वेगळे काढता येतात. ह्दय 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


) 


ष्र ' श्‌ ह .4 
वू 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रौचेचे सोंदर्यशास्त्र ७ 


भाायाला जे मूल्य असते ते आविष्काराच्या मूल्यापेक्षा वेगळे असते व आविष्कार 
निर्माण झाल्यानंतरच ते आपल्याला जाणवते. फक्त हृद्य आशयाचा आविष्कारच 
कला ठरतो असे मानगारे लोक या दोन मूल्यांचा वेगळा विचार करतात, व 
कलाकृतीचे एकूण मूल्य म्हणजे अभिव्यवतीचे भूल्य व आदायाचे मूल्य यांची बेरीज 
आहे असे मानतात. क्रोचेच्या मते असे मानणे च॒क आहे. कलाकृतीचे मूल्य म्हणजे 
आविष्काराचेच मूल्य होय; आविष्कार प्रक्रियेमध्ये आदयाला आदाय म्हणून 
स्वतंत्र स्थान नसते. 


ज्या मतांचा आपण आतापर्यंत विचार केला त्यांच्या दृष्टीने कलाकृती 
म्हणजे एक केवळ सुखद गोष्ट ठरते. ही मते सोंदर्ययुखवादाचीच अपत्ये आहेत हे 
यावरून लक्षात येईल. सौंदर्यसुखवाद पटायचा असेल तर सुख हे जीवनातील 
एकमेव नूल्य आहे अशी तात्विक सूमिका घ्यावी लागते. म्हणजे एकूण सुखवादी 
भूमिकेच्या ( जनरल फिलॉसॉफीकल हेडॉलिक्षन ) चौकटीतच सोंदर्यसुखवादी 
भूमिका पटू शकते. पण सुख हे एकमेव मूल्य नाही, सुखाेरीज सत्य व नेतिवाता 
ही शल्येसुद्धा अस्तित्वात आहेत असे मातणाऱ्या तत्त्वज्ञांना सोंदर्यसुखवाद कधीच 
पटणे शक्‍य नाहो. पण जर त्यांनी सौंदर्यसुख्ववादी भूमिका स्वीकारली तर त्यांना 
ताबडतोब खालील प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागते :- सुखद अज्ञा या कलेचे काय 
करायचे ? तिचा कोणता उपयोग करायचा ? कलळेपासून जी सुखे सिळतात ती 
तिने दोन्ही हातांनी भरभरून देत राहावे व आपज त्या सुखांचा सनसोदत उपभोग 
घेत राहावे अश्ली भूमिका घ्यायची का? की एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच हा सुखाचा 
ओघ चालू असणे योग्य आहे असे मानायचे ? कला केवळ सुखप्राप्तीचे साहन आहे 
असे समजले की आपल्या एकूण मूल्यव्यवस्थेत तिला कोणते स्थान द्यावयाचे हा 
प्रश्‍न निर्साण होणे अपरिहार्य आहे; आणि याच संदर्भात कलेचे ध्येय काय 
असावे हा प्र्नही निर्साण होतो. कला स्हणजे आविष्कार असे मानल्यास हे 
ब्रश्‍न तिर्माण होत नाहीत. 


हे प्रश्‍न सोडविण्याचे दोनच मार्ग संभवतात. पहिला मार्ग म्हणजे असे 
सालायचे को कला हो केवळ इंद्रियांना धुंद करणारी गोष्ट असल्याने तो 
श्रेयस्कर जीवनाच्या दृष्टीने नुसतो निरुपयोगी आहे इंतकेच नव्हे तर तो 
निश्‍चितपणे अपायव्हारक आहे; व म्हणून तिच्या तावडोतून मानवी आत्म्याची 
सवतता करण्याची धडपड करायला हवी, व्हारण कला जर केवळ इंद्रियांना 
छंद करोत असेल तर तिच्यामुळे माणूस आपल्या कतेव्यापासून विचलित 
होण्याचे भय आहे. या मताला आपण विरवतीपर किंवा कर्मठ सत म्हणू या. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नवभारत 


याखेरीज एक समन्वयवादी मतही एचलित आहे. या मतानुसार कला सुख 
देते या गोष्टीचा नीती व ज्ञान यांच्या प्रसारासाठी उपयोग करून घेता येतो. 
सत्य व नोती यांचा मार्गे खडतर असतो; त्यामुळे तो सासान्य लोकांना नकोसा 
वाटतो. जर कलेने सत्य व नीती यांना सहकाय दिले तर तिच्यापासून प्राप्त 
होणाऱ्या सुखांच्यासुळे वर उल्लेखिलेला खडतरपगा जरा कमौो होईल. कडू 
ओषधाच्या गोळ्यांना साखरेचे अवगुंडन असल्यास लहान सलेदेखील त्या गोळ्या 
खायला तयार होतात. तसेच कलासुखामुळे नीती व सत्य यांचा स्वीकार करायला 
लोक तवार होतील अशी ही कल्पना आहे. संस्कृत साहित्यज्षास्त्रातदेखील काव्य 
वांतेप्रमाणे प्रेमाने व सोम्यपणे उपदेश करते असे जे म्हटले आहे' त्याच्यामागील 
भूमिकाही अज्लीच समन्वयवादी आहे. उपदेश नकोसा वाटतो; पण कांतेने केलेला 
उपदेश तिच्या प्रेमळपगामुळे मागूस स्वीकारतो. कलेनेही आपल्या सुखदतेचा 
उपयोग नीती व सत्य यांच्या प्रसारासाठी करावा अशी हो भूमिका आहे. कला 
ज्या प्रमाणात या मूल्यांचा प्रसार करण्याच्या कामी मदत करते त्या प्रमाणातच 

तिला महत्त्व आहे. तिच्याजवळ स्वतःचे असे मूल्य लाही. या भूमिकेला शिक्षणवादी 
( पेडांगॉंगिक ) भूमिका हे नाव देता येईल. 


कलेने शिक्षण द्यावे असे म्हणताना लोकांच्या मनात दोन गोष्टी 
असतात : (१) कलेने सत्यज्ञान द्यावे (२) तिने लोकांच्या मनावर नोतितत्वे 
बरिबवातीत. असे जर आहे तर कलेचे कार्य ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक असे 
हद्विविध आहे असे मानायचे का? क्रोचेच्या मते असे मानायचे कारण नाही. 
कारण कलेने शिक्षणाचे कार्य करावे असे म्हणतानाच आपण त्या कार्याच्या 
व्यवहारात्मकतेवर भर देत असतो. सत्यज्ञान देणे हे या कायचि उदिष्ट 
असते, ते उद्दिष्ट साध्य करणे हे कलेचे ध्येय ठरते. सत्यज्ञान हे जरो 
ज्ञानात्मकतेत मोडत असले, तरी शिक्षणाच्या संदर्भात सत्यज्ञान देणे हे 
इच्छाशवतीचा विषय बनलेले असते; ते येथे शिक्षकाचे साध्य, ध्येय किवा ईप्सित 
ठरते. म्हणून शिकविण्याची क्रिया ही व्यवहारात्मकतेतच जमा करायला हवी. 


१. काव्यं यज्षसे$्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्चः परनिवृंतये व्हाम्तासं मितयोपदेशायुजे ॥। 
मम्मट :- काव्य पकाठा प्रथम उल्लास न्य 
-काव्याच्या प्रयोजनाविषयीचे मस्मटाचे वरील विचार क्रोचेला पटणार नाहीत 
हे उघड आहे. 


| अतत तिक ळत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र ९ 


कलेने सुख व शिक्षण चावे या. भूमिकेला उपयुद्ततो-नेतिकतावादी 
( मोरॅलित्टिक-युटिलिटेरियन ) असे नाव क्तोचे युक्‍तता 
हा शब्द येथे का वापरलेला आहे हे चटकन लक्षात येत नाही. सुख हे न-नेतिक 
व्यवहारात्मकतेत अंतभूत झालेले आहे हे आपल्याला ठाऊक नाहे. न-नेतिक व्यव- 
हारात्मकतेते वत:चे अते खास यूल्य म्हणज उपयुवतता हाय. काच यथ घुख आणि 
नेतिक शिक्षण यांच्या युतीविषयी बोलतो आह. सुख, न-नातक व्यवहा रात्मकता, 
व उपयुक्तता यांच्यातील परस्परसंबंध वर सांगितल्याप्रमाणे असल्यामुळे 
क्रोचेने सुखाऐवजी येथे उपयुक्‍ततेचा लिदेश केला आहे. उपयुक्‍्तता-नेतिकतावाद 
म्हणजे सुखवाद व नेतिकतावाद यांची युती होय. ' उपयुक्‍तता-नेतिकतावाद 
या संज्ञेची फोड करून ' केवळ उपयुक्ततावाद ) व * उपयुक्तता-तेतिकता * यांना 
एकमेकांपासून वेगळे करणे हिताचे ठरणार नाही का? यावर क्रोचे नकारार्थी 
उत्तर देतो. कारण केवळ उपयुक्‍्ततावाद म्हृणजे सुखवादच होय. सुख व उपयुक्तता 
यांच्यातील संबंध कक्या प्रकारचा आहे याचे विवेचन वर आलेले आहे. त्यावरून 
केवळ उपयुक्ततावाद हा सुखवादच कसा ठरतो हे लक्षात येईल. सुखवादी 
विचारसरणीनुसार माणसाच्या व्यक्तिगत इच्छांची तृप्ती व त्यामुळे होणारे सुख हे 
एकमेव मूल्य असल्याने कला जर व्यवतीची इच्छातृप्ती साधत असेल तर तिचे 
महत्त्व प्रस्थापित करायला हो एकच गोष्ट पुरेश्षी ठरते. कला इतर मूल्यांचाही 
परिपोष करते असे म्हणण्याची जरूरी नाहो, आणि सुख हेंच एकमेव मूल्य 
असेल तर कला इतर सृल्यांचे संवर्धन करते असे म्हणताहो येणार नाहो. कलेने 
शिक्षण द्यावे अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांना हे निश्चित अभिप्रेत नसते. कला सुख 
देते हे खरे पण ती इतर सूल्यांचेही संवर्धन करते, तसे तिने करावे, असेच त्यांना 
अभिप्रेत असते. ते सखाला एकमेव मूल्य मानीत नाहोत; सत्य व नेतिकता या 
मूल्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व त्यांना मान्य असते. किंबहुना असेही म्हणता येईल को 
ते या मूल्यांना सुखापेक्षा वरचे स्थान देतात. कला सुखद असल्याने ती या मूल्यांचे 
संवर्धन व प्रसार चांगल्या रीतीने करू शकेल असेच ते म्हणत असतात. म्हणून 
कलेने श्क्षिण यावे या मतासाठी * उपयुक्‍्तता-नेतिकतावाद ' हेच एकमेव योग्य 
नाव आहे 

कलेने सुख व शिक्षण द्यावे हे मत क्नोचेला मुळोच पटत नाहो. कला 
म्हणजे प्रातिम ज्ञान असे तो भानतो हे आपल्याला ठाऊक आहे. प्रातिभ ज्ञानाला 
स्वतःचे असे स्वतंत्र मल्य असल्याने कलेकडून नेतिक शिक्षणाची किंबा व्यवितगत 


इच्छातप्तीमुळे प्राप्त होणाऱ्या सुखाची अपेक्षा करणे तत्त्वतःच चूक आहे. 


आत्मिकतेच्या चार अंगांपेकी प्रातिभ ज्ञानाचे अंग हे सर्वप्रथम आहे. त्याचे अस्तित्व 


| अनुक्रमणिका | स व्ि 
> मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१० नवभारत 


व मूल्य इतर अंगांवर अवलंबून नाही. कला प्रातिभ ज्ञान देते यातच कलेचे 
वेशिष्ट्य व सूल्य आहे. 


कलेने शिक्षण द्यावे या मतावर टीका. करताना क्रोचे दाखवितो कौ 
कलावंताने कलाकृती निर्माण करायच्या आधी आजयाची निवड करावी हो 
अपेक्षा या सिद्धांतात अनुस्यूत आहे. याचे कारण असे को कलावंत जर 
कोणत्याही आठयाचा आविष्कार करू लागला तर कलेकडून नोीतिसूल्यांचा 
परिपोष होईलच अशी ग्वाही देता येत नाहो. कारण एखादा आज्ञय नीती- 
विरोधीही असू झकेल. जर कलेकडून नोतिसंवर्धनाची अपेक्षा असेल तर 
कलावंताने नीतिपोषक अज्ञाच आज्ञयाचा आविष्कार करायला हवा असा 
आग्रह धरायला हवा. कलावंताने आविष्कार करण्याच्या आधी आडायाची 
निवड करायला हदी हे यावरून ओघानेच येते. पण आविष्काराच्या मधी 
आज्ञयाची निवड, करता बेत नाहो हे क्रोचेने आधीच सांगितले आहे. 


सुखवाद व नेतिक-शिक्षण-वाद यांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी काही 
लोक असा सिद्धांत मांडतात कौ कला म्हणजे निर्भेळ किवा केवळ सोंदर्य 
( प्युअर ब्यूटी ) होय. काहो कलावंतांनी या सिद्धांताचे मोठ्या उत्साहाने 
स्वागत केलेले आहे; काव्यामध्ये फक्त छंद, वृत्त यांनाच सर्व महत्त्व असते 
असे ते म्हणू लागले आहेत. केवल सोंदर्याच्या सिद्धांताचा अर्थ ' कला इंद्रिय- 
सुख आणि नेतिक शिक्षण यांचे साधन नाही! इतकाच असेल तर तो सिद्धांत 
कोचेला सार्य आहे. पण “ केवळ सोंदर्य ! याचा अर्थ “या जगाच्या पलिकडे 
असणारे सामान्य मानवाच्या अनुभवास कधीही न येणारे, तट्षींच्या समाधी- 
सारखे, अनिवंचनीय असे काहीतरी ” असा असेल तर वरील सिद्धांत क्रोचेला 
अजिबात गान्य नाही. कला म्हणजे आविष्कार असा क्रोचेचा दावा असल्याने 
काव्यात फत छंद, वृत्त यांनाच सर्वे महत्त्व आहे हेहो मत त्याला भाग्य नाहो. 

या प्रकरणाचे ज्ञीषक असे आहे :-- 


ला टांडा) ०. «६९३(॥९(ट८ ए९त०्पाञझाा या प्रकरणातील 
महत्त्वाचे उतारे खाली दिले आहेत :- 


अ) "७ ६630116 0-110त0118010 ]०ंग, ली शल 18 0टला. 
"०7९४९1७ उ 80एखाछा 0118, (005 01 शाठ 11080 दलाला 
.०01061008 [118 108ए३30] 5 1 एला. ]108808 आणा 910 


110971112, (118118 0 8६४, (118 80-08]]6त१ ॥८५॥८/ 8271828. .-. 0 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


'क्रोचेचे सोंदर्यशास््र ११ 


1180० 8100001... शा 118 8680010010 1880; १065 1101, ते७ू०॥0 
ए]]0॥1 8 11 एए'७ 01 118 111)1)1088101718, 10. धा; 8]] 58011511)16 
1111016880115 081 13017'8180त (0 २७8]118(70 0510)685101 क्षा ६; 
11010 0060 ०010065815 1039 80 781500. .. ( इस्थेटिक पान ८२ ) 

आ) १10 (1007 09 7 13 910 तीला 07 90801908 
ग७तळा8ा, पाळ ७०1०७७७ ०७1 18७ 188 8011011068 11010 
[ठाणा शिळ 7७80121011 01 ठे 8०शिशा लट लोला छी 
(७ ७३1७३७ए७ चि... 808 (168 फछ0ाते “185? 8180 
11108113 ति; ]1088ए1'0 फण्या 911808 शी'00) [10 ७7]0०॥ता 1७ 
ल श७ ळशपणठला'णण खळा जे णा ठाडुळगांडाण (110018 8 
10१०७0६] 1६0 ), (गा0 0011800011 06 ली (118 (100107 1310९ला. 
(180 8९७ ४१110 11६5 1306] ८]]७त 8711 8681] 8(10 ठा, 07 
१, शाठ 9०३७10 शीला. 195 10000) 68]]8त ७8 ४8116, 
0९९०६80. . 10 11६7 1010 एच्चार्|,/ 08 ४91106, ( व्हते, पाच ८३ ) 

इ) 011817, 8०00 187७ जांच ० त8ए0०0९ 0118 110881७ 
ठी ४ 1001) 8 001)0 ळी शिजला, खी ९ 89३8] ठाटुधाड...(1)6 
(6७88 ॥ण' ॥॥० शाल०10प8 ७011तप७8, 0 एए०॥७॥ 3188 1100011398 
0 त फणा शा विल ली छत, 1७ छण्पाते ७0 [पडा ६5 एळ'8० 
४0 1०० ए]०॥ 1०७7७ ४७ ८८0770727८, 1300986 18७ 07106 
018 ०0पॉ, ००४ 8110 ह्वाचाणठते 10005... ( कित्ता; पाल ८३ ) 

ई) १1000 ]1088 एणटुश' लपला. 0 वि लारा, ट्याडांतहाड 
॥ 2801010016 88 (10 80102110९0 ठी नि 8/०८॥७(॥९(८७ ७8 (10 एं] 
काठा ७ 80] 81120, 0४11100. 801१08, 7९०1005, 970ए868 
109810 घेत 8 तपा 101, 3) यल 8७1०10 131001)ी३31ा808य 
पण 10 01120 07 7070581 ० ७1181 1110१8085, औत. ६ड 
डाला. 1. 18 8 ९0111])05 30९0, 7७३पो ८8८ तीला छे एञ्याडच्िया 
8181101, 0118 9७३1७1८ 8]ल्या]ला: 01 1'0010801101, घेते 8 
व] लखाळा(, वाळ एल्छझोयोछ म 15 तागा 0१२ ५08, 
घाग शी00१ा 8]] (16 १1105 0)885808 0०1 १8]॥७३. . . पला ०0 
110 ढलपी) 08 ७०1108 0९७७ ७ 0011 01 शपत 01 10 
8081010187 0 घा एाणपिठ द्या 1६ 0 (10 तावा 10७501, 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ नवभारत 


१० 8811110: 5ए06600 111 1७'आघेते ७ 1118600 (1181, (1101110 ४0 
ठी काया घडत. 138085 दक्षा. 118 098]... 0७ ००॥॥1८४ 
७0ए]ते ७७ एप छा. खोत ७० 09४ 0150110018)110 0070 तीला 
8018611088; 01७ 0 ७३10०85810 छते शिळ ० ळा 8 811110- 
णा8]०... ए 7७वल1811९9 139 ्ांश्‍ञा 10 ॥॥७ 651108517८ 
फिल, उ. उणा हया ळा ७७ हढाला0७ खा ९४७०७४8100; 11 00 
७ 11०8011318 60, प चि] ७१ ० गाठ डत ली 
18०8 08उलय गि] ॥ढचेलााड0ठ (ऐश छ81)). . .],0 ]ााठाप]चा 
०गोष्ठाग ला पीट ते०लळ छणांली एलाढळाए७७ 0 उवा 
७७७५४०७॥ 10101] चत ७०७१७, ६७ ]0 8पए खी (७0० ए७]ए85 185 
850 (६0 00 80ए७ उग पा तेठळणगीढ ठा धा७ 85]0010010.. 
( कित्ता, यान ८४ ) 


उ) "1७ तृप880. 0 3 हाव ० काक पणाला | शाल. 
0501016 0०. 851076888101 15 11001001091)1]10, 118 च ललहा 


उछणांती ७91106 ग (2 8068812 ०1 शि 8003900 दयात. 
तेढ 78 8 801एशिठा 


...छालो इलोपीला. उच्चा 8७ 13 ७फ0 ता १18 016 
8100201101 1108801070, 16 00७ 01 8 7050010190 1191110 
पुढ शीड. ..]00)२5 प]00 दो छे8 छ्या. गाळी चे३)िला 00 [ता९८ट 
881505 घात 0168 घड 1101 ल]ऱ प३6]1885 ७ ॥व्ाणातती0' 
॥.. ण ठयाला इलेपया....वपेगप[ड घा, ७ 01] 1 80 धि. 
88 11_00-0001408 या (10 610 01 1101'ब्च](5. . य] 50 तता 
88 10 छळ ताठ ९पेटढ ०. ७० लाफ खा छांडइतल्या घात. 
10! प्राणा 8५/७७( 110009”. ( कित्ता, पान ८५ ) 


11 ७ ॥०0११४०ष्टां 0७०" खा ७ 18 (0 0९ "०पाव 
870010 ठी शा 7९9508 १1५ (10 0७] 105 8110112018) 
फढढा] शाक्त निघ पिठ ००पॉ शा; ० 8 80100 ७० ८॥८०8९/ 
पष] 8 शा०फा (0 टेट 1771901108] ७1९०८5. ( कित्ता, पान ८६) 


| अनुक्रमणिका | 
मव मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ले. जिज्ञास 
9 


ह द वी म ४२ क 


'ळेनिनने केळेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा- 
काही ]ांका 


दोन वर्षायुर्वी साजऱ्या झालेल्या लेनिनच्या जन्मशताब्दी निसित्त लेनिनवर 
'युष्कळ लेख भरसिद्ध झाले. बहुतेक लेलांतून त्याच्या सामाज्यशाहीच्या मोसांसे- 
संबंधी उल्लेख होता परंतु त्यावर विशेष खोल्वर अल्ली चर्चा अगर मूल्यमापन 
त्यात आढळले नाहो. लेनिनची सासाज्यज्ञाहीची सौमांसा प्रसिद्ध होऊनही आता 
'५० च्या वर वर्षे लोटलो. या काळात लेनिनला उपलब्ध असलेल्या माहितीत 
किती तरी नवीन भर पडली आहे. तो ज्या कालखंडावद्दळ विवेचन करीत होता 
त्यासंबंधीची हजारो कागदपत्रे, आकडेवार माहिती, वगेरे लेनिनचा निबंध प्रसिद्ध 
जझ्ञाल्यापासुनच्या काळात प्रसिद्ध झालेलो आहेत. हो माहिती विचारात घेतलो तर 
लेनिनच्या सीसांसेसंबंधी वऱ्याच शंका निर्माण होतात, आणि ते साहजिकच आहे. 
-कोणतीही मीमांसा विवा सिद्धान्त ज्या माहितीवर आधारलेला असतो त्या 
माहितीच्या मर्यादेतच खरा असतो. ती माहिती वाढली व त्यामुळे पुर्वी उपलब्ध 
असलेल्या माहितीवर नवीन प्रकाश पडला तर त्यावर आधारलेले सूळ सिद्धान्त 
अगर सौसांसा वदलणे अगर त्यांच्याबद्दल शांका निर्माण होणे हे नेसागक आहे. 
त्यामुळे लेनिनच्या सोठेपणास कोणत्याही प्रकारे बाध येण्याचे कारण नाही. सर्वच 
विचारवंतांचे लेखन स्थलकालमर्यादित असते. तसेच लेनिनचे होते यात त्याचा 
काय दोष ? लेनिनच्या सासाज्यज्याहीच्या मीमांसेसंबंधी ज्या शंका येथे मांडल्या 
आहेत त्या त्याच्या मीभांसेला आधारभूत असलेल्या भनाहितीसंबंधी ब त्या 
भाहितीच्या लेनिनने लावलेल्या अन्वयार्थासंबंधी आहेत. कदाचित्‌ लेनिनची सीसांला 
नाट तन कळल्यासळ्हा त्या निर्माण झालेल्या असण्याचा संभव आहे. परतु शंका- 
समसाधात त्या सांडल्याखरोज कते होणार; म्हणन त्या येथे भांडल्या आहेत. 
अपक्षा अज्ञा का या (दषया वरौल अधिकारी व्यवतींनी तका समाधान २८ > 

17017421077372 8 हग० ॥1८७6 ७१५४९ ०. €९क०य(व2८७८ हा 
लेनिनचा निबंध १९१६ साली प्रथम प्रसिद्ध ज्ञाला. या. निबंधातील साझयाज्य- 


| अनुक्रमणिका | 
व्यि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


री 

कि प्ात्कू र्य 

१6 नवभारत 7 
ष्य ही ठे 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१४ नवभारत 


शाहीच्या मीमांतेत तिच्या आथिक अंगासंबंधीच मुख्यतः विवेचन केलेले आहे. 
तिची राजकीय व इतर अंगे तेथे विचारात घेतलेली नाहोत हे लेनिनने प्रथमच 
स्पष्ट केले माहे. सामाज्य्याहीची या निवंधातील मीमांसा सर्वांगी नसून तिच्या 
आथिक अंगाचाच विचार करणारी आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. 

१८७०-१९१४ या कालखंडात फार झपाट्याते झालेल्या सात्राज्यविस्तारा- 
संबंधी लेनिन आपल्या निबंधात विवेचन करीत होता. या काल्खंडापूर्वो निर्माण 
झालेली साज्राज्ये व त्यांचा विस्तार हा या काळातील साज्राज्ये व साम्राज्य- 
विस्तारांपेक्षा गुणाने अगदी निराळा आहे असे त्याचे प्रतिपादन आहे. १८७० 
नंतरच्या काळात भांडवल्शाहीतील अन्तर्गत विरोधामुळे प्र्वातित झालेला सा'त्राज्य- 
विस्तार प्रामुख्याने दिसतो. त्यामुळे त्याची अंतःप्रेरणा, त्याचे स्वरूप घव आविष्कार 
हो रूर्वपिक्षा सर्वस्वी निराळो आहेत असे लेनिनने आग्रहाने सांगितले आहे. हे 
निराळेपण त्याने आपल्या सोौसांतेच्या द्वारा मू्तस्वरूपात मांडले आहे. 

सास्राज्यज्ञाही म्हणजे भांडवलज्ाहीची परिपक्व अवस्था. या अवस्थेची 
यांच मुख्य लक्षणे लेनिनने सांगितली आहेत: (१) खुली आर्थिक स्पर्धा लोप पावन 
उत्पादन व भांडवल यांचे केन्द्रोकरण होते. सर्वत्र मक्‍तेदारीचे प्राबल्य वाढते; 
च आथिक व्यवहारांत या मवतेदाऱ्याच निर्णायक भूमिका करू लागतात. 
(२) औद्योगिक भांडवल ( 11518] 088] ) व बॅंकांच्या सववस्वी 
अंकित असलेले पेज्ाचे भांडवल (1111871100 0०१19] ) यांची युती. 
होते व त्यातून पैसेवाल्या ऐतखाऊ भांडवलदारांची हुकूमज्ञाही निर्माण होते. 
(३) भांडवलाची निर्यात वाढत्या प्रमाणात होण्यास सुरवात होते. मालाच्या 
निर्यातीपेक्षा भांडवलाची निर्यात जास्त जास्त महत्त्वाची होऊ लागते. 
(४) आम्तरराष्ट्रीय भांडवली मक्तेदार्‍्या निर्माण होतात व जगाचे निरनिराळे 
भाग आपसात वाटून घेतात. (५) जगातील भांडवल्याही देशांमधील जगाची 
प्रादेशिक वाटणी पुरी होते. 


१. 77701707९8 गा॥८ "८०7१४७६ (१८ ० (५७८१७११७०८, 
डा. [. 1,811), ( [ता ठप ताच ९७०॥॥]1]१ ७४ ॥. छळ 
छते 1. पतात9)830111, 1000001285 1000081102 गय०प86, 
1011099 4, १७४ 19४44, ?. 19, या लेखात सवंत्र या प्रतीचे 
संदर्भ दिलेले आहेत. 


२. पा. १९२-१९२. 


| अनुक्रमणिका | ल्ल 
अ... मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४ $ त 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लेनिनने केलेली साम्राज्यशादीची मीमांसा: काही हेका १५. 


साज्राज्य्राहीची हो मुख्य लक्षणे ज्या देशात दिसतात तो सात्राज्यशाही राष्ट्रे 


म्हणजे इंग्लंड, फ्रान्स व जर्मनी हो होत. या राष्ट्रांतून हो लक्षणे कशी प्राडुभूत होत 
गेली हे लेलिनने आकडेवार साहिती देऊन दाखविले आहे. रक्निया, असेरिका ब 
जपान यांचाही उल्लेख त्याने या संदर्भात केला आहे. परंतु १९१७ सालच्या 
या निबंधाच्या रूसी आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत लेलिनने स्वतःच म्हटल्याप्रमाणे जपानचे 
नाव रग्रियासंबंधो छुपे विवेचन करण्यासाठी वापरले आहे. त्यामुळे जपानला तो 
साम्राज्यवादी राष्ट्र मानीत नव्हता हे उघड आहे. रशियासही त्याने दिळेलो 
लक्षणे लागू पडत नाहोत कारण रशियात भांडवल्लाहीचीच वाढ फार थोडी 
झाली होती व तेथे भांडवल्याहीची परिपक्व अवस्था निर्माण झाली होती असे 
म्हणता येणार नाही. अमेरिकेत त्यावेळी भांडवलाची निर्यात तर नव्हतीच उलट 
भांडवलाची आयात फार मोठ्या प्रमाणावर होत होती. तेव्हा इंग्लंड, परान्स व 
जर्मनी होच तीन साम्राज्यज्ञाही देशांची मुख्य उदाहरणे लेनिनला अभिप्रेत 
होती असे मानण्यास हरकत दिसत नाही. आपण त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रित केले 
पाहिजे. 

लेतिनच्या मौसांसेतील निरनिराळ्या घटना पुढील चर्चेत तपासून पाहण्याच्या 
दृष्टीने भांडवलशाहीचे लास्राज्यशाहोत रूपांतर होण्याचा काळ लेनिनने कोणता 
निदेशित केला आहे याचा तपास केला पाहिजे. नवव्या प्रकरणात साम्राज्यज्ञाही 
हा भांडवल्झ़ाहीचा गुणोत्कषे आहे. असे म्हणून लेनिनने सर्व नेसागिक अगर 
सासाजिक सर्यादा या बदलत्या व परिस्थितिसापेक्ष असतात; यासाठी कोणत्या 
वर्षो अगर कोणत्या लघुकालखंडात भांडवलशाहीचे साम्राज्यशाहोत ख्पांतर ज्ञाले 
यासंबंधी वाद करणे व्यर्थ आहे असे म्हटले आहे.' यावरून त्याला ह्या रूपांतराचा 
काळ अमके वर्षे असा नसून अमका एक दोघं कालखंड असा अभिप्रेत आहे असे 
दिसते. भांडवलज्ञाहीची साम्राज्यश्ाहीत उत्कान्ती हळ्हळू काही दशकात झालो 
असे त्याच्या एकंदर विवेचनावरून दिसते. पहिल्या प्रकरणात उत्पादनाचे केन्द्रीकरण 
व मक्‍तेदार्‍्यांचा प्राढुर्माव यासंबंधी लिहिताना १८६०-१८८० हा काळ अप्रतिहृत 
आथिक खुल्या स्पर्धेचा होता, त्यानंतर मक्‍तेदारीची चिन्हे दिसू लागली व १ २९०० 
पर्यंत तिचा पुर्ण विकास झाला. विसाव्या ज्ञतकाच्या सुरवातीस भांडबल्ञाहीचे 
साम्राज्यज्ञाहीत रूपांतर पुर्ण झाले असे लेनिनने म्हटले आहे.' टुसऱ्या प्रकरणात 
बँकांच्या बदलत्या भूमिकेविषयी विवेचन आहे व त्याच्या ज्ञेवटी यैज्ाच्या भांडवलाचे 


प्रभुत्व २० व्या शतकाच्या सुरवातोस स्थापन होते व पुर्वीच्या भांडवलशाहीची जागा. 


१. पान, १९४. २. पा, २७ 


| अनुक्रमणिका | दन 
रा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


सार्राज्यज्ाही घेते असे म्हटले आहे.' तिसऱ्या प्रकरणात पेश्ञाच्या भांडवलाची 
वाढ विसाव्या ज्षतकाच्या सुरवातीस क्नर्णाथक स्वरूपाची झाली असे म्हटले 
आहे. चवथ्या भ्रकरणात झांडवलाच्या निर्यातोसंबंधी लिहिताना भांडवलाच्या 
तर्यातीचे एकंदर निर्यातीतील प्रमाण विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत 
कार मोठ्या प्रमाणावर वाढले नव्हते, त्यानंतर वाढले असे म्हटले आहे. सहाव्या 
प्रकरणातील विवेचनात १८७६-१८८० यानंतरच्या काळात साम्राज्यवृद्धीस 
फार जोर येतो व त्याचा संबंध भांडवल्लाहीचे सास्राज्यज्ञाहीत जे रूपांतर होत होते 
त्याच्याशी जुळता आहे असे म्हटले आहे.' आठव्या प्रकरणात इंग्लंडमधील सज्रवर्गात 
सात्राज्यशाहीमुळे कशी फूट पडली आहे. यासंबंधी लिहिताना वर उल्लेखिलेल्या 
मोगांसेच्या थोडे विरोधी अते विघान लेनिनने केले आहे. इंग्लंडमधील 
मजरवर्गात फट पडण्याचे सुख्य कारण तेथे साज़राज्यशाहीची दोन व्यवच्छेदक 
लक्षणे १९ व्या हशातकाच्या मध्यापासूनच ( १८५० ) ी द्सि्‌ लागली होती, 
हे होय असे लेरि नने म्हटले आहे. हो दोन लक्षणे म्हणज फार मोठे सात्राज्य 
( व वसाहती ) ब सर्व जगातील बाजारपेठेत ओद्योगिक माल पुरविण्याची 
सकतेदारी." साज्राज्यद्लाहीच्या कालक्रसाने होगाऱ्या विकासासंबंधीचे इतर 
उल्लेख पाहता हे. विधान थोडेसे त्यांच्या विरुद्ध जाते. परंतु त्याला फार 
महत्त्व देण्याचे कारण नाही. वरील सर्व उल्लेख लक्षात घेतले तर भांडवल्जाहीचे 
साज्राज्यशाहीत रूपांतर होण्याचा काळ १८८० ते १९०० या दोन दशकात पडतो. 
या काळात हळूहळू सात्राज्य्ञाहीची लक्षणे इंग्लंड, पराऱ्स व जमनी येथील 
नांडवलज्षाहीत प्राडुभूंत झाली व त्यांचा पुर्णविकास विसाव्या शतकाच्या सुरवाती- 
पर्यंत ज्ञाला होता असे स्थूलमानाने म्हणावयास प्रत्यवाय नाहो. 


/ 


जांडवललाहीचे साज्राज्यज्ञाहीत रूपांतर होण्याची प्रक्रिया लेनिनने 
बागिली आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात खुल्या आथिक स्पर्धेचा 
ऱ्हास होतो ब भमक्‍तेदारीची वाढ होते. लहान लहान उत्पादक संस्थांचे एकत्रीकरण 
होते व त्यातून सोठ्या उत्पादक संस्था निर्माण होतात आणि संख्येने थोड्या 
उत्पादक संस्थांकडूनच देशातोल सर्व उत्पादन होऊ लागते. 
केन्दरीकरण म्हणजेच भक्‍तेदारीचा प्रादुर्भाव. उद्योगधंदयांच्या प्रमाणेच 
एरातही केन्दीकरण मोठ्या प्रमाणावर होते ब थोड्या मोठ्या 
देशातील पेत्लाच्या स्वरूपाच्या भांडवलाचे केन्द्रीकरण होते. 


था बँका हे भांडवल उत्पादक सस्यात गुंतवतात व पैक्लाच्या स्वरूपातील 


१. पा. ८५ २.पा. १२१ ३. पा. १४१, ४. पा. १७० ५. पा. २२१ 


अनुक्रमणिका 
जक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा::काही हंका . _ . १७ 


भांडवलाचे ओद्योगिक भांडवलात रूपांतर करतात. परिणामतः त्या भौद्योगिक 
भांडवलाचा ( उत्पादक सामुग्रीचा ) उपयोग जरी पुर्वीचेच उत्पादक करीत 
राहिले तरी त्यांची मालकी बँकाधीन असलेल्या पेज्ञाच्या भांडवलवाल्यांकडे 
जाते. हे भांडवलवाले उत्पादक. नसून ऐतखाऊ असतात. उत्पादनाच्या केन्ही- 
केरणास या सर्वे घटनांमुळे अ धिकच चालना मिळते व मक्‍तेदारीची आणखी 
वाढ होते. परंतु तिचा विस्तार त्या देशापुरताच स्थिर रहात नाही. लवकरच 
डुलऱ्या देशातील उद्योगधंदेही तिच्या कक्षेत सामावतात व आन्तरराष्ट्रोय मक्‍ते- 
दार्‍या निर्माण होण्यास सुरवात होते. जे एका देशात उचोगधंद्यामध्ये व 
बँकांमध्ये होते तसेच केन्हीकरण आत्तदेश्ीय पातळीवरही होते. जगातील 
थोड्या देज्ञात भांडवलाचे केत्कीकरण झाले म्हणजे त्याच्या जोरावर इतर 
देशातील उद्योगधंदे व बँका यांच्यावरही त्यांचे प्रभुत्व स्थापन होते. या देशांची 
हो आन्तरराष्ट्रीय सक्‍तेदारोच होय. याचाच परिणास स्हणून जगाचे निर- 
निराळे भाग या देशरूपी सक्तेदाऱ्या आपल्या प्रभुत्वाखाली आणतात व 
त्यांच्यामधील जगाची वाटणी पुरी होते. भांडवल्ज्ञाही देज्ञातून उत्पादनाच्या 
व भांडवलाच्या केन्द्रीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारा वाढावा ( 8प"0]5 
ए91]ए०) वाढतो. त्यातून जादा भांडवल निर्माण होते आणि त्याच्या फाय- 
देशीर गुंतवणुकीचा प्रश्‍न निर्माण होतो. या भांडवलशाही देश्ांबाहेरोल देज्ात 
भजुरीचे दर कमी असल्यामुळे व कच्चा माल तेथेच उत्पन्न होत असल्यामुळे 
तेथे भांडवल गुंतविल्यास जास्त वाढावा (फायदा) मिळतो. म्हणून या देशातून 
गुंतवण्यासाठी भांडवल्झाही देशातून तेथे भांडवल निर्यात करण्याची प्रवृत्ती बळावते. 
निर्यात करून अश्या रीतीने गुंतवलेल्या भांडवलाच्या सुरक्षिततेसाठी किवा अज्ञा 
प्रकारच्या भांडवलाच्या गुंतवणुकीस हे राखीव क्षेत्र आपणास मिळावे म्हणून त्यांच्या- 
वर भांडवल्झाही राष्ट्रांना साम्राज्य प्रस्थापित करणे आवड्यक होते. १८८० 
पुर्वीच्या साम्राज्यविस्तारात व नंतरच्या विस्तारात हाच मूल्भूत फरक आहे. 
१८८० नंतरचा सामराज्यविस्तार भांडवल्शाहोच्या अन्तर्गत विरोधातून उत्पन्न 
होतो. त्याशिवाय भांडवलशाहीचे सातत्य टिकवण्यासाठी दुसरा उपायच रहात 
नाहो. अशाप्रकारे भांडवलह्याहीतून सामाज्यज्ञाही निर्माण होते हा लेनिनच्या 
मौमांसेचा गाभा आहे. जादा भांडवलाची निर्मिती व त्याच्या निर्यातीची ऐतिहा- 
सिक आवड्यकता हा तिचा केन बिदू आहे. या केन्ध सिद्धास्ताचेच परीक्षण लवीन 
माहितीच्या साहाय्याने येथे करावयाचे आहे. 

या प्रश्‍नाचा अधिक विचार करण्यापुर्वी * भांडवलाची निर्यात ' या संज्ञेने 
निर्दशिलेला अर्थ नीट समजावून घेतला पाहिजे. लेनिनने या संज्ञेची स्पष्ट अशी 


न. भा. २ 
| ७242332 | ढाळ रे 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष््ू नवभारत 


व्याख्या कोठे केलेली नसल्यामुळे त्याच्या सीमांसेवरूनच त्याला कोणता अर्थ 
अभिप्रेत होता हे ताडले पाहिजे. औद्योगिक भांडवल ( ]1तए81181 ०9119] ) 
म्हणजे उद्योगधंद्यात ( यंत्रसामुग्रीत वगेरे ) गुंतवलेले भांडवल व बेंकाच्या आधीन 
असलेले पेज्षाचे भांडवल ( 11191106 ०91019) ) असा फरक लेनिनने तिसऱ्या 
प्रकरणात केला आहे. पेज्ञाच्या भांडवलाचे औद्योगिक भांडवलात कसे ख्पांतर 
होते, त्यामुळे ओद्योगिक भांडवलाची मालव्ही पेज्ञाच्या भांडवलवाल्या ऐएंतखाऊ 
वर्गाकडे कशी येते व त्यामुळे केंद्रीकरण कसे अधिक होते याचे येथे लेनिनने 
विवेचन केले आहे. चवथ्या प्रकरणात भांडवलाच्या निर्यातीची चर्चा आहे. 
ज्ांडवल्ज्ञाही देशातून एकंदर होणाऱ्या निर्यातीत भांडवलाच्या निर्यातीचे प्रमाण वाढू 
लागते व इतर सालाच्या निर्यातीचे महत्त्व कमी होते असे लेनिनने म्हटले आहे. 
येथे भोग्य वस्तूंची व भांडवली वस्तूंची ( उत्पादक साधने, यंत्रसामुग्री आदी ) 
निर्यात यात लेनिन फरक करीत आहे असे वाटते. परंतु त्यानंतरची चर्चा हो 
सस्यतः पैज्ञाच्या भांडवलाच्या निर्यातीची आहे. परंतु त्यातही इंग्लंड व फराल्स 
यांच्या झांडवलाची निर्यात कोठे होते याची चर्चा करताना इंग्लंडचे भांडवल 
ज्या देशांना निर्यात झाले तेथील उद्योगधंद्यातच मुख्यतः गुंतलेले आहे. म्हणजे ते 
उत्पादक व्यवसायात गुंतवले गेले आहे. परंतु फरान्समधून झालेल्या भांडवलाच्या 
निर्यातीत रज्षीया वगेरे देशांच्या सरकारांना दिलेल्या कर्जाचाच वाटा जास्त 
आहे. म्हणजे ते उत्पादक व्यवसायात गुंतवले गेलेले नाही. त्यामुळे जादा व्याजाने 
कर्जे देणाऱ्या पठाणी सावकारी सारखीच पराग्सची सावकारी अनुत्पादक व नुस- 
तीच पिळवणूक करणारी आहे असे लेनिनने म्हटले आहे. येथेही पुन्हा औद्योगिक 
भांडवल व पैक्लांचे भांडवल असा फरक त्याला अभिप्रेत आहे असे वाटते. 
परंतु एकंदर भांडवलनिर्यातीचा विचार करताना पैद्याचे भांडवलच निर्णायक 
म्हटले पाहिजे. कारण जे देश हे भांडवल कर्जाऊ म्हणून घेतात किंवा 
ज्यांच्यावर ते कर्ज म्हणून लादले जाते त्याचा विनियोग भांडवली वस्तू 
घेण्यात होतो की भोग्यवस्तू, सेवा वगेरे खरेदी करण्यात होतो यावर 
त्या पैश्याच्या भ्षांडवळाला कोणत्या प्रकारच्या भांडवलाचे स्वरूप प्राप्त 
होईल हे अवलंबून असते. पैशाच्या भांडवलाचे कर्ज जसे भांडवलीवस्तूंच्या 
खरेदीतून उत्पन्न होईल त्याचप्रमाणे भोग्यवस्तूंच्या खरेदीतूनही निर्माण 
होऊ शकते. उदाहरणार्थ हिंडुत्थानात आगगाड्या बांधण्यासाठी जे कर्ज इंग्लंडने 
दिले त्यापैकी > भाग आगगाडीचे डबे, इंजिने, रूळ वगेरे खरेदी करण्यासाठी 
इंग्लंडमध्येच खर्च ज्ञाले, हो सर्वसामुग्री हिंदुस्थानात इंग्रजी जहाजातून आणून 
इंग्रज तज्ञांच्या माफत ती उभारण्यासाठी ( म्हणजे या तज्ञांना पगार देण्यासाठी) 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


लेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा : काही दोका १९ 


आणखी $ खर्च झाले. उरलेले हिंद्स्थानात मजूर वगेरे लावण्यासाठी खर्च 
झाले. असा हिशोब करण्यात आला आहे. या तीन्ही प्रकारे खर्च ज्ञालेली कर्जाची 
रक्कम हिदुस्थानात आयात झालेले भांडवल व इंग्लंडमधून निर्यात झालेले भांडवल 
अशा पैशाच्या स्वरूपातच हिशोबात दिसेल. म्हणून पेश्ाचे भांडवळ हो औद्योगिक 
भांडवलापेक्षा जास्त व्यापक संज्ञा आहे. ब आन्तरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीचे व्यवहार 
पेज्ञाच्या साहाय्यानेच होत असल्यामुळे तेच भांडवलाचे स्वरूप जास्त न्िर्णायक 
स्वरूपाचे असे मानणे योग्य ठरेल. भांडवलनिर्यातीची चर्चा करताना लेनितने 
पेश्ञाच्या स्वरूपातील भांडवलाचेच आकडे मुस्यत:ः वापरले आहेत. तेव्हा त्याला 
पेशाचे भांडवल्च अभिप्रेत आहे असे मानावयास हरकत नसावी. 
भांडवलझ्याहोच्या आन्तरिक विरोधातून भांडवलाच्या निर्यातीची प्रवृत्ती 
निर्माण होते. उत्पादनाच्या व पेद्लाच्या भांडवलाच्या वाढत्या केल्ड्रीकरणामुळे 
पुर्वीपेक्षा जास्त मोठ्या प्रमाणावर बाढावा ( 807]1॥5 ए्याप8 ) निर्माण 
होऊ लागतो. नवीन भांडवल हे वाढाव्यातूनच निर्माण होत असल्यामुळे वाढावा 
वाढला को नवीन भांडवलाची निर्मितीही त्याबरोबरच वाढते. वाढत्या भांडवलाच्या 
उरवठ्यातून जादा भांडवलाची समस्या निर्माण होते. जादा भांडवलाचा पुरवठा 
याचा अर्थ देशातील चालू नफ्याच्या दरात घट न होता जेवढ्या नवीन भांडव- 
लाच्या गुंतवणुकीस सागणी असेल ती संपुर्णपणे भागवून उरणारा नवीन 
भांडवलाचा पुरवठा, असा आहे. हा जादा पुरवठा देशातच गुंतवावयाचा तर 
तेथील चालू नफ्याच्या दरात घट झाल्याशिवाय ते शक्य नाही. कारण येथे 
सागणीपुरवठा यांचा समतोल त्याशिवाय होणार नाही. परंतु नफ्याचा दर कसी 
होऊ द्यावयाचा ( तो सतत अक्ा प्रकारे कमी होत राहणे हे भांडवलज्ञाहीच्या 
आन्तरिक विरोधातूनच उद्भवते ) यातच भांडवलशाहीच्या ऱहासाचे बीज आहे. 
नफ्याचा दर अश्या प्रकारे घटू न देण्यासाठी-म्हणजेच भांडवल्शाहीचे आयुष्य 
वाढवण्यासाठो- भांडवल निर्यात करून देज्ाबाहेर गुंतविणे भांडवलवाल्यांना 
फायद्याचे असते. भांडवलाच्या निर्यातीमुळे देशात गुंतवण्यासाठी उपलब्ध 
होणारा नवीन भांडवलाचा पुरवठा घटतो, व त्यामुळे देशातील भांडवलावर 
सुटणारा चालू नफ्याचा दर न घटता स्थिर राहतो. शिवाय निर्यात केलेल्या 
भांडवलावर बाहेरील देझ्यातील कमी मज्रीच्या दरांमुळे देशातील नफ्याच्या 
दरापेक्षा जास्त दराने नफा सुटतो. त्यामुळे एकंदर भांडवलावर सुटणाऱ्या 
नपयाच्या दरात थोडी फार वाढच होते. त्यामुळे भांडवलशाहीचे आयष्य 
वाढते व तिला काही प्रमाणात पुष्टी मिळते. भांडवलशाहीच्या आरन्तरिक 
विरोधातूनच भांडवलनिर्यातीची आवश्यकता तिर्माण होते उ त्यातूनच सासाज्य- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


० 5 6 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कड नवभारत 


शाहीचा उगम होतो असा आपल्या सोमांसेचा धागा लेनिनने सावसंच्या 
विवेचनाश्यी जुळविला आहे. 

* जादा भांडवलाचा पुरवठा! या संबंधी आणखी एक खुलासा केला पाहिजे 
कारण त्याचा संबंध भांडवलाच्या निर्यातीच्या आकड्यांश्ी व त्यासंबंधीच्या आन्तर- 
राष्ट्रीय ताळेबंदांशी आहे. एखाद्या देज्ञातून भांडवल जसे निर्यात होते तसेच 
आयातटडी .होऊ शकते. आन्तरराष्ट्रोय देण्याघेण्याच्या व्यवहारात हो नित्याची बाब 
आहे. साम्राज्यज्ाही देशांतून जादा भांडवलाचा पुरवठा निर्माण होतो तेव्हा त्या 
देज्ञांतून भांडवलाची आयात होण्याचा प्रश्‍नच नाही असे तकंशुद्धरीतीने वाटणे 
साहजिक आहे. परंतु ते वास्तव नाही. इंग्लंड, परान्स व जमनी यांच्या या काळातील 
परराष्ट्रीय देण्याघेण्याच्या व्यवहारांचे जे हिशोब आता प्रसिद्ध झालेले आहेत त्यावरून 
पाहता या देश्यांतूनही भांडवलाची निर्यात होत असताना सुद्धा निरनिराळया प्रसंगाने 
व कारणाने भांडवलाची आयातही होत होती असे दिसते. तेव्हा भांडवलाच्या निर्याती- 
संबंधी विचार करताना घ्यावयाचे आकडे भांडवलाच्या आयात-निर्यातीच्या वजा- 
वाटीने सिद्ध केलेलेच घेतले पाहिजेत. लेनिनला अभिप्रेत असलेली भांडवलाची 
निर्यात म्हणजे आयात -ज्ञांलिले भांडवल वजा जाऊन उरलेली निव्वळ निर्यात होत. 
लेनिनने आपल्या निबंधात उद्धृत केलेले काही आंकडे निव्वळ निर्यातीचे आहेत 
परंतु काही वट निर्यातीचे आहेत. तथापि त्याला निव्वळ निर्यातीचे आंकडेच त्याच्या 
मीमांसेत अभिप्रेत आहेत हे उघड आहे. 

लेनिनच्या सास्राज्यश्ञाहीसंबंधीच्या वर र्वाणलेल्या मध्यवर्ती सिद्धान्ताचे 
विगमन पद्धतीने परीक्षण करावयाचे तर खालील प्रश्‍नांची उत्तरे नवीन व 
जुन्या माहितीच्या आधारे शोधली पाहिजेत. व ती लेनिनच्या उत्तरांशी जुळतात 
की नाही हे तपासले पाहिजे. (१) सात्राज्यज्षाही देश्ातून-इंग्लंड, फ्रान्स, जमंनी- 
भांडवलाची निर्यात केव्हापासून सुरू झाली ? त्यांच्या एकंदर निर्यातीत भांडवलाच्या 
निर्यातीचे प्रमाण या काळात वाढते राहिले काय? (२) या काळात देक्षाबाहेर 
गुंतवलेल्या म्हणजे निर्यात केलेल्या भांडवलावर निर्यात करणाऱ्या देशात मिळत 
होता त्यापेक्षा जास्त दराने नफा मिळाला काय? (३) ज्या देशांना भांडवल 
निर्यात झाले ते देश साम्राज्यज्ञाही देशांच्या सास्राज्यातील होते काय ? किवा 
या काळात ते त्यांच्या साम्राज्यात समाविष्ट केले गेले काय ? पक्षी, जे देश या 
काळात सात्राज्यज्ञाही देशांनी आपल्या आधिपत्याखाली आणले त्यात त्यांनी 
आपले भांडवल मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करून गुंतवले काय? (४) भांड- 
वलज्नाहीची मूलभूत समस्या, घटणारा नफ्याचा दर, ती सोडवण्यासाठी भांडवल- 
निर्यातीची प्रवृत्ती निर्माण झाली. या काळातील या संबंधीची आकडेवार माहिती 


सदव र 

अनुक्रमणिका ह 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास व 
"पपीपापपीपशरशसि्श्णि “५ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लेनिनने केलेली साम्राज्यशाही'ची मीमांसा : काही शंका २९ 


तपासली तर या काळातील भांडवलनिर्यात ही मूलभूत समस्या सोडवण्या- 
इतकी सोठो व कार्यंदक्ष होती काय ? भांडवलाच्या निर्यातीमुळे प्रवृत्त होणाऱ्या 
प्रक्रिया जादा भांडवल निर्मितीमुळे नक्का घटण्याच्या मूलभूत प्रवृत्तीला मारक 
को पोषक होत्या ? यापैकी पहिले तीन प्रश्‍न प्रत्यक्ष आकडेवार माहितीच्या 
आधारानेच सोडवावयाचे आहेत. चवथा प्रश्‍न आंकडेवार माहिती व सीमांसा 
या दोन्हो दृष्टीने तपासावयास पाहिजे. 

(१) भांडवलाची निर्यात केव्हा सुरू झाली ?- इंग्लंड व परान्स या देशातून 
गेल्या शतकात झालेल्या भांडवलाच्या आयाती-निर्यातीसंबंधीची पुष्कळ नवीन 
माहिती आता उपलब्ध झालेली आहे. इंग्लंडसंबंधी केनक्रॉंस, इमलाह व इलोटे 


यांची संशोधने प्रसिद्ध झालेली आहेत. परान्ससंबंधी हंरोव्हाइट यांचे संशोधन 


महत्त्वपुर्ण आहे. जमंनीसंबंधी इतके तपशीलवार: संशोधन उपलब्ध नाही. तथापि 
फोझ' यांच्या पुस्तकात त्यासंबंधी काही माहिती आलेलो आहे. या माहितीच्या 
आधारे पाहता लेनिनच्या मीमांसेवरून ग्रह होतो त्याच्यापेक्षा कित्येक वर्षे अगोदर 
पासुनच या राष्ट्रातून भांडवलाची निव्वळ निर्यात होत होती असे दिसते. इमलाह 
यांच्या संशोधनाप्रमाणे १८३० सालीच इंग्लंडचे परदेशी गुंतवलेले भांडवल ११ कोटी 
पोंड होते. १८५० मध्ये ते २०.७ कोटी पोंड झाले व १८७५ मध्ये ते १०६.५१ कोटी 


1 द्वारा ०88 (8. ए.), ००८ 678 7७7८४४८ 1/7028677676 
7670-918: ७(७वट2७ ८०८ ७२८ 60627707007072, 1,010], 
(3111071१20 ए४ए७8137 116888, 1953, 

गणाची (41000४ प. ), ४००१००११४० 1772772778 टश. हकक- 
19706710170. : 87१0८७8 ४५ 0972026% 0702072 एकवट ८८ (१८९ 
720772(02777_ ८८१८१८7१४५  ९७7वेष्टळ, आत्ताच एगाएभडा४ 
1655, 1958, 

उिळ.०(७ ( फला ), 1370287 (0761052058 ॥७८१८ ॥7070 
2706 6० ४॥८ 7980,8 िबाडीकराल्त ७9 ॥. 0. एन्ातला'501 ६110 
षा. प. (1 )णाला (00 20'त, 13881] 1318017781], 1952. 

2 हणा (19 1).), ॥४०८/॥०॥ 71727710220707 “१८८0१८१7१७ 
7860-1919, मग्ाण्यात उळ्णाणांठ इप्पताल 40, छवाणाग1 वश 
पक्चा'५७1१ 117७597 1016055, 1933. * 

3 ए७5. ( एभभा ), ॥७४८८॥०७७ ॥70770'5 -9.77८1, 7670-- 
7914, पना प्रशा, बाळ एपणाएल'झा 7०885, 1930 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


4 नवभारत 


पोंड होते. फ्रान्सची परदेज्ातील निव्वळ भांडवलाची गुंतवणूक १८७५ मध्ये १२०० 
ते १४०० कोटी परंक्स होती. ती १८८० त १५०० कोटी, १८९० त २००० कोटी 
व १९१३ साली ४५०० कोटी होती. जभनोने १८८३ सध्ये ५०० कोटी माक 
परदेज्यात गुंतवले होते. १८९३ मध्ये १००० ते १३०० कोटींच्या दरम्यान तिची 
गुंतवणूक होतो व १९१४ सध्ये ती २२०० ते २५०० कोटी परंक्सच्या दरम्यान 
होती. खालील कोष्टकात हे सर्व आकडे दिले आहेतः 


परदेशी गुंतवलेले 'भांडवळ (निव्वळ) 


इंग्लंड हली... ल य क 
वषे कोटी पौंड | वर्ष अब्ज फ्रँक | वर्ष अब्ज माक 
१८३० ११ 
१८४० १५.५७ 
१८५० २०.८७ 
१८६० ३८.०० 
१८७५ १०६'५१ 
१९१३ ३९७०५ । १८७० १२९१४ 
। १८८० १५ १८८२ ष्‌ 
| बढहिळ गे १८९३ १०.१३ 
। १९०० २८ १९०५ १५.१८ 
१९१० ४० 
१९१२ डर 
१९१३ ४५ १९१४ र्रूरपु 
(इमलाह) | (व्हाइट) (फोझ) 


| अनुक्रमणिका | 
७: मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


'छेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा: काही शका २३ 


या आकड्यांवरून पाहता या तिन्ही देशातून भांडवलाची निर्यात १८८० च्या 
पेक्षा पुष्कळच आधी सुरू झालो होती असे दिसते. इंग्लंडमध्ये तर ५० वर्षे अगोदरच 
ती सुरू झालेली आहे. परान्समध्ये १५-२० वर्षे अगोदर झालेली दिसते. जमंनीत 
साधारणपणे १८८० हेच तिचे सुरवातीचे वर्ष दिसते. फरान्स व इंग्लंड या दोन 
प्रमुख साज्राज्यशाही देशातून अप्रतिहत आधिक स्वधेच्या काळातच भांडवलाच्या 
निर्थांतीस सुरवात झालेली दिसते. मक्तेदारी व केन्द्रीकरण यामुळे ती अधिक वाढली 
असेल परंतु भांडवलाच्या निर्यातीचा उगम कालानुक्रमाने सुवत आथिक स्पर्धेच्या 
काळातच आढळतो, मवतेदारीच्या काळात आढळत नाही. 

तथापि था देशांच्या एकंदर निर्यातीतील भांडवलाचे प्रमाण या काळात 
वाढत गेले हे निःसंशय खरे आहे. इंग्लंडचे या संबंधीचे आंकडे तपासल्यास 
हे प्रमाण १८८० नंतरच्या काळात वाढते होतेच परंतु त्याच्या आधीच्या 
काळातही वाढते होते असे आढळते. इमलाह यांनी संशोधिलेल्या आंकड्यांचा 
अभ्यास केला तर भांडवलाच्या निव्वळ निर्यातीचे एकंदर निर्यातोशी 
प्रमाण १८४५-५५ या काळात साधारणपणे १४-१५ टवके होते. १८६० ते 
१८७० या दशकात २० टक्क्याच्या आसपास होते. १८७५ ते १८८५ मध्ये २३ 
टक्के होते. १९०० ते १९१२ या काळात सरासरीने ३३ टक्के होते.' व्हाइट याचे 
परान्स संबंधीचे आंकडे तपासल्यास हे प्रसाण परान्समध्ये १८८०-९० या दक्ककात 
१५ टक्के होते असे आढळते, १८९१ ते १९०० मध्ये १८-१९ टक्के होते. 
१९०१ ते १९१३ या काळात सरासरी २५ टक्के होते. जमंनीसंबंधी अल्ली 
माहिती उपलब्ध नसल्यासुळे त्यासंबंधी काही लिहिता येत नाहो. परंतु इंग्लंड 
व परान्स यांची बर दिलेली माहिती लक्षात घेता लेनिनच्या सौसांसेप्रमाणे 
झांडवलाच्या निव्वळ निर्यातीचे एकंदर निर्यातीश्ी प्रमाण वाढत गेल्याचे 
-निविवादपणे दिसते. परंतु हो वाढत जाण्याची प्रवृत्ती खुल्या आथिक 
स्पर्धेच्या काळातच उद्‌भवली व फोफावली असे आढळते. सक्‍तेदारीच्या 
काळात ती वघिष्णु राहिली परंतु तिचा भमकक्‍्तेदारीच्या वाढोशी लेनिन 
म्हणतो तसा कार्यकारक संबंध दिसत नाहो. खुल्या स्पर्धेच्या भांडवल- 
ज्ञाहीतीलच तीही एक प्रवृत्ती दिसते. व तो साश्राज्यश्ाहीच्या जमान्यातही 
चालू राहिली असे म्हणावे लागेल. या मुद्यावर लेतिनची मीमांसा सर्वस्वी 
बरोबर नाही असे पुराव्यावरून दिसते. त्यामुळे ती बदलाबी लागेल असे वाटते. 


१ इसलाह, कित्ता, पू. ९५-९८, ७०-७५ 
२ व्हाइट, कित्ता पू. ४४, १२२. 


| अनुक्रमणिका | न्य 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२४ नवभारत 


_ (२) परदेशी गुंतवलेल्या भांडवलावर मिळणारा नफा : स्वदेशापेक्षा इतर 
देशात गुंतवलेल्या भांडवलावर जास्त दराने नफा सुटतो म्हणून भांडवलाची 
निर्यात सुरू होते व भांडवलशाहीचे सात्राज्यश्ञाहीत रूपांतर होते. तसे नसेल तर 
भांडवल परदेशी पाठवण्याला कारणच राहणार नाही. आणि स्वदेज्ञातील भांड- 
वलावर सुटणाऱ्या नपयाच्या दराची घट थांबविणे हा जो भांडवलनिर्यातीचा सुख्य 
उद्देद तोच असफल होईल. तेव्हा परदेशी निर्यात केलेल्या भांडवलावर स्वदेज्यापेक्षा 
जास्त नफा सुटणे हा लेनिनच्या मीमांसेतील एक महत्त्वाचा ढुवा आहे व म्हणूनच 
तो तपासून पाहणे आवऱ्यक आहे. 


इंग्लंडसंबंधीचे केनंक्रांस यांनी संक्ोधिलेले आकडे तपासल्यास इंग्लंडच्या 
परदेशी गुंतवलेल्या भांडवलावर स्वदेज्ञात गुंतवलेल्या भांडवलापेक्षा या काळात 
जादा दराने नफा मिळाला असे दिसंते.' परंतु त्यातही काही इलेष आहेत. 
१८७० ते १८८० या दशकात इंग्लंडमधील अंतर्गत व्यांजाचा दर द. द. ३-८ 
टक्‍के सरासरी होता. एकंदर परदेशीय ठराविक व्याजाच्या कजजंरोख्यावरचा 
दर सरासरीने ५.५ टक्‍के पडला व परदेज्ञीय रोख्यावर ( ठराविक व्याजाचा 
दर नसलेल्या ) ७ टक्‍के पडला. विसाव्या हतकांच्या पहिल्या दकात परदेशी 
गुंतवणुकीवर सरासरीने ५.२ टक्के व्याज सुटले तंर अंतंगंत व्याजाचा दर सरा-- 
सरो ३.५ टक्के होता. हा अंतर्गत दर व ब्रिटिश वसाहतीमध्ये गुंतवलेल्या 
भांडवलावर सुटणारा व्याजाचा दर यात मात्र फारसा फरक नव्हता. उदाहरणाथ 
हिंडुस्थान सरकारच्या कर्जावर ३.२ टक्‍के, हिदी आगगाड्यांवर ३.८७ टक्के" 
आणि कलोनियल आणि प्रांतिक कर्जावर ३.७ टक्के व्याजाचा दर पडला. यावरून 
सामाज्यापेक्षा साभ्याज्याबाहेरच्या परदेशातून इंग्लंडने जे भांडवल गुंतवले होते 
त्यावर सामाज्यापेक्षा जास्त व्याज सुटत होते, हे स्पष्ट दिसते. साम्राज्यात 
स्वदेज्ञापेक्षा जास्त व्याज सुटत होते हे खरे परंतु बिगर साम्माज्यात त्याहून 
जास्त व्याज सुटत होते हो वस्तुस्थिती भांडवलाची निर्यात व सास्राज्यविस्तार 


यासंबंधी लेनिनप्रणित मीमांसा यांत विसंवादी सूर निघतो हे निराळे सांगावयास 
नको. 


१ केनंक्रांस, कित्ता, पा. १८७ 


2 $क्काल, (का )ीाी१ 0 ), ७१८९५४ 177008071226८, -७85४& 
१7८ 17८(९770८0(07.7 ॥४॥७/7८८, ०. 12, 1711100001 [11- 
४०७. 1711100101, ऐप पग9'50, 1981, .5 


| आतुबसा शका | ब नी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, 


लेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा : काही शंका २५ 


- इंग्लंडसंबंधी लेनिनचे विधान स्थूलमानांने तरी बरोबर आहे. परंतु फरान्स व 
जर्मनीसंबंधीचे आकडे पाहिले तर ते स्थूलभानानेही बरोबर नाही. व्हाइंट' याने 
संशोधिलेले परान्स संबंधीचे आकडे पाहिले तर तेथे स्वदेशात मिळणारा नफा अगर 
व्याज यांचे दर परदेज्ात गुंतवलेल्या भांडवलावर सुटणाऱ्या दरापेक्षा जास्त होता 
असे दिसते. जर्मनीतही तज्नीच स्थिती होती. या दोन्ही देशात अन्तर्गत गुंतवणुव्हीस 
उपलब्ध असलेल्या भांडवलाचा तुटवडा जाणवत होता. तरीही भांडवलाची निर्यात 
त्यावर अधिक नफा. मिळेल या प्रंलोभनामुळे होत होती. फरान्समध्ये बॅकांनी 
याबाबतीत चक्क लोकांना फसविले असे व्हाइट यांचे मत आहे. लेनिनच्या 
भौमांसेस सर्वस्वी विरोधी असे हे प्रत्यक्ष चित्र आहे. 


(३) साम्राज्यविस्तार व भांडवलाची निर्यात: ज्या देशात भांडवलाची 
गंतवणक करून जादां फायदा मिळवता येईल त्या देशांना आपल्या आधिपत्याखाली 
आणन तेथे आपलो भक्‍्तेदारी प्रस्थापित करणे हे भांडवलश्ञाहोच्या परिपक्व 
अवस्थेत जरूर होतें. त्यातून सास्राज्यविस्ताराची प्रवृत्ती निर्माण होते. १८८० 
नंतरच्या काळात इंग्लंड, जमनी व फरान्स यांची साम्राज्ये कशी व किती 
विस्तारली याचे आकडे देऊन या काळात या देशांच्या साभ्राज्यांची वाढ पुर्वपेक्षा 
किती त्वरित गतीने झाली हे लेनिनने दाखविले आहे. यावरून असे साहजिकच 
वाटते की या काळातील साम्राज्यविस्तार साम्राज्यज्ञाही देशांतून तेथे भांडवल 
निर्यात करून गुंतवंण्यासाठी झाला असावा. परंतु प्रत्यक्षात यापेक्षा फार निराळे 


चित्र स्वतः लेनिनने वापरलेल्या व इतर भाहिंतीवरून दिसते. चवथ्या प्रकरणात 


भांडवलाच्या निर्यातीची चर्चा करताना इंग्लंड, फ्रान्स व जमंनी यांचे १९१० 
साली परदेश्ी गुंतवलेले भांडवल कोठे गुंतविलेले होते याचे आकडे लेनिनते 
दिले आहेत. त्यावर भाष्य करताना इंग्लंडची भांडवलनिर्यात मुख्यतः 
इंग्लंडच्या साम्राज्यातच झाली परंतु परान्सचे भांडवल मुख्यतः युरोपमध्येच 
गंतवलेले आहे, असे लेनिनने म्हटले आहे. जर्मनीचे भांडवल युरोप व तिचे 
साम्राज्य यात समसमान विभागून गंतवले गेले आहे असेही त्याने लिहिले 
आहे. यावरून - जमंनी व पराग्स यांच्या भांडवलनिर्यातीच्या गुंतवणुकीसाठो 


त्यांच्या सामराज्यांचा उपयोग भर्यादितचं प्रमाणावर झाला हे उघड आहि. इंग्लंड 
संबंधीचे चित्रही फारसे निराळे नाही. १९११ साली इंग्लंडच्या परदेशी 


१ व्हाइट, कित्ता, पू. २६९-३०० 
< २ व्हाइट, कित्ता, पू. २०० 


| अनुक्रमणिका | दव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्तमाठशाळामडळ, वाई 


२६ नवभारत 


गुंतवलेल्या भांडवलाची फोड सर जॉर्ज पेश याने दिली आहे. त्यावरून था 
गुंतवणुकीपेकी २४ टक्के उत्तर अमेरिकेत (ए.६.॥., ) होती २१ टक्‍के दक्षिण 
अमेरिकेत, प्रत्येकी १२-१२ टक्के कानडा, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण आदिरका यात 
होती. जवळजबळ १३ टक्के हिंदुस्थान सिलोनमध्ये ब उरलेली ५-६ टक्के वेस्ट 
आफिरका, मलाया व सासाज्याच्या इतर भागात गुंतवलेली होती. म्हणजे 
४५ टक्के ब्रिटिश सास्याज्याच्या देशातच होती. उरलेली सास्याज्यात होतो. 
या सामराज्यापेकी बहुतेक भाग १८८० पुर्वीच ( बराच १८५० पूर्वीच ) ब्रिटिझ 
साज़ाज्यात समाविष्ट ज्ञाहेला होता. १८८० नंतर इजिप्त, द्राम्सवाल, म्होडेगिया, 
फिजी, ब्रि. न्यू गिनी, व उत्तर ब्रह्मदेश हे इंग्लंडच्या आधिपत्याखाली आले. त्यात 
फारच थोडे भांडवल गुंतवले गेले असे दिसते. तेव्हा या नवीन साज्राज्य- 
विस्ताराचा भांडवल गुंतवणुकीच्या दृष्टीने फारसा उपयोग झाला नाही हे 
उघड आहे. १८८० नंतरचा साम्राज्यविस्तार व भांडवलाची निर्यात थांच्या- 
मधोल संबंध लेनिन म्हणतो त्यापेक्षा बरेच हुरान्वयाचे आहेत असे यावरून 
दिसते. 

(४) भांडवल निर्यातीचे परिणाम : भांडवलाची निर्यात हा लेनिनच्या 
भौनांसेचा केन्द्रबिंदू आहे. त्यासंबंधीचे त्याचे विवेचन विस्तृत आहे. परंतु काही 
बाबतीत ते. अपुरे आहे असे जाणवते. तेथे विचारात घ्यावयाचा प्रश्‍न या 
अपुरेपणातून निर्माण झालेला आहे. सात्राज्यशाही राष्ट्रांतून भांडवलाची निर्यात 
का होते, केव्हापासून होते, किती होते, त्याच्यामागोल वर्गीय प्रक्रिया काय 
असतात. वगेरे गोष्टींची तपक्षीलवार चर्चा लेनिनने केलेली आहे. परंतु भांडवल 
तिर्यात करणाऱ्या देशात व ते जेथे निर्यात करून गुंतविले जाते त्या देक्षात 
या निर्यातीमुळे काय परिणाम होतात याची चर्चा लेनिनने फारक्यी केलेली नाहो. 
थोडीकार केली आहे. भांडवल निर्यात करणाऱ्या देशातील सूळ जादा भांडवल- 
निर्मितीच्या प्रक्रियेवर निर्यातीचे काय परिणाम होतात याचे विवेचन मुळीच 
केलेले नाही. वास्तविक ऐतिहासिक सीमांसापद्धतीप्रमाणे पुन्हा मूळपदाक्ली 
आल्याखेरीज सीमांसा स्वयंपूर्ण होत नाहो. परंतु अज्ञा रीतीने लेनिनची ' मीमांसा 


पुढे नेल्यास ती त्याच्या आधीच्या मीमांसेस पोषक न ठरता विरोधीच ठरते असे 
दिसते. 


प्रस लेनिनचे विवेचन संदर्भासाठी मांडले पाहिजे. साम्राज्यशाही राष्ट्रांतन 
'पैज्ञाच्या भांडवलाचे ( 111181160 081)191 ) प्रभुत्व वाढते व औद्योगिक 
'सांडवलाची मालको या पेसेवाल्या अनुत्पादक ऐतखाऊ वर्गाच्या हाती जाते. 
औद्योगिक भांडवलाच्या उत्पादक वापरामुळे भांडवलज्ञाही व्यवस्थेत निर्माण होणारा 


| | डा 
। 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | && 
न अन्य क र, 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | "ति 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ळेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा : काही शंका २७ 


वाढावा ( 80॥]प8 ए]ए० ) अर्थातच या वर्गास उत्पन्न रूपाने मिळतो. 
था उत्पन्नापैकी पुष्कळसा भाग जरी हा वर्ग आपले जीवनमान अधिकाधिक 
वाढवण्यासाठी भोग्य वस्तूंवर खर्च करतो तरी सव उत्पन्न अज्ञा रीतीने खर्च 
होऊ ज्कत नाही. खर्च न झालेलो रक्‍कम बचत म्हणून शिल्लक उरते. व 
त्यातूनच लवीन भांडवलाचा पुरवठा भांडवलशाही उत्पादनव्यवस्थेस होतो. 
ह्या नवीन भांडवलाच्या गुंतवणुकीमुळे या वर्गाचे आथिक घडामोडोतील 
प्राबल्य आणखीच वाढते व वाढत जाते. भांडवलवाढीच्या या चक्तातूनच 
भांडवलाच्या जादा पुरवठ्याची समस्या जन्मास येते. हे जादा भांडवल देजाबाहेर 
गुंतवून देशातील नपयाच्या दराची घट थांबवावयाची व बाहेर देशात जादा नफा 
मिळवावयाचा हे या वर्गाचे उदिष्ट अतते. म्हणूनच भांडवलनिर्यातील चालना 
मिळते व जोर येतो. 


परदेशी गुंतवलेल्या ( निर्यात केलेल्या ) भांडवलावर दरवर्षी नफा मिळतो 
आणि तोही या. ऐतखाऊ पेक्षाचे भांडवलवाल्या वर्गाच्या खिज्वातच उत्पन्न म्हणून 
पडतो. त्यामुळे या ऐतखाऊ पैशाचे भांडवलवाल्या वर्गाचे समाजातील प्रमाण 
वाढत जाते व त्यांचे उत्पन्नही वाढत जाते. अद्या ऐतखाऊ वर्गाचे प्राबल्य असलेली 
राष्ट्रेही ऐतखाऊच होतात. विशेष कष्टाची कामे, उत्पादने वगरे बाहेरच्या देज्ञात 
आपल्या भांडवलाच्या गुंतवणुकीच्या जोरावर करवून घेऊन अनुत्पादक ब थोड्या- 
श्रमाचे अर्थव्यवहार स्वतःच्या देशात चालवावयाचे असा हा प्रकार होतो. 
हे सर्व विवेचन आठव्या प्रकरणात लेनिनने केले आहे. परंतु हे विवेचन 
येथेच थांबते. पुढे जाऊन या सर्व प्रक्रियेचा परिणाम भांडवलशाहीची सूळ 
सभस्या- भांडवलाचा जादा पुरवठा व त्यामुळे देशात घटणारा नफ्याचा दर - 
सोडवण्यावर काय होतो याचे विवेचन लेनिनने सुळीच केलेले नाही; परंतु तो 
मीमांसा पुर्ण तर केली पाहिजे. याचे मुख्य कारण असे को भांडवलाची 
निर्यात ही वस्तूंच्या निर्यातीपेक्षा गुणानेच निराळी असते. भोग्य वस्तूंचा वापर 
एकदा झाला कौ त्यांचा नाडा होतो. त्यामुळे त्यांचे आथिक प्रक्रियेतील 
अस्तित्वही नाहीसे होते. ( त्याचे अपत्यक्ष परिणाम होतात ते निराळे, परंतु 
प्रत्यक्ष परिणाम येथेच संपतात ) भांडवलाचे किवा भांडवलीवस्तूंचे असे होत 
नाही. कारण त्या एका वापरात संपत नाहीत. त्या बहुतकाळपर्यंत वापरल्या 
जातात व त्यांच्या या सतत उपयोगातून नवीन ( बहुधा भोग्य ) वस्तूंच्या 
उत्पादनाचा ओघ निर्माण होत राहतो. या ओघापेकी थोडा भाग कामगारांना 


१ पा. २१४-२२३. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


शट नवभारत 


वाढत्या मजूरीच्या रूपाने मिळाला तरी बाकोौचा भांडवलवाल्यांच्या खिज्ञातच' 
जमा होतो. आणि यातूनच पुन्हा नवीन भांडवलाचा जन्म होतो. हो भांडवल- 
शाहीचो मारक्संप्रणीत मीमांसा सवंश्रुत आहे. साम्राज्यश्ञाहीच्या संदर्भात, पाहिले तर 
भांडवल निर्यातीतून याच प्रक्रिया चाळू होतात. निर्यात भांडवलाच्या परदेशातील 
गुंतवणुकीवर जे व्याज अगर नफा ( वाढावा ) मिळतो तो या भांडवलाची. 
भालकीो ज्या ऐतखाऊ भांडवलवाल्या वर्गाकडे असते त्यांच्या खिशातच जमा होतो. 
पर्यायाने त्यांचे उत्पन्न वाढते. स्वदेशी तेच भांडवल गुंतवले असते तर ज्या 
प्रमाणात उत्पन्न वाढले असते त्यापेक्षा जास्तच प्रमाणात त्या भांडवलाच्या 
निर्यातीमुळे ते वाढते, कारण फायदा जादा सुटतो. या वर्गाच्या उत्पन्नातूनच नवीन 
भांडवलाचा जन्म होत असल्यामुळे निर्यातीमुळे जादा भांडवलाचा पुरवठा अधिकच 
वाढणार हे उघड आहे. म्हणजे साम्राज्यशाही, भांडवलाच्या जादा पुरवठ्याची 
मूळ समस्या अधिकच बिकट करते असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. 


आता या संदर्भात भांडवलनिर्यातीचे भांडवलाच्या जादा पुरवठ्याचा 
निरास होईल किंवा झाल काय याचे उत्तर शोधले पाहिजे. दरवर्षो होणारी 
भांडवलाची निर्यात व त्यावर्षांपूर्वी परदेशी गुंतवल्या गेलेल्या भांडवलावर दरवर्षी 
येणारे व्याज यांचे आंकडे तपासूनच हे ठरविता येईल. . हॉक्सनच्या पुस्तकातील 
पुष्कळ माहिती लेनिनने स्वतःच, वापरली आहे. त्याच्याच पुस्तकांतील या- 


संबंधीचे आंकडे डेव्हन्स याने पुढीलप्रमाणे मांडले आहेतः 


कालखंड परदेशी गुंतवलेल्या भांडवलावर " सरासरी प्रतिवर्षो 
(वर्षे) दरवर्षो येणारे व्याज (सरासरी) झालेलो भांडवलाची: 
( कोटी पोंड ) निर्यात 
१८७०-१८७५ श्न्ट प.प 
१८७६-१८८० ड्त्ट -०.१ 
१८८१-१८९३ ७.५ ४्न्ट 
१८९४-१९०४ १०.० २.्डॅ 
१९०५-१९१३ १५.५ १४.३ 


यावरून पाहता भांडवलाची निर्यात.व पुर्वो .गुंतवलेल्या भांडवलावर सुट-- 
णाऱ्या व्याजापेक्षा .१८७५ नंतर बहुधा..कमोच होती. या आंकड्यांकडे सम्यक: 


रि शि्ाल०ळ(चा तया, उवगापाछ्ा 1800 910 19 11, 
1950. वृषण8त॥७५--७७]6 ( $700).67 ) कित्ता, पा. ९. 


2 ८3252 ७. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱछेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा : काही शंका २९ 


दृष्टीने पाहिले तर इंग्लंडने जे भांडवल १८७५ पर्यंत परदेशी गुंतवले होते 
त्यावरच्या व्याजाच्या काही प्रमाणातच यानंतरच्या काळात प्रतिवर्षी भांडवल 
निर्यातीत जिरत होते. एक प्रकारे पुर्वो गुंतवलेल्या भांडवलावरील नफा पुन्हा 
'तेथेच गुंतवल्यामुळे पुर्वी गुंतवलेले भांडवल चकवाढीने वाढत होते. एखाद्या 
माणसाने काही रवकम ५ टक्के व्याजाच्या दराने बँकेत ठेवली व ४० वर्षेपर्यंत 
त्या येणाऱ्या व्याजापैकी साधारणपणे निम्मा हिस्सा पुन्हा त्यातच तो मिळवीत 
गेला तर ज्याग्रमाणे त्याच्या मूळ रकमेची अनेक पटीने वाढ होईल त्या 
भ्रमाणेच हे होईल. इंग्लंडने १८७५ साली परदेशी गुंतवलेल्या एकंदर भांड वला- 
वर येणारे व्याज ( द. द. ५ दराने ) पुन्हा तेथेच गुंतवले असते तर त्यात 
जेवढी वाढ १९१३ पर्यंत झाली असती त्याहून कमीच वाढ इंग्लंडच्या एकंदर 
'परदेश्ी गुंतवलेल्या भांडवलात १९१३ पयंत झालेली दिसते. 


फरान्स संबंधीचे आकडे घेतले तर १८७० ते १९१४ या काळातील 
-दरवर्षोचे भांडवलनिर्यातीचे आकडे परदेज्ञातील पूर्वीच्या गुंतवलेल्या भांडवलावर 
सुटणाऱ्या नफ्याच्या आंकड्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळतात. १९०० च्या 
आसपास ५-६ वर्षात मात्र पुर्वीच्या भांडवलावर येणार्‍या व्याजापेक्षा निर्यात 
होणारे भांडवल जास्त होते. जमनी संबंधीचे आकडे संमिश्र आहेत. कधी दरवषों 
सुटणाऱ्या व्याजापेक्षा निर्यात झालेले भांडवल जास्त आहे तर काहो वर्षो कमो 
आहे. इंग्लंड, फरान्सच्या मानाने जमंनीचे सर्वच आकडे लहान आहेत व लहान 
'कालखंडासंबंधी आहेत. 


भांडवलाची निर्यात व पूर्वीच्या भांडवलावर येणारे व्याज यांच्यामधील हा 
संबंध बादरायणी आहे असे वाटण्याचा संभव आहे. आम्तरराष्ट्रीय देण्याघेण्याचे 
दोन ताळेबंद असतात. चालू व भांडवलो. भांडवलाची निर्यात हो भांडवली 
ताळेबंदात येते तर परदेक्षी गुंतवलेल्या भांडवलावरील नफा अगर व्याज हे चालू 
देण्याघेण्याच्या ताळेबंदात येतात. त्यामुळे भांडवल निर्यात व परदेक्षी भांडवला- 
वर येणारे व्याज या दोन गोष्टी एका परीच्या नाहीत. परंतु त्यामागील पुर्वी 
उल्लेखिठेली वर्गीय मीमांसा लक्षात घेतली तर हा आक्षेप फोल आहे असे 
कळून येईल. पुर्वी गुंतवलेल्या भांडवलावरील व्याज ऐतखाऊ पेक्नाचे भांडवलवाल्या 
वर्गचेच उत्पन्न होते व या वर्गाच्या उत्पन्नातूनच नवीन भांडवलाचा ( स्वदेशी 
व परदेशी गुंतवणुकीसाठी ) जन्म होत असल्यामुळे वाढता भांडवलाचा पुरवठा, 
पर्वीच्या गुंतवणुकीवरील वाढती व्याजाची रक्‍कम व पुन्हा त्यातून निर्माण होणारे 


3 


वाढते नवीन भांडवल व त्याची निर्यात यात घनिष्ट संबंध असणे स्वाभाविक आहे. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे।  " अबू. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३० नवभारत 


हा संबंध लक्षात घेतला स्हणजे भांडवलाच्या निर्यातीमुळे सुरू होणारी 
आथिक प्रक्रिया व देज्ातच भांडवल गुंतवल्यामुळे प्रवतित होणारी आधिक प्रक्रिया 
यांचे साम्य उघड दिसू लागते. दोन्ही प्रक्रिपातून अधिक वाढावा ( 8ए1])1ए5 
ए१]ए0 ) निर्माग होतो, तो पैसेवाल्या ऐतखाऊ वर्गास मिळतो व त्यातूनच पुन्हा 
नवीन भांडवल निर्माण होते. व भांडवलाचा पुरवठा वाढत राहतो. याचा अर्थ 
असा व्हो भांडवलनिर्यातीतून सात्राज्यक्षाहीत रूपांतर झालेल्या भांडवलशाहीची 
जादा भांडवल पुरवठ्याची समस्या फार थोड्या काळापुरतीच सुटते. निर्यात. 
केलेल्या भांडवलावर नफा सुटू लागला को ती समस्या पुर्वोपेक्षा अधिक जोराने 
निर्माण होणे क्रमप्राप्तच आहे. निर्यात भांडवलावर नफा सुटू लागण्यास स्वदेशा-. 
तल्यापेक्षा २३ वर्षे उज्लीर लागणार. ५-७ वर्षेही उज्लोर लागतो अते मावले तरी 
तेवढ्याच काळापुरती हो समल्या भांडबलनिर्यातीमुळे सुटेल हे उघड आहे.. 
त्यानंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्याच होणार ! लेनिनचे यासंत्रंधीचे विवेचन फारसे. 
समाधानकारक नाही. 


तथापि सामाज्यशाहीच्या लेनिन-निदेशित काळात सामाज्यशाही देशातील 
स्वदेशात गुंतवलेल्या भांडवलावरील नपयाचा दर घटता राहिला नाही. एकाच 
पातळोवर साधारणपणे टिकून राहिला हो वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाहो. 
भांडवल निर्यात हे याचे मुल्य कारण लेनिनप्रगीत मोमांसेप्रमाणे असले पाहिजे. 
परंतु वर विवेचिल्याप्रमाणे भांडवलनिर्यातीमुळे जादा भांडवलपुरवठ्याची ससस्या 
न सुटता जास्तच बिकट होते अले दिसते. म्हणजे जादा भांडवलाचा पुरवठा सतत 
वाढता अतून सुद्धा सासाज्यश्ञाही देशातील नफ्याचा तर्वसाधारण दर टिकून 
राहिला असेल तर त्या देशातील अन्तर्गत गुंतवणुकीसाठी लागणाऱ्या भांडवलाची 
मागणी वाढली असल्यासच हे शक्‍य होईल. असे झाले काय ? तसे ज्ञाले असल्यास 
ते लेनिनच्या मीमांसेच्या विरुद्ध होईल. 


चवथ्या प्रकरणात भांडवलाच्या निर्यातीची चर्चा करताना लेनिनने था 
प्रश्‍नाचा थोडा ऊहापोह केला आहे. सास्ाज्यशाही देशात उद्योगधंद्यात चालू 
नफ्याच्या दरात भांडवल गुंतवण्यास असलेला वाव कमी होतो म्हणून भांडवल 
निर्यातीची पाळो येते. परंतु या देज्ांतील शेतकीत भांडवल गुंतविषण्यास पुष्कळ 
बाव असतो. परंतु तसे करील तर ती भांडवल्ाही कसची ? तसे केले तर 
बहुजनसमाजाचे जीवनमान वाढेल. परंतु त्याना दारिद्र्यात ठेवून भांडवल- 
वाल्यांचे जीवनमान वाढविणे हेच तर मुळी भांडवलशाहीचे जीवितकतंव्य ! 
साम्राज्यशाही देशातून बिगरशेती उद्योगधंद्यात चाळू नफ्याच्या दरात भांडवल 


| अनुक्रमणिका भाजनातज:म्ल्णकिळन 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लेनिनने केलेली साम्राज्यक्षाहीची मीमांसा : काही शंका ३९ 


गुंतविण्यास वाव रहात नाहो असा लेनिनच्या म्हणण्याचा रोख आहे.' भांडवलाच्या 
निर्यांतीमुळे ज्या इतर देशांत भांडवल जाते तेथे भांडवलशाहीच्या विकासाचा वेग 
त्यामुळे फार वाढतो. या उलट भांडवल निर्यात करणाऱ्या सासाज्यज्ञाही देशांत 
भांडवलज्ञाहीच्या वाढीचा वेन त्या निर्यांतीमुळे संदावतो.* तथापि एकंदर 
जागतिक भांडवलशाही पूुर्वपिक्षा जास्त वेगाने वाढते असे लेनिनने म्हटले आहे. 
यावरून सारराज्यज्ञाही राष्ट्रात भांडवलाच्या अन्तर्गत गुंतवणुकीस असलेला वाव 
वाढेल व त्यामुळे भांडवलाला असणारी मागणी वाढेल अज्ञा प्रकारचे विवेचन 
लेनिनच्या मीमांसेस विरोधी आहे हे स्पष्ट आहे. 


यासंबंधीचा उपलब्ध पुरावा लेनिनच्या विरुद्ध जातो. भांडवलनिर्यात करणाऱ्या 
सा्राज्यज्ञाही देशांच्या आथिक परिस्थितीवर भांडवलनिर्यातीचे व्हाय परिणास 
होतात यासंबंधीच्या कॉट्स्की याच्या विवेचनावर टौका करताना भांडवलनिर्यातीमुळे 
साम्राज्य्षाही राष्ट्रांचा निर्यात व्यापार कसा वाढतो याचा उल्लेख लेनिनने 
केला आहे. इंग्लंड व परान्स यांचे १८८० ते १९१३ था मुदतीतील निर्यात 
(भांडवलाची निर्यात वगळून ) व्यापाराचे आकडे घेतले तर या काळात त्यांच्या 
तिर्यात व्यापाराची १०० टक्के वाढ झालेली दिसते." म्हणजे १८८० च्या दुप्पट 
१९१२३ ची निर्यात होती. हो निर्यातीची वाढ म्हणजे या राष्ट्रांच्या उत्पादनास 
बाहेरच्या देशांकडून येणाऱ्या मागणीची वाढच होय. हो वाढती मागणी भाग- 
विण्यासाठी या देशातील उत्पादन वाढणे आवढयकच होते. उत्पादन वाढवावयाचे 
स्हणजे नवीन उत्पादनसाधने निर्माण करून उत्पादनक्षमता वाढवावयाची हे 
ओघानेच येते. यासाठी भांडवलाची जरूरी उत्पन्न होते. पर्यायाने या देशातील 
उत्पादनसामुग्रीची वाढ वरण्यासाठी भांडवलाला असणारी सागणी वाढते; 
आणि हो सागणी वाढल्यामुळे अन्तर्गत गुंतवणुकीवर सुटणारा नपयाचा दर 
टिकून राहतो असे विवेचन करता येईल. परंतु हौ मीमांसा मान्य करावयाची 
तर भांडवलनिर्यातीचा एकंदर बाजच बदलतो व तो लेनिनच्या सोभांसेत अनुस्यूत 
असलेल्या बाजाझी सुळीच जमत नाही. 


१. पा. १४०. २. पा. १४१-१४२. २. पा. १४७. ४. पा. २३८ 
८. शा ७ (प, 1. ), कित्ता, पा. ४४ 
6८1०७ (एन्पाल'), 1877288/, 00८/७८०8 ॥०कत्र 7072 1700 
(० 719508 8118800 ७४ प. 0. एनातल'डणी छते छे. य. 
(ाळोभावा, 0ॅणित ( 138811) 1318017901), ) 1952 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


| अनुक्रमणिका | 


श्र नवभारत 


यासंबंधी लेनिनला अनुकूल असा एक पर्याय सुचविता येईल. भांड- 
वलाच्या निर्यातीमुळे सामाज्यशाही देशातील भांडवलाच्या निमितीची गतीही 
भांडवलक्नाहीच्या वाढोच्या गतीबरोबर मंद होते. त्यामुळे जादा भांडवलर्निमि- 
तोचा वेग मंदावतो व जादा भांडवल कमी निर्माण झाल्यामुळे फायद्याचा दर 
टिकून राहतो. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाल्याचे उपलब्ध पुराव्यावरून दिसत नाही. 
इंग्लंड अगर फपरान्समध्ये या काळात भांडवलनिर्यातीचा वेग मंदावला होता 
असे दिसत नाही. इंग्लंडच्या वट भांडवलनिभितीचे वट राष्ट्रोय उत्पन्नाशी 
प्रमाण १८७० ते १८९९ या काळात १२.८ टक्के होते. निर्यात भांडवलाचे 
राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण या काळात २.९ टक्के होते. १८९० ते १९१३ या 
काळात वट भांडवलनिमितीचे वट राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण १३.६ टक्‍के होते. 
भांडवलनिर्मितीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण ३.७ टक्‍के होते. परान्समध्ये १८७८ ते 
१९०३ या कालखंडात निव्वळ भांडवलनिर्मितीचे निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण 
६.९ टक्‍के होते वते १९०३ ते १९११ या कालखंडात ९.७ टक्क्यापर्यंत वाढले 
होते. आधीच्या कालखंडात भांडवलनिर्यातीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण २. ३ टक्के 
होते व नंतरच्या काळात ते ४ टक्क्यापर्यंत वाढले होते. १८८० ते १९१३ 
या काळात इंग्लंड व फ्रान्स यांची राष्ट्रीय उत्पन्न जवळ जवळ डुप्पट झाल्याचे 
उपलब्ध आकड्यांवरून दिसत.' यावरून था काळात या देक्षांत राष्ट्रोय उत्पन्न 
व. भांडवलनिर्मितीचे राष्ट्रोय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण हो दोन्हीही वेगाने 
वाढत होतो असे दिसते. म्हणजेच भांडवलनिमितीचा वेग मंदावला तर नाहोच 
उलट वाढलाच असे यावरून दिसते. तेव्हा या पर्यायाने लेनिनची बाजू सावरता 
येणार नाहो. 

लेनिनच्या मौमांसेसंबंधी उत्पन्न केलेल्या चार प्रश्‍नांची उत्तरे येथवर 
शोधली, लेनिनच्या मौमांसेस आधारभूत असलेल्या माक्‍्संच्या सिद्धान्तनाच्या 
कक्षेतच हो उत्तरे शोधलो आहेत. त्या कक्षेबाहेर जाऊन लेनिनच्या मोमांसेची 
ससोक्षा करणे हे अन्यायाचे ठरले असते. हो कक्षा एक दोन ठिकाणी ओलांडली 
आहे. उदाहरणाथे राष्ट्रोय उत्पन्न व भांडवलाच्या निमितीचे त्यातील प्रमाण 
यासंबंधीचे जे आंकडे एका ठिकाणी वापरले आहेत ते या कल्पनांच्या मावसींय 


१ 1२11605 ( डिंगाळा ), 8 ९०८८८८७ 07 77607207722८ 
(३7०१७८७, 10168 171'558 (1250 1959. 


२ टो ( टाय ), 0०00४४८०१४ ० ४८०१८००८१८ 7५"०४॥८७७, 


गणात उडवायला, 1,00१01, ऐल 111811, 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


ळेनिनने केलेली साम्राज्यशाहीची मीमांसा: काही शंका ३३ 


कसोटीस उतरणारे नाहोत. परंतु त्या कसोटीस उतरणारे आंकडे सहज उपलब्ध 
नसल्यामुळे तसे केले आहे. एक दोन गोष्टीत मार्वर्सोय कसोटीस उतरणारे फक्त 
उत्पादनाचे ( सेवा वगेरे वगळून ) आकडे घेतले तरी त्यावरून निघणारे निष्कर्ष 
येथे वापरलेल्या आकड्यांवरून निघणाऱ्या निष्कर्षांपेक्षा निराळे असण्याचा संभव 
नाहो अशी खात्री करून घेतली आहे. इतर बाबतीतही साधारणपणे असा ताळा 
पाहिला आहे. 

अज्षारीतीने केलेल्या समीक्षेचा निर्णय येथे तपासलेल्या चारही प्रश्‍नांबाबत 
सवसाधारणपणे व बहुतेक तपशिलाच्या बाबतीत लेनिनच्या मोमांसेच्या विरुद्ध 
जातो हे उघड आहे. तेव्हा यांबाबतीत लेनिनची मीमांसा सुधारावी लागेल असे 
वाटते. 

या चार प्रश्‍नांखरीज आणखी काही किरकोळ प्रश्‍न या सीमांसेसंबंधी 
उपस्थित करता येतील. परंतु त्याकडे बुद्धयाच दुलंक्ष केले आहे. हेतु हा की मुख्य 
प्रश्‍नांवरच लक्ष केन्द्रित व्हावे. 

या लेखातील निष्कर्ष लेनिनची मीमांसा नीट न कळल्यामुळेही निघालेले 
असण्याचा संभव लेखारंभोच नमूद केला आहे. तसे झाले असल्यास अधिकारी 
व्यक्‍तींनी ती चूक दुरुस्त करावी ही विनंती. 


जे । 
८0५२८७२८१५ २%८१५२9८१८6५ २८१५२१५ २८१५२:८6५२७% 


6 दाकाक १ इतिहा आणि तत्वात) 


शर ी ळेखक - 


५८२ 


र 

1) 
पडि प्रा, सदाशिव आठवले ल्य 
े कि. ३ रु. शु 
ह मिळण्याचें ठिकाण - ९4 
गी चिठणीतत , प्राज्ञपाठशाळा महत बा ी 
ता जज. सातारा | ञ्र 
क ठ) 
टिर५€ १८५८२ ५८१८५८१/१९५८३४४9०३-४८ने 9८ रळ 


त, भा. ३ 


| अनुक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामडळ, बाई 


श्री. दे. व्यं. चौहान 
चढी आणि चंढावर-भाषिक विचार 


गोड आणि गोडबंगाल या शब्दांचा मराठी जीवनातील वापर दिल्लीच्या 
इस्लामी सामाज्यसत्तमुळे घडून आला. मुसलमान आणि ते वापरीत असलेली 
दक्लिनी हिदी भाषा यांच्या माध्यमाने हे घडून आले ( पाहा चोहान, पृ. २६७) - 
त्याचप्रमाणे चंदी आणि चंदावर हे शब्द महाराष्ट्रातील जुन्या अर्थात्‌ महानुभावीय 
मराठीला अपरिचित आहेत. जेव्हा विजापूरच्या आदिलशाही इस्लामी सस्तेने जिजी 
व तंजावुर ही राजकीय महत्त्वाची नगरे हस्तगत केली. ( हक १५७ १), 
तेव्हा मराठी नेते व भाषा या शब्दांशी परिचित झालो. परंतु जव्हा शक 
१५९८-१९ मध्ये छत्रपति शिवाजीने दक्षिणदिग्विजय केला, तेव्हा हो नगरे 
श्रिवाजीच्या आधिपत्याखाली आली आणि हे शब्द सराठी भाषेत बावरू लागले. 


या दोन शब्दाचे मूळ तामिल भाषीय उच्चार जिंजी आणि तंजाउर किंवा 
तंजावुर असे आहेत. परंतु हे उच्चार आरंभीच्या कालात मराठी भाषेत आलेले 
नाहीत, असे आढळून येते. जिंजी या गडनामाचे मराठी रूप चंदी असे वापरलेले 
कृष्णाजी अनंत सभासद या शिवचरित्ररूष बखरीवरून म्हणजे इतिहासावरून 
आढळते. तेथे हे रूप चंदी असे आहे. ( पाहा- जोल्ली अनुच्छेद ९७, ९९, १०१, 
१०४ आणि १०९ ) तसेच तंजावुर शब्दाचे रूप चंदावर अस्ते आढळते ( पाहा- 
जोशी, अनु. १०० व १०२ ). जेधे शकावली या बऱ्याच जुन्या साधनग्रंथात चंदी 
( पाहा- आपटे, पृ. ३५, ३६, ३७, व ३८ ) आणि चंजी ( पाहा- आपटे २८, 
२९, व ३९) अश्ी जिजी गावाची नावे आढळतात. तंजाउर नगराचे रूप चंदाउर 
( पाहा- आपटे पृ. ३५ ब ३७ ), चंदावर ( आपटे, पृ. ३७ ) आणि चंचावर 
( पाहा- आपटे, पृ. २७ ) असे तीन प्रकाराने लिहिलेले आढळते. उत्तर कालात 
चंजी आणि चंदो अज्ञी नेहमीच वैकल्पिक ख्पे वापरलेली दिसून येतात. ( पाहा- 
पवार-- जिजी शब्दाचे उल्लेख, सूची, पृ. ५८२ ); चंदी ( पाहा- पवार २, 
११३, २४०-४१-४३-६२; ४७३-७५-७६-७७-८४-८६ ) आणि चंजी 
( पाहा- पवार, ९७, ९९, १० १-६६-८०-९१-९२, ९६, ९७-९८, २०१, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


चंदी आणि चंदाबर- भाषिक विचार ३५ 


२७५९-७८, ४२२, ४७६, ५१६-४९ ). जिंजी शब्दाचा गंजी असा वापर फार्सो 
इतिहाग्रंथातून दिसून येतो. बसातीनुस्सलातीन या फार्सो ग्रंथाचा पारसनिसांनी 
केलेला मराठी अनुवाद आता प्रकाशात आला आहे ( विजापूरची आदिलज्याही, 
वा. सो. बेन्द्रे, मुंबई, १९६८ ) या भाषान्तरात पृ. ३२६, ३३८, ३४६ आदीवर 
गंजीकोट म्हणजे जिंजी शब्द आलेला आहे. 
चंदी, चंजी म्हणजे जिंजी आणि चंदावर म्हणजे तंजाउर हे मराठी 
माणसाच्या अगदी अंगवळणी पडलेले आहे. हो गोष्ट डॉ. पवारांच्या सूचीवरून 
स्वच्छ दिसून येते. ग्रंथात जिंजी शब्द आलेला नसताही चंदी, चंजी शब्दांच्या 
नोंदी जिंजी शब्दाखालो दिलेल्या आहेत. तीच गत तंजावर, चंदावर शब्दाची आहे. 
चंदी किवा जिंजी या शब्दाचे आणखी एक रूप भझाझ्या आढळात आले. 
धरणगाव ( जि. जळगाव ) येथोल अहिराणी भाषेचे एक साक्षेपी अभ्यासक, 
कवि व संशोधक माजे मित्र श्री. गोपालप्रसाद गंगाधरप्रसाद वाजपेई यांनी जिजी 
दाब्दाचे अहिराणी बोलित चिंधी असे रूप असल्याचे मला सांगितले. त्यांनी 
खालील अहिराणी गीत मला दिले: 
“ जोहार जी जोहार ” “ कोन गांवना महार ” 
“ चिन्धीना महार ” “ कसा करता उना? 
“ राजानी बायको पोटझीशे, ते एक डांगर सांग । 
मना डांगर ले पानी घालूं 
शिपाईनं तंगडं तोडू ॥ 
“ हाई डांगर--कच्चं शे--का पक्कं शे” 
लई ग्या रे लई स्या । डांगर लई ग्या । 
जोहार केल्यावर, कोणा गावचा महार म्हणून विचारल्यावर त्याने उत्तर दिले, 
“मी विधीचा महार ! म्हणजे सौ जिंजी नगराचा महार आहे. था इाब्दाच्या 
वापरावरून हा वापर छत्रपति राजाराम कालीन किवा तडुतरकालोत आहे हे 
लक्षात येते. डांगर म्हणजे एक प्रकारचे खरबूज. ते का पाहिजे याचे उत्तर असे 
को ( जिंजीच्या ) राजाची बायको पोटीझ्ी आहे. अर्थात तिचे डोहाळे पुरविण्या- 
साठी डांगर त्याने नेले. 
येथे आपणाला चिन्धि शब्दाचाच विचार कतंव्य आहे. या चर्चेने आपणाला 
चंदी, चंजी आणि चंदावर या इब्दांच्या भाषा-वेज्ञानिक प्रकृतीची विचारपुस 
करणे आहे. पहिल्यांदा चंदावर शब्दाचा विचार करू. सूळ तासिलदेशीय शब्द 
तंजाउर आहे. तजक नावाचा राक्षस होता. त्याचा वध ज्ञाल्यानंतर या ठिकाणास 


अगर का १० > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


45 3 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, :11-4 


३६ नव भारत 


तजकपुर असे नाव प्राप्त झाले. अते तंजावुरच्या इतिहास चिकित्सेत उल्लेखिलेले 
आहे. असो तंजाउर या मूळ शब्दावरून चंदावर रूप कसे व्युत्पन्न झाले असा 
प्रश्‍न आहे. संस्कृत ज्ञब्दातील - त्य ध्वनीचा भराठी च होतो असे ब्लोक याने 
सांगून, त्याची उदाहरणेही सं. कृत्या शब्दापासून काच, सूत नाचणे, सत्य- साच, 
सच्च अर्थतृत्य -अडीच अल्ली उदाहरणे न्लोकने नोंदविली आहेत ( पाहा 
परांजपे, पू. १३९ ). हिंदी भाषेतही अल्ली प्रक्रिया नित्य परिचयाची आहे. 
हिंदीतील चाचा, चाची ( काका, काकी ) हे शब्द सं. तात गाब्दापासून व्युत्पन्न 
आहेत असे प्लॅट्स याच्या उद्‌ं- इंग्रजी कोज्लात नोंदविलेले आहे. या नियमाचा 
आधार घेऊन तंजावर शब्दातील त या आद्य ध्वनीचे रूपान्तर च ध्वनीत होणे 
शाक्य आहे. म्हणून तंजावर शब्दाचे चंजावर असे रूप बनले. ते नियमा- 
नुसारोच गणावे लागेल. परंतु खरा पर्याय चंदावर असा आहे. हे लक्ष्य. तसेच 
डुसरे एक रूप चंचावर असे जेधे शकावलीत नोंदलेले आहे ( पाहा- आपटे, पृ. २७) 
है रूप चुकीचे म्हणणे धारष्ट्याचे होईल. कारण या झकावलोच्या पुर्वी लिहिल्या 
गेलेल्या नुत्रतीच्या अलीनामा या इतिहास ग्रंथातही ( लेखनकाल दक १५८७ 
- हिजरी १०७६ ) चंचावर असे तंजावरचे नामान्तर प्रयुक्त झालेले आहे. तो 
वापर असा : 


हुए यक सिपहदार के सात अटल 

किया था ओ फतहे- चंचावर बदल । ११.४ 
चंचावर तो था दो महीन्यां की वाट 

लिल्या यूं तो यां कास आ नेट पाट । ११.५ 


यावरून चंचसवर हा पाठ चुकलेला आहे असे म्हणणे कठीण आहे. म्हणून वरील 
नियमानुसार चंजावर हे रुप सिद्ध होते. पण खरे रूप चंचावर आहे. थाचा 
उलगडा होणे आहे. 


तंजावराकडून हा शब्द महाराष्ट्रात सुसलभानी करवो आला हे उघड सत्य 
आहे. या मुसलमानात अफगाणिस्थान, इराण, मध्य आकिया था प्रदेशातील 
लोक बहुसंख्येने कसे होते याचे वर्गन अपर खुसरो आणि नुत्रती या दोघांनीही 
केलेले आहे. अलीनाम्यातील उल्लेख पाहा -_- 


कता हुं अता फोज ढिल्लोकी बात 
चलो थी दखिन पो किस घात सात । २८.१०२ 
सगूलां किते मुल्क व के शहरके 


किते हिंद व कुह भावराजुन्नहर के । २८.१०८ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


चंदी आणि चंदावर-भाषिक बिचार ३७ 


चृगति कि जिलवाह उजीबक गली 

कंधारी किते वत्स होर बादुली । २८.१०९ 
खुरासानियां इस्कहानी किते 

दमावंदी होर या सगानी किते। २८ . ११७ 
कितिक सब्जवारी बुखारो किते 

हराती व तूसी व लारी किते। २८, ११८ 
कितिक तुक व गुर्जी किते रुमियां 

समरकंद व शीराज व ज्ञरोसियां। २८.११९ 
हुवीजाइ व॑ हरवी व हिमकरी 

सजिस्तानियां अस्ल व नस्ल-अजिरी । २८, १२० 


- खन्नो यानेही अज्ञाच गटांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यात उपरोक्त देज्ातील 
मुगल, चुगताई किजिलबाश, उजविक, कंधारी, बत्स, काबुली अक्ञा अनेक 
गटांचा समावेश होता. हे सगळे गट पष्तो, सोग्दी म्हणजे चूलिक-शूलिक, 
इत्यादि भाषाक्षेत्रातील आहेत. काहो गट बाहेरील असले तरी काही शतके या 
भाषाक्षेत्रात राहून सागाहून भारतात उतरलेले आहेत. हे ध्यानात बाळगले 
पाहिजे. सोग्दी खोतनी हक आणि पष्तो भाषांत संस्कृतादि अन्य भाषातील 
ज ध्वनीचे रूपान्तर च ध्वनित होते हो गोष्ट आम्ही मराठी वाचकांसमोर 
मांडलेली आहे ( पाहा - पत्रिका पृ. २५ ). मराठी भाषेत भद्चीद शब्दासाठी 
मजिगिति असा शब्द वापरलेला आहे. मजिगिति हे मस्जिद या अरबौ 
शब्दाचे सारूप्यीकृत आहे. हे सारुप्योकरण सर्वप्रथम पष्तोभाषीय अफगाण 
लोकांकरवी झाले असे आढळते. येथे अंत्य द ध्वनीचे त ध्वनीत झालेले ख्पान्तर 
लक्ष्य आहे. हा शब्द याच रूपात अफगाणिस्तानात हाक ९०४ व तत्पूर्वी 
आढळतो. शिवाय याच गटांच्या सस्पर्काने बनलेल्या पे्ञाची प्राकृतातही हाच नियम 
कार्यप्रवण आहे. वरील लेखात ज ध्वनीचा च ध्वनि बनत असल्याची अनेक उदाहरणे 
दिलेली आहेत. त्या नियमानुसार तंजावर या शब्दातील ज ध्वनीचे च ध्वनीत रूपांतर 
झालेले आढळून येते. चंचावर हा उच्चार काबूल, कंदासर, वत्स मावराउन्नहर या 
प्रदेशात राहाणाऱ्या ईराण-अफगानि पठाण रोहिल्यांचा आहे, हे उघड होते. 
तंजावर गहराची रूढो नव्याने येत असल्याने मराठी साणसानेही आरम्भी हा 
उच्चार योग्य मानिला. तोच शेष राहिल्याची हो नोंद आहे असे म्हणावे 


लागते. 


अनुक्रमणिका | म व्ि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


4 5 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाइं 


३८ नवभारत 


आता तंजावर या शब्दाचे चंदावर हे होणारे रूप लक्ष्य आहे. त ध्वनीच्या च 
ध्वनीत होणाऱ्या रूपान्तराची चर्चा आलेलीच आहे. आता तंजावर शब्दातील 
ज ध्वनीचे द ध्वनीत झालेले ख्पान्तर विचारणीय आहे. भारतीय भाषादेज्ञानिक 
परम्परेतही ज ध्वनीचा द होण्याची नोंद असते. ( पाहा - पिक, अनुच्छेद २१५) . 
या नियमाने जुगुच्छा शब्दाचे रूप दुगुंछण, ज्योत्स्ना दोसिणा, युग्म-जुग्ग-दोर्ग 
( मराठो दोघे ), अश्ली लये प्राकृतातून ज्षेषमात्र सापडतात. प्राचीन फार्सी या 
ईरागातील अवेस्ताच्या वेकल्पिक भाषेत संस्छृतावितील ज ध्वनीचा द होतो. सें. हस्त 
'अवेस्ता-जस्त, प्रीचीन फर्सी दस्त (हात) आणि स. अहम्‌. अवेस्ता-अजम, प्रा. 
'फार्सी-अदम्‌ अज्ली रुपे ईराणी भाषाविज्ञानात नोंदलेली आहेत. जुन्या मराठो- 
तहो विदेशीय शब्दातील ज ध्वनीचे द ध्वनीत ख्पाम्तर झालेले आढळून येते. 
'महिकावतीच्या बखरोत अरबी जफरखान थाले रूप दकरखान, डकरखान 
पाहा राजवाडे, पृ. ६३-१८ १९, २० ), मुजफर शाव्दाचे मुदफर ( राजवाडे 
चूं. ६३.२५ ) भजिलस शब्दाचे मदलिसि ( राजवाडे, पृ. ६७.३०, ३२, ६८.२) 
झालेले आढळते. तुळजा तुकाई भवानोच्या वर्णनात गुज ( खड्ग ) शब्दाचे 
तद्‌भव रूप गद असे रामदास स्वामींनी वापरलेले आहे. 


ज, द ध्वनीच्या रुपांतराची हो प्राचीन ब नवी परंपरा लक्षात घेतली 
तर चंजावर या शब्दाचे मराठीने केलेले चंदावर हे स्पांतर स्पष्ट होण्यासारखे 
आहे. ज ध्वनीच्या द ध्वनीत होणाऱ्या रूपांतराची प्रक्रिया प्राकृत, फार्सी 
भाषात रूढ होती. तिचाच आविर्शाव येथे मराठीत दिसून येत आहे. परंतु 
या परिवतंनाचे निमित्त कारण ८ष्तो आणि तत्सभ लोक आहेत. परंतु ज 
ध्वनीचे च ध्वनीत होणारे स्पांतर मात्र, पष्तो, खोतनी हक आदि पुर्व ईराणी 
भाषा आणि पंक्ञाची प्राकृत यांचाच विज्ञेब होय. हो प्रथा भारतीय परंपरेत 
दिसून येत नाहो. 


वरील चर्चेवरून जिंजी या शब्दाची चंदी, चंजी हो दोन्ही रूपांतरे 
सहज गम्य होतात. चंजी शब्दात आरंभीचा इकार लोप पावलेला आहे, तसेच 
पहिल्या ज ध्वनीचे कठोर वर्णात ख्पांतर झालेले आहे. झालेले हे आधुनिक 
रूपांतर पैज्ञाचीतील या नियमाचे स्मारक आहे. पुर्व इराणातून- काबूल, कंधार, 
बत्स, बामियान, मावराउचन्नहर अर्थातच प्राचीन सोग्दिया अथवा चूलिक देहा 
या प्रदेशातून आलेल्या पष्तो, चूलिक, दरद, खोतनी शक आदि भाषिकांचा हा 
प्रभाव आहे, ही गोष्ट पुढे येते. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, बाई 


चेदी आणि चंदावर-भापिक विचार ३९ 


पे्ाची प्राकृत भाषेची जन्मकथा होच आहे. इ. स. पूर्व १५० च्या 
सुमारास शक या ईराणी आर्यानी हलमद ( सरस्वती ) नदीच्या मुखाजवळोल 
ब्रदेशात वस्ती करून शकस्थान आधुनिक सइस्तान निर्साण केले. कुषाण वंशीय 
कनिष्काची सत्ता पेज्ञावर-पुरुषपूर येथून शक वर्षे एकमध्ये स्थापन होऊन जतक 
दोन शतके टिकली. गिरतार व एरण संदसोर येथून त्यांच्या क्षत्रपाचे राजकोय 
वर्चस्व यापुढेही टिकले. सूर्योपासक ओलिकरांची सत्ता शक्ककालाच्या पांचव्या 
शतकापर्यंत टिकली. या अखंडित अक्ला ईराणी लोकांच्या संपर्काने पेशाची प्राकृत 
बोली अस्तित्वात आली. पैशाची भाषेत संस्कृत भाषेतील मूदुवर्णाचे कठोर वर्ण 
बनण्याची प्रक्रिया प्रकर्षाने दिसून येते. हा पष्तो, चूलिक (सोग्दियन) भाषांचाही 
विशेष होय. 


इस्लामी कालातील उपरोक्त प्रदेशातील ईराणी आर्याच्या सम्पर्काने 
अरबी-फार्सी लिपीतील, दिल्लीच्या परिसरातील खडीबोलीचा उदूंच्या रूपाने 
विकास झाला. या उर्दूलाच आरंभी दक्खिनी हिदी असे नाव मिळाले होते. 
या दक्खिनी हिंदीच्या स्वरूपाबद्दल आणि तिच्यावरील मराठोच्या प्रभावाबद्दल 
आम्ही अनेक वेळा चर्चा केलेली आहे. ( पाहा चोहान ). ईराणी आर्यांच्या 
इतिहासकालातील या दोन प्रमुखसम्पर्काचे फलित म्हणजे पेज्याची आणि ददिखिती 
[हिंदी भाषांचा विकास होय. या दुसऱ्या सस्पके कालातील एक महत्वाची घटना 
म्हणजे मध्ययुगीन कालात ज या मूदु वर्णाचे तदर्गीय कठोर वर्णात झालेले रूपांतर 
होय. जिजीचे चंदी आणि तंजावरचे चंचावर हे झालेले रूपांतर होण्यामागे वरील 
सांस्कृतिक व भाषिक सूत्र कार्यप्रवण झालेले आढळते. 


चंजी शब्दात हितीय ध्वनी मूळानुसारच ज्ञेष राहिलेला आहे. चंदी या 
शब्दात, वरती चाचिलेला, ज ध्वनीचे द ध्वनीत रूपान्तरीत होण्याचा नियम 
कार्यप्रवण झाल्याचे दिसून येते. अहिराणीत प्रयुक्त असलेल्या चिन्धी शब्दाचे खरे 
रूप चिन्दी असावे. चिंधी हे मराठीकरण आहे. चिंदी या शब्दात जिंजी शब्दातील 
पहिल्या ज ध्वनीचा च ध्वनि आणि दुसर्‍या ज ध्वनीचा द ध्वनि बनलेला आहे. 
म्हणजे मूळ शब्दातील स्वरोच्चार कायम राहून व्यंजनोच्चार वरील दोन नियमांच्या 
अनुरोधाने बदललेले आहेत. एकूण चंदी आणि चंदावर हे शब्द ऐतिहासिक व 
ज्ञाषावेज्ञानिक परंपरेचे द्योतक आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाहो. महाराष्ट्रात 
चंदावर नावाचे गाव नाहो. कर्नाटकातील कारवार जिल्ह्यात एक चंदावर गाव 
आहे. परंतु त्याशी मराठ्यांचा कधोहो संबंध आलेला नाही. आदिल्ज्ञाही इतिहासा- 
तही हा गाव उल्लेखिलेला आढळत नाही. 


| अनुक्रमणिका | म व्क 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१9० 


नवभारत: 


संक्षेप आणि संदर्भ- 


आपटे - शिवचरित्रप्रदीप, द. वा. आपट, पुणे १८४७ 
चोहान - मराठी आणि दविखनी हिंदी, दे. व्यं. चौहान, पुणे १८९३ 
जोझी - सभासदकृत शिवाजीची बखर, शं. ना. जोझी, पुणे १८८३ 
पत्रिका - महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका ( दे. व्यं. चोहान ), क्रमांक १७४ 
श्रावण १८९२ न 
पवार -- ताराबाईकालीन पत्रव्यवहार खं ं 
. १, डॉ. अ. कोल 
न्न रच १, डा. अ. पवार, कोल्हापुर, 
पिडशल - पिज्षलकृत प्राकृत व्याकरण, अनु. हेमचंद्र जोशी, पटना १८८० 
राजवाडे - महिकावतीची बखर, वि. का. राजवाडे, पुणे १८४६ 
सिद्दीकी - नुत्रतीकृत अलोनामा, अ. म. सिद्दीकी, हेद्राबाद १ ९५९ 


6.9 > 
रह >» >) 229 (९३८) 
नरव प्रा्ञषपाठशाळा-मण्डळ-ग्रंथमाला ढळे 
न व्यय 91 
ड्‌? धसमकादा 3 
कर सस्कारकाण्ड द? 
शर ९१3 
र जी 
त भाग १ ला डॉ 
4 1.) 
टे  सुपररॉयल साइज ख्या किंमत ज्र 
2 २, इष्ठसख्या ९००, किंमत ४५ रु, १६ 
-> संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झञ आर? ल] 
तस तत ताचा 1 " अत झाला आहे. या भागात नि 
९६ संस्कारांसंवंधी सामान्य विचार, गोत्र, प्रवर व सापड 1 ठोके 
डि ारनाची विवाद ल. विवर ह 0. कध बामनती, 
शट विस्तृत शास्त्रार्थ, विवाहकाल, विवाहाचे प्रकार इत्यादि विषय आलेले ४४ 
० आ दरे [दां त्र व ध्‌ पीग्से संश धः १ » हम 
क हेत. कजा अक पद्धतीनें शोधन करणाऱ्या संशोधकांस 04 
(5 व प्राचीन पण्डित-याशिक यांसही हा भाग अत्यंत उपय॒कक्‍्त असल्यामळे 8 
(8 _. वि युक्‍त असल्यामुळे 28 
४८ संग्राह्य आहे. की. 
ळर €* हं च, ९ क़ म ४ टे. 
त मळण्याच [ठकाण- प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाडे 20? 
न [्‌ जि श्रे 
च्य »थ््ू ०० प्र थ्ट्यू :ण रू जू ० द्र थ्द्ू -५ए:; वनी चाहा ] नू 
"5००5००७००६७००4००5००4००4च्यान्ययाणयय 


| अनुक्रमणिका | म व् 
जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ले. समीक्षक 


केळकर आणि खाडिलकर 


साहित्याचायं न. चि. केळकर आणि नाट्याचार्य कृ. प्र. खाडिलकर याः 
दोघांच्याही जन्मशताब्दीचे कार्यक्रम चालू वर्षात सवंत्र साजरे होतील. केळकर 
आणि खाडिलकर यांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात जी कामगिरी केलेली. 
आहे ती चिरस्मरणीय आहे. ती एकांगी नसून तिला विविध पेलू आहेत. त्या सर्व 


दृष्टींनी केळकरांच्या किंवा खाडिलकरांच्या कतृत्वाची नुसती पहाणी करायचे 


मनात आणले तरी अनेक लेखांक लिहावे लागतील. प्रस्तुत लेखामध्ये राजकोय', 
सामाजिक किंवा साहित्यिक क्षेत्रातील या दोघांच्या कार्याचा विचार करण्याऐवजी 
लो. टिळकांच्या या दोन नुणाढ्य सहकाऱ्यांचे परस्पर संबंध कल्ला प्रकारचे होतेः 


याचा त्यांनीच वेळोवेळी केलेल्या लेखनातून, छोटासा आलेख काढण्याचा प्रयत्न: 
केला आहे. यासंबंधी जी माहिती उपलब्ध झालेली आहे ती केळकर आणि 
खाडिलकर या दोघांच्याही स्वभावाचे दर्शन घडविणारी असल्याने जिज्ञासूंना. 


उद्बोधक वाटणारी आहे. 


केळकर आणि खाडिलकर या दोघांचाही आयुष्यक्रम सामान्यपणे बरोबरच 


सुरू झाला आणि बरोबरच संपला असे म्हणावयास हरकत नाहो. स्वतः 
खाडिलकरांनी एका प्रसंगी त्याची वाच्यताहो केलेली आहे. केळकरांच्या मृत्यूनंतर 
मुंबईचे काँग्रेस पुढारी श्री. द. रा. घारपुरे आणि खाडिलकर यांची भेट झाली 
त्यावेळी श्री. घारपुरे यांनो साहजिकच प्रथमतः ' तात्यासाहेब गेले शेवटी ! असे 


उद्गार काढले. ते ऐकल्यावर खाडिलकर म्हणाले, * आता आमची पाळी. 


एवढ्यावरच ते थांबले नाहोत. दोघांच्याही जीवनाचे सुत्र रूपाने वर्णन करताना 
खाडिलकर म्हणाले, “ आम्हो थोडक्या अंतराने जन्माला आलो; तज्ञाच थोड्या 
अंतराने टिळकांच्या नोकरीला लागलो, त्याच थोड्या अंतराने हो यात्रा संपवावी 
असाच परमभेइवरी संकल्प दिसतो. ” ( खाडिलकर स्मरणी, पृ. ३८७-८८ ). 
खाडिलकरांची ही भविष्यवाणी अक्षरशः खरी ठरली; आणि केळकरांच्या मृत्यूनंतर 
वर्षाच्या आतच खाडिलकरांचेही देहावसान झाले. मात्र बाह्मतः समांतर असणारा 


| अनुक्रमणिका | 
१७ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


ह. 8 नवभारत 


या दोघांचाही जीवनपट बारकाईने पहाणाराला त्यातील साम्य जसे सहज दृष्टीस 
पडते तसेच त्यातील आंतरिक वेगळेपणही जाणवल्प्राखेरीज रहात नाही. 


खाडिलकरांनी तसे पाहिले तर पुण्कळ लेखन केले. परंतु त्यांच्या लेख- 
नाची क्षेत्रे ठराविक होती. नाट्यवाऊमय, राजकोय स्वरूपाचे वृत्तपत्रीय लेखन 
आणि अखेरच्या दिवसात केलेले उपनिषदादि वाऊमयाचे विवेचन या तीन 
प्रकारातच खाडिलकरांची लेखणी रमलेली आहे. या लेखनात आत्मचरित्राच्या 
स्वरूपाचे लिखाण जवळ जवळ नाहोच. आहे ते त्यांच्या जीवनकार्यांच्या मानाने 
फारच तुटित आहे. तिधनापुर्वी चार-पाच महिने त्यांच्याकरवी काही आत्म- 
निवेदनपर आठवणी लिहवून्न घेण्यात आल्या होत्या दहा-पंधरा पानावर गेल्या 
नाहोत. त्यांच्या सावंजनिक स्वरूपाच्या भाषणातून क्वचित प्रसंगी आलेले 
किवा खाजगी बोलण्यातून आलेले आत्मपर उल्लेख एकत्रित करूनही खाडिल- 
करांच्या आत्मकथनपर लेखनाची सर्यादा चाळीस ते पंचेचाळीस पण्ठापेक्षा 
अधिक जाऊ शकत नाहो. या उलट केळकरांच्या लेखनाची स्थिती आहे. त्यांनी 
सर्व वाऊमयक्षेत्रातान अविरत संचार केलेला आहे आणि त्यात आत्मकथनालाही 
सरपुर स्थान मिळालेले आहे.  बतगोष्टो अर्थात माझी जीवनयात्रा ' या 
आत्मचरित्रात केळकरांनी आपल्या १९३९ पर्यंतचा जीवनपट रेखाटला आहे तोच 
हजारावर पानांचा. आहे. याखेरीज वेळोवेळी भाषण-लेखन. मलाखती यातन 
प्रकट झालेले त्यांचे आत्मनिवेदन आणि स्वत:च्या वाडमयीन जीवनाची ओळख 
करून देणारा ' साझा एक जन्मभरचा उद्योग' हा पुढे पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध 
झालेला प्रदीघं लेख यासुळे केळकरांचो भूमिका समजावून घेण्याची विपुल सामग्री 
उपलब्ध आहे. 

केळकर पराकाष्ठेचे समाजाभिमुख; आणि वृत्तीत मोकळेपणा असल्याने 
त्यांचे आत्सप्रकरीकरण नेगवेगळ्या निमित्ताने होऊ झकले, याउलट खाडिलकर 
कमालीचे प्रसिद्धीपराडमुख आणि तितकेच मितभाषी असल्याने त्यांच्या अंतः- 
करणातील भावनांचे प्रकटीकरण क्वचित प्रसंगीच आणि तेहो अगदी मोजक्या 
शब्दात झालेले दिसते. वेयवितक जीवनातील सुखदुःखाचे आविष्करण जाहीरपणे 
करावयाचे नाही असा त्यांचा निग्रही स्वभाव असल्याने खाडिलकरांच्या मानसिक 
प्रतिक्रिया अपवादात्मक प्रसंगीच शब्दरूप पावलेल्या आहेत. 


* खाडिलकर-स्मरणी ' या नावाने खाडिलकरांच्या आठवणींचा जो संग्रह 
प्रवाशित झालेला आहे तेवढे एकच खाडिलकरांचे मनोदर्शन घडण्याचे साधन 
उपलब्ध आहे. केळकरांनी आपल्या टीकाकारांचा * केसरी'तून आणि अन्यत्रही 


| अनुक्रमणिका | 
ञ्ठ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत हारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


केळकर आणि खाडिलकर ४३ 


सविस्तर व स्पष्ट शब्दात परासशे घेतलेला असल्याने त्यांच्या मनातील व 
विचारातील प्रतिक्रिया समजणे सहज शक्‍य आहे. 

केळकर आणि खाडिलकर या दोघांनोही ज्या पद्धतीने टिळकांचे सहकारी 
म्हणून केसरीसंस्थेत प्रवेश्ष केला तिच्यावरूनही या दोघांच्या भिन्न प्रकतिस्वभावाची 
कल्पना येते. टिळकांनी केळकरांची निवड केली ती दोन दृष्टोंनी. लॉ-क्लास 
चालवू दाकेल असा मदतनीस म्हणून आणि * मराठा पत्रात नित्य लिहू शकेल 
असा साहाय्यक म्हणून. सात्र केळकरांचा नोकर म्हणून सासान्य व्यावहारिक 
पातळीवरून विचार न करता, ' आपल्या अखेरच्या दिवसात मित्रत्वाच्या नात्याने 
काम करून मदत करणारा स्नेही' अज्ञा जिव्हाळयाच्या भूमिकेतून टिळकांनी 
केळकरांता पाचारण केले होते; कारण ' सार्वजनिक आयुष्यात जो आपल्याला 
कधीही सोडून जाणार नाहो अस! सहकारी मित्र व कार्यकर्ता ' त्यावेळी टिळकांना 
पाहिजे होता. केळकरांच्या व्यवहारदक्ष मनावर टिळकांच्या पत्रातील या भावना- 
पूर्ण आवाहनाचा परिणाम निठचितपणे झाला असेल्च परंतु त्याहोपेक्षा त्यांना 
पुर्वीपासून लेखनाचो जी होस होती ती पुर्ण होण्याची संधि आयतीच चालून 
आलो, केसरी-मराठ्यात आपल्याला भरपर लेखत करता येईल याच विचाराचा 
पगडा केळकरांच्या मनावर होता. 


खाडिलकरांनी टिळकांचे सहकारी म्हणून केसरीसंस्थेत प्रघेश केला तो 
काहीद्या देवी प्रेरणेने केला. टिळकांचे जे अनेक सहकारी होते त्यापकी खाडिलकर 
हे विभूतिमत्त्वाचे नितांत उपासक होते असे केळकरांनी त्यांच्याविषयी जे उद्गार 
काढले आहेत त्याला खाडिलकरांच्या ' केसरी'तील प्रवेक्षायासूनच प्रारंभ ज्ञाला 
होता. नारायण बापूजी कानिटकर यांच्या मध्यस्थीने टिळक व खाडिलकर यांची 
भेंड होऊन टिळकांनी खाडिलकरांना : राष्ट्रीय महोत्सवाची आवश्‍यकता या विब- 
यावर लेख लिहिण्यास सांगितला आणि तो त्यांना पसंत पडून लगेच निघणाऱ्या 
केसरीत त्याला अग्रलेखाचाही मान मिळाला या सर्वे घटना पुढे घडून आल्या 
असल्या तरी खाडिलकरांना केसरीत जाण्याची अंतःप्रेरणा तत्पूर्वीच झाली 
होती, ते स्वतः या बाबतीत लिहितात, “ संसाराचे काळजीखाली मन खचन 
गेल्यावर जी स्वप्ने पडतात, ती तृचक असतात. काळजीचे ओलज्ञे मनाला 
असह्य वाटू लागले म्हणजे आत्म्याची शब्ति जागी होते. ' असे कर म्हणून 
स्वप्नामाफत अधवट मार्ग दाखविते. सेकंड एल. एल. घी ची ट्स संपल्यावर 
पुढे काय करावयाचे ह्याची मला काळजी लागली होती. ... हो विवंचना सुरू 
झाल्यानंतर स्वप्नात ' केसरी ' हो अक्षरे दोनदा स्पष्ट दिसली. जागेपणीही 


| अनुक्रमणिका | विधी 
श्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


-8-4 नवभारत 


लय लाविला असताना तोच प्रकार स्पष्टपणे अनुभवास आला. ” (खाडिलकर 


- स्मरणी, पू. २४) 
केसरीला येऊन मिळाल्यानंतर केळकर आणि खाडिलकर था दोघांच्याही 


जीवनाला आणि लेखनाला विशिष्ट दिशा प्राप्त झाली. टिळकांनी आपल्या 


राजकोय चळवळींचा जो सवंव्यापी असा पसारा भझांडलेला होता त्याला 
पोषक असणलया बिविध लहानमोठ्या कार्यक्रमात टिळकांचे निष्ठावंत व 
निकटचे सहकारी या नात्याने केळकर - खाडिलकरांच्या कर्तत्वाचा मराठी 


जनतेला परिचय होऊ लागला. दोघेही टिळकांचे साहाय्यक असले तरी केळकरांच्या 
विचारसरणीत स्वतंत्रपणाचे एक टोकदार अस्तित्व नेहमीच दिसून येत असे.. 


यामुळे टिळकांच्या सर्व कार्यात सहभागी असतानाही त्यांचे व टिळकांचे अनेक 


प्रसंगी मतभेद झाले. सामाजिक चळवळींच्या बाबतीत भिन्न दृष्टिकोण आणि' 
त्याहोवेक्षा राजकीय प्रतिपक्षीयांच्या संबंधात सोम्य व सहानुभूतीचे धोरण यामळे 
काही कट्टर टिळकानुयायी केळकरांच्या मतप्रतिपादनावर अनेकदा नाराज होत.. 
स्वत: केळकरांनाही त्याची चांगली जाणीव होतो. तथापि आपल्या धोरणाला ते. 
ठामपणे चिकटून राहिले आणि कोणत्याही उपयुक्त माणसाला आपल्यापासून दर 
करावयाचे नाही, त्याच्या उणीवाकडे दुलंक्ष करून आपल्या कार्यासाठी त्याच्या 
गुणांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यावयाचा हे टिळकांचे लोकसंग्रह 
धोरण असल्याने केळकरांनी राजीनामा दिलेला असतानाही टिळकांनी त्यांची 
समजूत घालून त्यांना आग्रहपुवंक आपल्याजवळ ठेवन घेतले. याउलट' 
खाडिलकरांचे वैचारिक जीवन टिळकांच्या तत्त्वप्रणालीी सर्वाशाने तादात्म्य" 


पावले 


लेले असल्याने टिळक व खाडिलकर यांच्यात वैचारिक मतभेदांचे प्रसंग 


निर्माण झाले नाहीत. केळकर या संबंधात लिहितात, “ पक्षाभिमानाच्या दृष्टीने 


पाहता पुढारी होण्याला खाडिलकर, परांजपे, ( वासुकाका ) जोशी टोच 
मंडळी मजपेक्षा अधिक लायक होती. या दृष्टीने टिळकांच्या हिद्दोबी मो 
केव्हाहि कमी पडत होतो, तरी माझ्या इतर व एकंदर उपयुक्‍ततेमुळे त्यांना, 


(1 


मी हवा होतो व म्हणूनच टिकलो. ( गतगोष्टी, पृ. २५० ) नेसस्त प्रतिक्षीया-. 


संबंधीची स्वतःची टीकापद्धती आणि खाडिलकर प्रभूतोंची टोकापद्धती यातील: 


फरक स्पष्ट करताना केळकर लिहितात, “ साझ्या लिहिण्यात बऱ्याल! बरे 
वाईटाला वाईट असा विवेक स्वाभाविकपणे येई. उलट वरील इतर सर्व मंडळींचा 
स्वभाव काहो विशिष्ट वर्गासंबंधाने व व्यक्‍्तिसंबंधाने कधीही बरे न म्हणण्याचा 
किवा त्यांचा कोणताही गुण न घेण्याचा. ( गतगोष्टी, पृ. २४९ ). टिळकांनाही हे 
बेचारिक ओढार्य पसंत नव्हते. स्वतः केळकरच सांगतात कौ, “सो पक्षाभिमानात. 


| अनुक्रमणिका | क्क 
क मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


केळकर आणि खाडिलकर ४५ 


कमी पडलो म्हणून प्रतिपक्षाविबयी भलेपणाने लिहिले असा माझा दोष काढण्याचा 
टिळकांना शंभर वेळा प्रसंग आला असेल, तर तसा दोष खाडिलकरांच्या लिहिण्यात 
काढण्याचा त्यांना एकहि प्रतंग कधी आला नसेल.” ( गतगोष्टी, पृ. २५१ ) 
१८९७ सध्ये टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात येऊन त्यांना १८ 
महिने सक्तमजुरीची कठोर शिक्षा ठोठावण्यात आलो. त्या अवधीत केळकर ब 
खाडिलकर यांच्यातील हो भिन्न लेखनपद्धती परस्परात मतभेद निर्माण करण्यास 
चांगलीच कारणीभूत झाली. त्यावेळी मराठ्याचे संपादक स्हणून केळकरांचे 
नाव होते; आणि केसरीतील लेखांची अंतिम जबाबदारीही त्यांचीच असल्याने 
८ खाडिलकरांच्या लेखनातील अयोग्य वाक्ये व शब्द ' त्यांना काढून टाकावे 
लागत. खाडिलकरांना साहजिकच त्याचे वेषम्य वाटे. केळकर आपले समर्थन 
पुढील शब्दांनी करतात -- “ मलाहो पक्षाभिमान होता... परंतु अभद्र लिहिणे 
हे माझ्या स्वभावाविर्द्ध होते व हेतूंचे आरोप करताना थोडीबहुत काळजी 
घ्यावी असे मला प्रामाणिकपणे वाटे. अज्ञारीतीने मी प्रुफात दुरुस्त्या केल्या म्हणजे 
जात्या रागीट स्वभावाचे खाडिलकर रागावत व चडफडत. बोलूनही दाखवीत, को, 
“< ठौक आहे. तुम्ही जबावदार संपादक आहा, तेव्हा तुम्ही दुरुस्त्या करणार हे 
ओघानेच येते. मला त्याबद्दल वाईट वाटून काय उपयोग. 
( गतगोष्टी, पृ. २४७-४८ ) , 


केळकर आणि खाडिलकर यांच्यातील संबंध अज्ञा रुचिभिन्नतेमुळे ताणले 
गेले तरी टिळकांच्या अनुपस्थितीचा काळ दीड वर्षांचाच असल्याने ते तुटण्याइतके 
ताणले गेले नाहीत. टिळकांना मात्र आपल्या पश्‍चात केसरोतील एडिटोरीयल 
लेख पूर्णपणे पसंत पडले असावे; कारण सुटकेतून परत आल्यावर त्यांनी * पुनश्च 
'हरिः अ. या आपल्या अग्रलेखात त्याचा मुद्दाम निर्देश केला होता. 

१९०८ मझध्ये टिळकांच्यावर पुन्हा राजद्रोहाचा आरोप ठेवन त्यांना 
६ वर्षें काळया पाण्याची जबरदस्त क्िक्षा देऊन मंडाले येथे पाठविण्यात आले. 
त्यावेळी पुन्हा केसरी-मराठ्यातील लेखनाचे स्वरूप कसे ठेवावे या फ्रश्‍लाच्या 
निमित्ताने केळकर-खप्ाडिलकरांमध्ये मतभेद होऊन ते विकोपाला गेले. टिळकांना 
शिक्षा झाली त्यावेळी केसरीचे संपादक खाडिलकर होते आणि मराठ्याचे केळकर 
होते. दोघांच्या राजकीय मतप्रदर्शनात परस्पर विरोध दिसून आला तरी 
टिळकांच्या छत्राखाली ते सर्व निभावून जाई. टिळकांचा आधार नाहोसा 
झाल्याबरोबर भात्र केसरी-मराठ्याचा वेगळा सूर वाचकांच्या डोळ्यात चांग- 
लाच खुपु लागला; आणि हो लेखनाची तफावत पराकोटीला जाऊन केसरी-. 


| अनुक्रमणिका | 
जि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


४६ नवभारत 


सराठ्याचे हसे होऊ नये या निर्धाराने केळकरांनी दुर्दम्य हट्टाने खाडिलकरां- 
कडून केसरी काढून घेऊन दोऱ्ही पत्रे आपल्या ताब्यात घेतलो. 


हा सर्व इतिहास केळकरांच्या “ गतगोष्टी ' तील ' माझा अधिकार-योग ? 
या प्रकरणात तपशीलवार पहावयास मिळतो. टिळकांवर खटला भरण्यात आला 
त्या वेळी केळकरांच्यावरही खटला होण्याचो शक्‍यता असल्याने दोन्ही पत्रावर 
खाडिलकरांचे नाव होते. नंतर मात्र केसरी-मराठ्यातील लेखनात विसंवाद होऊ 
नये म्हणून आणि आपला ' केसरी 'च्या संपादकपदावर न्याय्य अधिकार आहे 
अक्षी भूमिका केळकरांनी घेतली आणि त्याचेच पर्थवसान खाडिलकरांनी- काहो 
वाळपर्यंत तरी- केसरी संस्था सोडण्यात झाले. 


केळकरांनी आपली सर्द केकियत मंडाले येथे असलेल्या टिळकांच्या कानावरही 
घातली होती आणि ती मान्य होत नसेल तर केसरी संस्था सोडून जाण्याची 
तयारीही दर्शविली होती. अर्थात्‌ केळकरांनी संस्थेला सोडून जाण्याची कल्पना 
टिळकांना केव्हाहो अप्रिय असल्याने त्यांनी केळकरांना त्या विचारापासून परावृत्त 
केले. केळकरांना लिहिलेल्या पत्नात “ तुम्ही सोडून जाणे याहून अधिक दुःखद 
गोष्ट मला दुसरी वाटत नाही ' असे उद्गार काढले. परंतु टिळकांना जसे केळकर 
हवे होते तसे खाडिलकरही हवे होते आणि म्हणून त्या दोघात दिलजमाई 
करण्यासंबंधी त्यांनी मंडालेहून पुन्हा पुन्हा सुचविले. केळकरांना त्यांनी लिहिले 
“ तुम्ही दोघे मनाने अधिक जवळ या ब एकमेकांविषयी अधिक समजुतीने घ्या, 
म्हणजे काम होईल ” ( गतगोष्टो, पृ. ३२३ ). श्री. धोंडोपंत विद्ठांस यांना 
पाठविलेल्या पत्रातही टिळकांनी अज्लीच इच्छा व्यक्‍त केलो होती को, '* केळकर व 
खाडिलकर या दोघानाहि सांगावे कौ सी तेथे नाही म्हणून पहिली गोष्ट 
संभाळण्याची ती ही की आपली केसरी-मराठा संस्था अगदी पुर्वीसारखीच चालली 
पाहिजे. आजूबाजूच्या गोष्टीचा बिचार नंतर करावा. ” ( टिळक चरित्र, खं. २, 
भाग ९, पृ. १७ ). पुढील पत्रात टिळक लिहितात, “ केळकर व खाडिलकर यांचे 
काम एकोप्याने होत असेल अश्ी मला आक्रा आहे. त्यांचा उत्साह, त्यांची 
सावधगिरी पण विशेषतः त्यांची एकी यावर माझी सर्वं भिस्त आहे. ( कित्ता, पू. 
२१). 
तथापि टिळकांचा सर्व आज्ञावाद विफल ठरला; कारण टिळकांच्या पत्राचा 
आधार घेऊन केळकरांनी केसरीचे डिक्लेरेशन स्वतःच्या नावाने केल्यामुळे 
खाडिलकर विलक्षण प्रक्षव्ध झाले, त्यावेळची खाडिलकरांचो प्रतिक्रिया वर्णन 
करताना केळकर लिहितात, “ आम्ही सर्वजण प्रुफे वाचीत बसलो होतो. इतवयात 


| अनुक्रमणिका | गवव 
चड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७ तक 
र्न श्र 4, *% 
र 
भो. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


केळकर आणि खाडिलकर ४७. 


आठव्या पानाच्या दोवटच्या कॉल्मचे प्रुफ वर आले. त्यात रीतीप्रमाणे जवाबदार 
संपादकांच्या डिक्लेरेशनचा उल्लेख असतो. तेथे खाडिलकरांच्या जागी माझे नाव 
घातलेले त्यांच्या नजरेस आले. ते येताच, विचू झाडून टाकावा किंवा हातावरून 
निखारा उडवावा त्याप्रमाणे खाडिलकर यांनी हातातील प्रफ खालो टाकून दिले व 
डोक्याला रुमाल घालून ते जे एकदा जिना उतरले ते टिळक संडालेहून परत पुण्यास 
येऊन दाखल होईपर्यंत फिरून केसरी कचेरीची पायरी चढले नाहीत. ( गतगोष्टी, 
२२५-२६ )- 

केसरीचे संपादकत्व, टिळकांच्या सूचनेनुसार केळकरांकडे सोपविण्याबाबत 
केळकर व खाडिलकर यांचे आपसात बोलणे झाले होते आणि खाडिलकरांनीही 
काही काळाने तसे करण्यास आपलो संभती दिलो होती; परंतु त्यांना विवारल्या- 
शिवाय, इतक्या तडकाफडकी त्यांचे नाव केसरीवरून काढण्यात येईल असे भात 
त्यांना वाटले नाहो. पुर्वोच्या नेपाळ प्रकरणापासून खाडिलकरांच्यावर असलेली 
सरकारी संशयी दृष्टी आणि जॅक्सनच्या खुनासुळे त्यावेळी महाराष्ट्रात निर्माण 
झालेले दडपल्याहीचे वातावरण यांचा उल्लेख करून केसरोचे व्यवस्थापक 
श्री. धोंडोपंत विद्वांस थांनी खाडिलकरांना एवढीच कल्पना दिली की, तुमच्या 
विरुद्धचे पोलिस रिपोटस्‌ लक्ष्यात घेता केसरी ? च्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
तुमचे नाव संपादक म्हणून असणे धोक्याचे आहे ! खाडिलकरांनी त्यांना सांगितले, 
“ तुम्ही अशा वेळी पोलिस रिपोटं माझ्याविरुद्ध आहेत हे माहित असताना मला न 
विचारता केसरीवरून भाझे नाव काढून मला असलेले केसरीचे संरक्षण काढून 
घेत आहा आणि एक प्रकारे मला पोलिसच्या स्वाधीन करीत आहा यावरून 
तुम्हाला माझी जरूरी नाही असे स्पष्ट होते ? ( खाडिलकर स्मरणी, पू. ४२ ). 


खाडिलकरांच्यासारख्या टिळकांच्या अनेक वर्षांच्या सहकाऱ्याला केसरीच्या 
संपादकपदावरून जावे लागावे हो घटना घडू नये अज्ली केळकर व खाडिलकर या 
दोघांच्याही अनेक मित्रांना मनापासून वाटत होते. आणि ही गोष्ट केळकरांनीही 
झाकून ठेवलेली नाही. तथापि टिळकांच्या पाठीमागे केसरीचे संपादकत्व 
खाडिलकरांच्या हातून काढून घेऊन आपल्याकडे घ्यावयाचे हा केळकरांनी आपल्या 
प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न मानला होता, त्यासाठी मित्रांची इच्छा किंवा टिळकांनी 
अपेक्षिलेली दोघांची एकी या बाजूला ठेवून त्यांनी प्रयत्नांती आपल्याला ह्वा 
तो बदलू घडवून आणला. पुढे अनेक वर्षांनी थांचे सिंहावलोकन करताना 
केळकरांनाही हा प्रसंग आपल्या आयुष्यात अद्वितीय असल्याचे नमूद करावे 
लागले, आपल्या ' अधिकारयोगा'चे समालोचन करताना केळकर लिहितात, 


| अनुक्रमणिका | व 
4 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


4 5 > 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, -11- 


शट नवभारत 


* अज्ञा रीतीने, मित्रांच्या मनाविरुद्ध, प्रतिपक्षीयांच्या इच्छेविरुद्ध व काहो अंशी 
टिळकांना निर्णय करण्याच्या संकटात घालून, केसरो हातो घेण्याच्या निर्धाराचे 
जे कृत्य सो तेव्हा केले तितवया निर्धाराचे कृत्य करण्याचो दुसरी संधि मला 
माझ्या सार्‍्था जन्मात आली नाहो ! माझा स्वभाव सामान्यतः आग्रही नाहो. मग 
मला याचवेळी ३तका आग्रह कोठून सुचला, सांगवत नाहो. ( गतगोष्टी, पृ. ३३०) 

खाडिलकरांच्या प्रयागामुळे केळकर व खाडिलकर यांच्यातील संघर्ष समाप्त 
झाला. टिळक येइपर्यंत चरितार्थाचे एक महृत्वाचे साधन या दृष्टीने खाडिलकरांनी 
संगीत नाट्यलेखनाकडे आपले लक्ष वळविले. तत्पुर्वोची त्यांची भाऊबंदकी, 
कौचकवध इत्यादि नाटके रंगभूमीवर गाजलेली असली तरी आथिक प्राप्तीच्या 
दृष्टीने संगीत नाटकांचे स्थान नेहमीच वरचे होते; त्यातून कोचकवध सर- 
कारच्या वक्र दृष्टीचा बळी ठरल्याने खाडिलकरांना आपल्या प्रखर लेखणीला 
थोडे सोस्य स्वरूप देणे अटळ झाले. तथापि संगीत सृष्टीत पदार्पण केल्यावर 
खाडिलकरांनी तेथेही आपले नवे युग प्रस्थापित करण्याइतके यज्ञ मिळविले. 
खाडिलकरांची संगीत नाटके रंगभूमीवर जली त्या काळात केळकरांची तोतयाचे 
बंड व कृष्णार्जूनयुद्ध ही गद्य नाटके आणि वीरविडंबन हे संगीत नाटक रसिक 
मनाला पसंत पडली होती; तरीसुद्धा खाडिलकरांच्या बरोबरीचे स्थान केळकरांच्या 
नाटकांना केव्हाही प्राप्त झाले नाही. “ माझे “ तोतयाचे बंड ' हे नाटक घेतले 
तर खाडिलकरांच्या कोणत्याही नाटकाच्या बरोबरीचे ते ठरेल ” असे केळकरांनी 
उद्गार काढलेले आहेत ( गतगोष्टी, पृ. ९८१ ) तथापि त्यात आत्मसंतुष्टतेचा 
भागच अधिक असावा; कारण आपल्या नाटकांना मर्यादित यक्ष मिळाल्याची 
त्यांनाही जाणीव होती. मात्र त्याचे एक कारण म्हणून त्यांनी खाडिलकरांच्या 
गद्य व संगीत नाटक संडळोतील * मक्‍तेदारी'चा जो उल्लेख केला आहे तो 
त्यांचे खाडिलकरांच्या विषयीचे मनोगत व्यवत करणारा आहे. महाराष्ट्र 
नाटक संडळी या अग्रेसर नाट्यसंस्थेने खाडिलकरांची नाटके एकामागून एक 
रंगभूमीवर आणली; केळकरांच्याकडेही त्या संस्थेने नाटक सागितले होते, पण 
केळकरांनी त्या संस्थेसाठी केव्हाच नाटक लिहिले नाहो. त्याचे कारण सात्र ते 
सांगतात, “ ( त्या ) कंपनीने रा. खाडीलकर थांचा व रा. खाडिलकर 
यानी कंपनीचा असा डुंतर्फी जवळजवळ मक्‍ताच ठरल्यासारखा झाला असल्याने 
त्यात दुसऱ्याला खरोखरच वाव नाही हे उघड दिसण्यासारखे होते '' ( माझा 
जन्मभरचा एक उद्योग, पृ. ७९ ). केळकरांचे गद्य स्वरूपात यशस्वी ठरलेले कृष्णा- 
जूनयुद्ध हे नाटक गंधर्व नाटक मंडळीने संगीत स्वरूपात आणण्याचे ठरविले होते, 
पण काही कारणाने तो योग आला नाही. त्याही वेळेला खाडिलकरांच्यामुळेच हा 


| अनुक्रमणिका | 
लश मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ » 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


केळकर आणि खाडिलकर ४९ 


योग फसला असा प्रवाद निर्माण झाला होता आणि स्वतः बालगंधर्वानी केळ- 
करांची भेट घेऊन हा प्रवाद कल्पित व खोटा असल्याचे त्यांना सांगितले होते. 
केळकरांना ते त्यावेळी पटलें असावे. कारण ते बालगंधर्वांना स्हणाले, “ आमच्या 
कृष्णाजीपंतांच्या हातून असली गोष्ट आणि शिवाय ती माझ्या बाबतीत कधीही 
होणार नाही. त्यांचा स्वभाव मी पूर्ण ओळखतो ” ( केळकरांच्या आठवणी, पृ. 
४२७ ) परंतु पुढे स्वतःच्या साहित्यजीवनाची कहाणी सांगताना मात्र केळकरांनी 
नाटक गंधर्व मंडळीच्या रंगभूमीवर न येण्याबद्दल खाडिलकरांवरच ठपका ठेवला 
आहे. ते लिहितात, “ मुंबईची सावकारी व सक्‍तेदारी या दोन्ही आड आल्याने 
कंपनीला वचनभंग करावा लागला व मला स्वतःला निराशा करून घ्यावी लागली. !! 
( माझा जन्मभरचा एक उद्योग, पृ. ८७ ). 
खाडिलक्रांच्या नाटकासंबंधीची टिळकांचो प्रतिक्रिया हाही एक मोठा 
गुंतागुंतीचा वाद आहे. महाराष्ट्र व गंधर्व या मंडळीतील जबाबदार नट टिळकांनी 
खाडिलकरांची नाटके अत्यंत आपुलकीने, वेळात वेळ काढून, क्वचित प्रसंगी आजारी 
असतानाही पाहिल्याचे सांगतात. स्वतः खाडिलकर त्याला दुजोरा देतात आणि 
त्याबाबतचे नाटकातील निरनिराळ्या पात्रांचे, एकमेकांच्या विरुद्ध जाणारे हितसंबंध 
उठावदार रीतीने दाखविण्याचे तुम्हाला फार चांगले साधले आहे आणि त्यामुळे 
तुमची नाटके भनाची पकड चांगली घेतात. असे टिळकांचे मार्मिक भाष्यही नमूद 
करतात. ( खाडिलकर स्मरणी, पू. ३० ). केळकरांचे लत मात्र वेगळेच आहे. टिळक 
मंडालेहून परत आल्यानंतर खाडिलकरांनी आपल्या नाटकांचा एक बांधीव संच 
टिळकांना नजर केला त्यावेळी टिळकांनी तो तिरस्काराने बाजूला ठेवला आणि 
* माझ्या पश्चात्‌ एवढेच राजकारण केलेत वाटते ' असे रागाने उद्गार काढले अज्ञी 
ऐकीव माहिती केळकरांनी आपल्या गतगोष्टीतही नमूद केली (पृ. ४१२) आणि नंतर 
अनेक वर्षानी श्री. पवते यांना दिलेल्या मुलाखतीच्या वेळीही तिचा पुनरुच्चार 
केला. ( ' साहित्य ', नाट्यविश्ेषांक, १९४७, पृ. ७) मात्र मुलाखतोमध्ये, 
£ टिळकांचा राग नाटके लिहिण्याबद्दल नसून त्यांनी केसरीचे काम सोडन दिले 
होते याविषयी असावा ? असे स्वतःचे मत देऊन टिळकांच्या वाक्यातील तोत्रता 
सोम्य करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. स्वतः खाडिलकरांनी केळकरांचो 
ही एक ऐकीव आठवण खोटी असल्याचे * ठासून ' सांगितले असे त्यांचे एक 
निकटवर्ती सांगतात. ( खाडिलकर स्मरणी, प॒ ७८ ) 


केळकर आणि खाडिलकर यांच्यात पुन्हा एकदा * नाटकी ! सवगर 
झाल्याचा प्रसंग, खाडिलकरांचे मेनका नाटक १९२६ मध्ये गंधवव मंडळीने रंग- 
न.भा. ४ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजषमाठशाळामडळ, वाई 


ष्ठ नवंभारंत 
भूमीवर आणले त्यावेळी घडून आला. खाडिलकरांनी आपल्या नाटकांत त्या- 
वेळच्या फेर-नाफेर या पक्षांचे चित्र रेखाटले होते. केळकरांच्या फेर ( कोन्सिल 
प्रवेशाच्या पुरस्कर्त्या ) पक्षाचे खाडिलकरांनी धारदार लेखणीने जे विडंबन केले 
होते त्यामुळे केळकर अत्यंत संतप्त झाले आणि प्रतिपक्षीथांवर कडक टीका 
करतानाही अभिर्चीच्या सर्यादा न सोडणाऱ्या केळकरांची लेखणी या नाटका- 
तील चित्रणासुळे मात्र ग्राम्य शब्दांच्या जवळपास आलेली दिसते. भेनका 
नाटकाचे केसरीमध्ये त्यांनी जे विदारक परीक्षण केले त्यातील चार दोन वाक्ये 
पाहिली तरी तेवढ्यावरूनही केळकरांच्या, नेहमीची पातळी सोडणाऱ्या जहाल 
टोकेची कल्पना येते. ते लिहितात, “ श्री. खाडिलकर लेखात काय किवा नाटकात 
काय एखाद्याची अभद्रपणे टवाळी करू लागले म्हणजे त्यांना सुमार कसा तो 
रहात नाही. कित्येक शिवराळपत्राप्रमाणे श्री, खाडिलकरांच्या ' नव्या काळा! त 
प्रत्यक्ष व्यक्तिविषयक गालिप्रदान नसते खरे, तरी त्या उपोषणाचे पारणे या 
नाटकात फेडून घेऊन सगळा वचपा काढला आहे; आणि नाट्यप्रयोग साध्या 
वततंमानपत्री लेखापेक्षा जितका चित्ताकषंक तितकी ती .टवाळी अधिक भेस्र 
व मनाला बोचण्यासारखी वाटाबी यात काय आडचर्य? ... ... ज्ञानेद्वरांनी 
रेड्याच्या तोंडून वेद बदविले तसे बालगंधव खाडिलकरांचे हातून गद्यमय पद्य 
लिहवितात ते लिहवोत........ कांदा खाऊन एकादशी मोडावी त्याप्रमाणे 
बाष्कळ ग्राम्य विनोदात प्रचलित राजकारणातील व्यक्तिद्वेष घुसडून देऊन 
श्री, खाडिलकरांनी आपला अपराध द्विगुणित केला आहे. ” 
[ ' केळकर,” ( षष्ट्यद्विपूति ग्रंथ ), पू. ३६०, ३६२ .] 
सहकारी संपादक आणि समकालीन नाटककार या दोन्ही दृष्टींनी केळकरांनी 
खाडिलकरांच्या विषयी वेळोवेळी केलेले लिखाण पाहिले तर केळकरांची आपल्या 
या तुल्यगुणी सहकाऱ्याविषयीची भूमिका फारशी अनुकूल नव्हती असा निष्कर्ष 
काढला तर तो बावगा ठरणार नाही. मात्र या दोन कतृंत्ववान व्यवतींचे स्वभाव- 
भिन्नतेमुळे असो किंवा अन्य कारणामुळे असो, जनू शकले नाही. तरी खाडिलकरांची 
योग्यता केळकर चांगलें जाणून होते आणि वेळप्रसंगी ती ते बोलूनही दाखवीत. 
जाहोर लेखनात त्यांनी खाडिलकरांच्या स्वभावाविषयी किंवा त्या दोघांच्या परस्पर- 
संबंधाविषयी थोडे कटु उद्‌गार काढले असलें तरी हा मतभेद त्यांनी खासगीरीत्या 
कधी उगाळला नाही. राजकीय मित्रमंडळींच्या खासगी बेठकीत “ खाडिलकरांविरुद्ध 
केळकर चकार शब्द बोलल्याचे मला आठवत नाही ' असे विदर्भातील साहित्यिक 
के. बामणगावकर यांनो नमूद केले आहे ( खाडिलकर स्मरणी, पृ. २८३ ) तर, 
* अधिकारयोगातील वर्णन सोडले तर खासगी बोलण्यात केळकरांच्या तोंडून 


७. &5:8.85 | क > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे की 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


केळकर आणि खाडिलकर ५१ 


खाडिलकरांच्याविषयी कधी असुदार उद्गार काढला नाहो ' अज्नी ग्वाही केळकरांचे 
चिरंजीव श्री. का, न. केळकर देतात, ( वाळवंटातील पाउले, पृ. ३९ ), पण या 
परोक्ष प्रमाणापेक्षा खुद्द केळकरांनीच केलेला खाडिलकरांचा गुणगौरव अधिक 
लक्षणीय आहे. १९२१ मध्ये वडोदा येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदा- 
वरून बोलताना केळकरांनी काही पाइचात्य लेखक व मराठी लेखक यातोल वाऊमथ- 
गुणांची चर्चा केली त्यावेळी खाडिलकरांचे उदाहरण देताना ते म्हणाले, * जर्मन 
नाटककार शिलर यांची नाटकें आवेशयुक्‍त म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पण या गुणांत 
खाडिलकरांची नाटके कमी भरतील असे नाहो. या. अध्यक्षीय भाषणाची 
पुर्वतयारी चालू असताना केळकर व श्री. माडखोलकर यांच्यामध्ये खाडिल- 
करांच्या लेखनासंबंधी पुष्कळ चर्चा झाली. त्या चर्चेत केळकरांनी खाडिल- 
करांच्या नाटकातील ' आत्मीय गुणा'चे जे दिग्दर्शन केलें ते इतके भमंत्राही 
आहे कौ खाडिलकरांच्या भक्‍ताला इतक्या मोजवया शब्दात खाडिलकरांच्या 
नाटकांचे हृद्गत समजावून सांगता येणार नाहो. केळकर म्हणाले, “ खाडिल- 
करांच्या सार्‍या नाटकांचा मुख्य गुण “ ओज? हा आहे. त्यांचे शृंगार आणि 
करुण हे रसलुद्धा ओजगुणान्वित असतात; व त्यामुळे त्या रसाभोवती एक 
प्रकारचे उदात्त वातावरण निर्माण होते. मोहना, पद्मावती, भामिनी, देवयानी 
आणि रुक्मिणी या त्यांच्या नायिकांचे प्रणयसंवाद पहा, त्यात शंगारापेक्षा 
ओजच अधिक दिसेल. कोल्ह्टकरांच्या नाटकातील प्रणयप्रसंगात किवा प्रणय- 
संवादात नुसत्या शृंगांराची लज्जत भरलेली असते. ते प्रसंग पाहताना दुसरी 
कोणतीही भावना मनात येत नाही. पण खाडिलकरांचा शृंगार हासुद्धा तुसता 
शृंगार नसतो. त्यांच्या मनोधर्मानुसार त्यांच्या नाटकातील प्रणयभावना देखील 
ओजस्वी रूप धारण करून प्रकट होते. त्यांच्या करुण रसाचेही असेच आहे. 
शुक्राचार्य, भोष्मक, हरिचंद्र, तारासती वगेरेंची करुणपुर्ण भाषणे हो मनात 
अनुकंपा उत्पन्न करण्याऐवजी त्यातील ओजस्वितेमुळे गंभौर॑ भावना उत्पन्न 
करतात.” ( खाडिलकर स्मरणी, पृ. ३०३ ). 

याच प्रसंगी माडखोलकरांबरोबर बोलताना कोल्ह्टक्र आणि खाडिलकर 
हे दोघेही आपल्यापेक्षा पराक्रमी त देववान ठरतात असे केळकरांनी अतिशय 
प्रांजलपणोले सांगितले, किंबहुना, केळकर व खाडिलकर यांच्या पुर्वायुष्यातील 
सारा दुरावा नाहीसा होऊन केळकरांच्या व्यक्तिमत्वातील नित्याचा सुसंस्कृतपणा 
भाणि गुणज्ञता थावेळी आविष्कृत झाली असे म्हणावयास हरकत नाही. नाटककार 
आणि पत्रकार या दोन्ही दृष्टोंनी खाडिलकरांनी जे कतृंत्व गाजविले आणि त्यांना 
जे लोकोत्तर यश मिळाले त्याचो पावती देताना केळकर म्हणाले, “ सराठो 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


५२ नवेभारंते 


नाटकातील खाडिलकरांचा. संप्रदाय स्वतंत्र असून देवल, कोल्हटकर, गडकरी 
यांच्यासारख्या समकालीन थोर नाटकव्हारांवर मात करून त्यांनो मराठी 
रंगभमीवर वर्चस्व गाजविले. महाराष्ट्रातील नाटककार आणि नट हे दोघेही 
क्हिलॉस्करांच्या खालोखाल त्यांचे रंगभूमीवरील गुरुपीठ मानतात. ' लोकमान्य 
आणि * नवाव्हाळ ! हो दोन देनिके चालवून त्यांनी पत्रकार म्हणूनही अगदी 
निराळ्या प्रकारचा लोकिक संपादन केला व मराठी वृत्तव्यवसायाला आधूनिक 
नवीन वळण लावले... एका बाबतीत तर सी खाडिलकरांना आम्हा दोघां- 
पेक्षाही देववान समजतो. आपले गुरुपीठ, आपली परंपरा किंवा आपला वारसा 
पुढे चालविणारा पुत्र आपल्या पोटी येणें व त्याच्यावर आपली कार्यधुरा सोपवून 
उतारवयात निवृत्त होता येणे हे भाग्य टिळकांनालुद्धा लाभले नाही. खाडिल- 
वरांच्या वाट्याला ते भाग्य आले आणि आपला मुलगा कतंबगार संपादक 
निघालेला त्यांनी पाहिला, यात माझ्या समजुतीने जीविताचे सारे साफल्य आणि 
समृद्धी त्यांनी लाधली. ? ( खाडिलकर स्मरणी, पृ. ३०७ ). 


खाडिलकरांनी आपल्या आत्मचरित्राची जी थोडी पाने लिहिलेली आहेत 
त्यात एक दोन ठिकागीच केळकरांचा निदेश आहे. खाडिलकरांचे ' कांचनगडची 
मोहना ' नाटक नगर येथे रंगभूमीवर यावयाचे होते त्यावेळचा त्यांचा व 
केळकरांचा जो लहानसा खटका उडाला त्यावरून त्या दोघातील वादाला कजी 
सुरवात झाली होती त्याची कल्पना येते. ( स्मरणी, पृ. १४) १९१० मध्ये 
केसरी सोडण्याचा प्रसंग आला त्यावेळी त्यांचे व धोंडोपंत विद्वांस यांचे जे बोलणे 
झाले त्याचा पुर्वी निदेश आलेलाच आहे. हे दोन प्रसंग सोडले तर खाडिलकरांनी 
आपले वेयवितक वा तात्विक मतभेद केव्हाहि जाहीर रीतीने मांडले नाहोत. 
असहकारितेच्या काळात महाराष्ट्रात दोन तट निर्माण होऊन त्यांच्यात अनेकदा 
खडाजंगीचे प्रसंग उद्भवले. केळकरांनी त्या प्रसंगी खाडिलकर, शिवरामपंत 
परांजपे आणि गंगाधरराव देशपांडे हे एकेकाळचे टिळकांचे अनुयायी गांधीजींचेही 
कट्टर अनुयायी कसे ज्ञाहे याचे काहोसे हेटाळणीचे चित्र आपल्या आत्मचरित्रात 
रेखाटले आहे. ( गतगोष्टी, पू. ८१ ). परंतु खाडिलकरांच्या हातात स्वतःचे 
नवाकाळ पत्र असताना त्यांनी वेयवितक टीका-टवाळीचा स्प आपल्या पत्राला 
होऊ दिला नाही हे केळकरांनोही मोकळ्या मनाने मान्य केलेले आहे. 


१९३९ मध्ये । गतगोष्टी ' प्रकाशित झाल्यानंतर त्यात खाडिलकरांच्या- 
विषधी जे मतप्रदर्शन केल होते त्याबाबतीतली आपली बाजू खाडिलकरांनी स्पष्ट 
करावी असा अनकांनी आग्रह केला. भाभा वरेरकरांनी त्यासाठी मुद्दाम खाडिल- 


| अनुक्रमणिका | स्दीव्कि 
१ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


केळकर आणि खाडिलकर ५३ 


करांची गाठ घेऊत, गतगोष्टीतील लेखनाबद्दल खुलासा करावा, नाहोतर 
त्यांच्याविषयी गेरसमज 'रहातील हे त्यांना पटबून देण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. 
त्याला उत्तर देताना खाडिलकर म्हणाले, “ते होणे नाहो. या भाज्या खासगी बाबी 
आहेत. असल्या क्षुल्लक गोष्टीत जगाचा साझ्यावद्दल गेरससज झाला म्हणून माझे 
काहोही बिघडत नाहो कौ जगाचेहो काहो बिघडत नाही. सावंजनिक कत्याणाजी 
या गोष्टोंचा जोपर्यंत काहो संबंध नाहो तोपर्यंत त्याबहळ खुलासा करणे सला 
मुळीच पसंत नाही. ” ( खाडिलकर स्मरणी, पृ. २७६ ) . वृत्तपत्रात खुलासा 
करण्याचे तर राहोच पण खाजगी संभाषणात देखील खाडिलकर हा विषय टाळोत 
असत. केशवराव दाते यांची एक आठवण खाडिलकरांच्या मनोरचनेवर प्रकाश 
टाकणारी आहे. ते अद्ला एका प्रसंगाचे वर्णन करतांना लिहितात, “ मेनका 
नाटकातील विनोदी भागावरून त्यावेळच्या वृत्तपत्रातून जी मोठो वावटळ उठली- 
विज्षेषतः केसरीतील लेखांनी-त्यासंवंधी त्यांचे (खाडिलकरांचे) मत पहावे म्हणून 
सो पुष्कळ आडवळणांनी प्रयत्न केला, पण यासंबंधी त्यांचे मौन कायम होते. 
सो बोलावे किंवा विचारावे त्यास नुसते हुं हुं म्हणत. सी म्हणालो, “गुर आणि 
संप्रदाय हे जेथे आले तेथे आपल्या नाटकातील चित्रणाग्रमाणेच दृश्ये दिसतात. 
याची मोज आसचे राजकोय पक्ष नष्ट झाल्यावर सुद्धा तशीच राहोल ....... 
निदान केसरीने तरी याची दखल घेण्यास नको होती.” काका स्तव्धच. मी धोर 
करून विचारले, । आपल्याला काय वाटते? ' ते माझ्याकडे पाहून नुसते हंसे व 
नेहमींच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. ( खाडिलकर स्मरणी, पू. २१९ ). 


सात्र खासगी वा प्रकटरीत्या खाडिलकरांनी केळकरांच्या विषयी केव्हाही 
वावगा ॥]ब्द काढला नसला तरी केसरीचा आधार सुटल्यावरहो आपण 
केळकरांच्या सारखे व्यावहारिक यश मिळविले आहे याचा सार्थ अभिमान भात्र 
खाडिलकरांना होता आणि एखाद्या समवयस्क सित्राबरोबर बोलण्याच्या ओघात 
तो व्यक्तही होई. संतवाडमयाचे अभ्यासक के. आजगावकर यांच्याबरोबर 
गप्पा गोष्टी चालू असता खाडिलकर एकदा म्हणाले, ” तात्यासाहेब केळकरांना 
पुण्यातच राहता आले आणि मला भाजे नज्लीब काढण्यासाठी मुंबईत यावे लागले. 
ही एक गोष्ट वजा केल्यास तात्यासाहेबांच्या आणि साझ्या स्थितीत फारसा 
फरक नाही. साज्ञा स्वतःचा प्रेस आहे, स्वतःची इमारत आहे आणि स्वत:चे 
देनिक पत्र आहे. ” ( खाडिलकर स्मरणी, पृ. २२८), 


केळकरांच्यावर टीका न करण्याचे ब्नत घेतलेले खाडिलकर केळकरांच्याविषधी 
अन्य कोणी अनुचित शब्द उच्चारले तर त्याची खरमरीत हजेरी घेत असेही 


| अनुक्रमणिका | 
१ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई 


4५४ नबभारत 


प्रसंग काही नटवर्यांनी नमूद केलेले आहेत. खाडिलकरांची थोरवी एवा सित्राला 
पधटदूल देण्यासाठी विंतामणराव कोल्ह्टकरांनी खाडिलकरांच्याकडे त्याला नेऊन 
केळकरांच्याबद्दळ एक खोटेच गाऱ्हाणे खाडिलकरांच्या कानावर घातले. त्या- 
प्रसंगीचा कोल्हटकर व खाडिलकर यांच्यातील संवाद मोठा वाचनीय आहे. 
कोल्हटकरांनी असे सांगितले कौ तात्यासाहेब केळकरांनी आपल्या * वीरविडंबन 
नाटकाच्या स्वामित्वाची रक्कम बलवंत संडळीने ताबडतोब द्यावी यासाठी सारखा 
तगादा लावला आहे आणि ही गोष्ट काही योग्य नाही अज्ली कोल्हटकरांनी 
मखलाशी केली. ती ऐकल्यावर खाडिलकर त्यांना म्हणाले. ' अहो, तात्यासाहेब 
नाटक घेऊन काही तुमच्या दाराशी आले नव्हते. तुम्ही त्यांच्या मागे लागून 
नाटक लिहुन घेतलेत, त्यांनीही वेळात वेळ काढून लिहून दिले आणि आता त्यांचे 
पैसे देताना मात्र तुम्ही द्याल त्या सवडीने त्यांनी घ्यावे ही तुमची इच्छा ! 
बरे, तुम्हाला त्या नाटकाला उत्पन्नही चांगले होते आहे. त्यांचे पेसे कबल केल्या" 
प्रमाणे देऊन टाका. . . . त्यांच्यासारख्या माणसाला पैश्यासाठी वारंवार मागणी 
करावी लागणे हो गोष्ट बाइंट आहे. ” ( बहुरूपी, पृ. ९१ ). 


के. गणपतराव बोडसांच्या आत्मचरित्रातही असाच एक प्रसंग आला आहे 
आणि के. बोड्सांनी ज्या प्रांजलपणाने तो लिहून ठेवला आहे त्याबहृल त्यांचेही 
कौतुक वाटते. किलेस्किर मंडळीचे सुत्रधार के. झंकरराव सुजुमदार थांनी 
किर्लोस्कर नाट्यगृह उभारण्याचा जो खटाटोप चालू केला होता त्याच्या हिझ्ेबा- 
तील घोटाळ्यामुळे संस्थेचा कर्जबाजारीपणा वाढत चालला होता आणि मजमदार 
व बोडसप्रभूती प्रमुख नट थांचे संबंध बिघडत चालले होते. त्यावेळी खाडिलकरांनी 
बोडसादि मंडळींची सनजूत घालून त्यांच्यात एकोपा करण्याचा एक प्रयत्न केला 
आणि त्यावेळी * थिएटरचे करारमदार नरसोपंत केळकरांनी केले होते' या गोष्टीवर 
त्यांनी विज्लेब भर दिला; कारण केळकरांच्या सरवंमान्य प्रतिष्ठेमुळे तडजोड होण्याला 
भदत होईल अक्ी त्यांची अपेक्षा. त्यावर बोडस म्हणाले, “ केळकर हेही एक 
सनुष्यच आहेत. त्यांनी केलेले सगळे निरपवाद बरोबर असलेच पाहिजे असे 
धरून कसे चालता येईल ? आजची स्थिती येईल असे त्यावेळी त्यांना कसे 
कळावे ? ” हे उद्गार ऐकल्याबरोबर खाडिलकर एकदम संतापले आणि स्हणाले 
“ नरसोपंतांबद्दल असे शब्द जेथे निघतात तेथे क्षणभरसुद्धा मला बसायचे नी ी 
एवढेच म्हणून ते थांबले नाहीत. विचारवंत आणि कलावंत यांच्यात जे अंत 

असते ते परखडपणे सुनावताना ते बोड्सांना म्हणाले, * ग 


१ र 
. तुम्ही अँक्टर असाल 
उत्तम अॅक्टर असाल. पण गळा आणि डोके यात एका च अंतर असते हे 


अनुक्रमणिका 
गड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


केळकर आणि खाडिलकर ५५ 


लक्षात ठेवा. ” बोडसांनीही “ खरें आहे' असे म्हणून खाडिलकरांची क्षमा 
सागितली. ( माझी भूमिका, पहिली आवृत्ती, पृ. १९२ ). 
केळकर आणि खाडिलकर यांच्यातील भाव-बंधन हे असे मोठे संल्मरणीय 
होते. दोघेहो असामान्य कतृंत्वाचे खरे पण त्यांच्या स्वभावाची घडण अशी 
वेगळाली की त्यांच्या सह-जीवनाला तडा जाणे अपरिहार्य ठरले. टिळकांच्या 
छायेखाली आपल्या विविध पेलूंचा मुक्‍त आविष्कार करणारे हे त्यांचे उजवे-डावे 
हात त्यांच्या पाठीमागे एकसाथ नांदू शकले नाहोत. केळकरांनी ' केसरी ' चे 
संपादकत्व स्वत:कडे घेण्यासाठी जे जिहोचे प्रयत्त केले ते न करता त्यांनी थोडी 
माघार घेऊन खाडिलकरांच्याकडेच केसरी सोपविला असता तरी ती तडजोड फार 
झाले तर टिळक परत येईपर्यंत मोठ्या सुष्किलीने टिकली असती परंतु टिळकांच्या 
पदचात्‌ मात्र हो दोन लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वे एकाच संस्थेत रहाणे अशक्यप्रायच 
झाले असते. तथापि महाराष्ट्राच्या आणि विज्षेषतः मराठी भाषेच्या सुदैवाने 
केळकर-खाडिलकरांची जोडी फुटली तरी त्यांचे कतृत्व सात्र भिन्नपणे अखंड 
कार्यमग्न राहिले. दोघेहो वाडमथक्षेत्रातील प्रतिभासंपत्न लेखक असल्याने त्यांच्या 
लेखणीचा मुक्‍त व प्रस संचार अविरत चालू राहिला. अंतःकरणातील देशहिताची 
खरीखुरी तळमळ आणि तपस्यापुर्वक संपादन केलेली गुणसंपदा यामुळे केळकर 
आणि खाडिलकर या दोघांचेही उर्वरित आयुष्य देशसेवेतच व्यतीत ज्ञाले. 
»$ &  & 


छे" मोम कोक" शकी टम फो0मएशोपशकी एमा *४२*नीमकी""न""कोरफी00क११क७*०३*१५२*') 


म १ 
| महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व ] 

भा श्‍ 
, त्यावरील उपाययोजना | 
र 
। लेखक-चा, अ, दाभोलकर ] 
| किं, २ रुपये । 
- र 
| प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाहे ( सातारा ) ] 
बत ७०० भभ. काततपताकात, 


| अनुक्रमणिका | 
22 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. नरेदा कवडी 
स्वा. सावरकरांचे प्रतिक्रियात्मक व्यस्तिमत्व 


स्वातंत्र्यप्राप्ती हे सावरकरांचे ध्येय होते. पारतंत्र्याचे दुःख हो त्यांची अनभती 
होती. पारतंत्र्यात विमोचन हे निकडीचे साध्य असते. ' स्वातंत्र्य ! ( प'७6ते0] 
109750) आणि 'विसोचन' (110)9'00101, 01189101139101), किंवा 6000111 
गी'00) ) या दोन गोष्टी अनुभूतीच्या दृष्टीने तरी एकच मानता येत नाहोत. 
* स्वातंत्र्यात 8०-0९ य तेशा०8 ची 00०४४७ ( क्रियात्मक ) अनुभूती 
किंवा भावना आहे. तर * पारतंत्र्यात परावलंबनाची प्रतिक्रियात्मक अतभती 
आहे. त्यातच परावलंबनाबद्दल, ते लादणार्‍्याबद्दल, त्याला कारणीभूत होणार्‌ 
इतरांच्या व स्वतःच्या गुणदोषाबद्दल वाटणारा तिटकारा, हेष, चौड 1 
मिसळतात. मात्र ' विसोचना'ची धडपड जितकी अपरिहायं नाणि स्वाभाविक 
आहे तितक्या या वृत्ती अटळ किंवा स्वाभाविक नाहोत. ' स्वातंत्र्य ! आणि 
: विमोचन रया दोन गोष्टी कदाचित एका नाण्याच्या दोन बाज असतोल. पण 
त्या एकच म्हणता येणार नाहोत. भारतातील स्वातंत्र्यपुर्वकालीन चळवळी या 
1७00 110४९10115 होत्या असे म्हणणे काय किवा "०6010 
110ए७110118 होत्या असे म्हणणे काय सारखेच आहे असे आपल्याला वाटते 
पण असुभूतोच्या दृष्टीने या दोन्ही गोष्टींना एकच समजणे बरोबर ठरणार 
नाही. 


ऱ्या 
याहो प्रतिक्रिया 


विमोचनपूर्व काळात भारतीय सनाला खऱ्या स्वातंत्र्याची 
अनुभूती अशवय होती. शतकानुशतके स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतलेल 
कवी स्वातंत्र्ययौरवपर लिहून ज्या अर्थाने स्वातंत्र्यजाहीर ठरू शकतो त्या अर्थाने 
स्वातंत्र्यक्षाहीर ठरणे भारतीयाला अदववयच होते. आम्हाला अनभव होता तो 
पारतंत्र्यातील मरणप्राय दुःखाचा, परदास्याच्या शृंखलांनी रक्‍तबंबाळ होण्याचा, 
त्यातून मुवत होण्यासाठी मनाने ब शरीराने केलेल्या आकांताचा ! भूतकाळात 
आमच्या पुर्वजांनी स्वातंत्र्याचा ( 1000011 ) प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला होता. 
त्यांच्याशी स्मृतिसाधनाने एकरूप होऊन (1तत्रा19 करून ) काही प्रमाणात 


| अनुक्रमणिका | दश 
ल्क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 9 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


(1'8९त017) 
1 एखादा इंग्रज 


स्वा. सावरकरांचे प्रतिक्रियात्मक व्यक्तिमत्त्व ५७ 


क़ल्पनाविकासाने आत्मगौरव करून घेणे शवय होते. स्वा. सावरकरांनी हो गोष्ट 
जितवया उत्कटपणे केली तितको मराठीतील अन्य कुणा कवीने अथवा नेत्याने 
क्वचितच केली असेल. ही एक तोत्र प्रतिक्रिया होती. 


पारतंत्र्याचे दुःख, त्याची चीड, त्याच्या प्रतिकाराची तौत्र भावना, कोणत्यही 
क्षेत्रातील अथवा स्वरूपातील परावलंबनाच्या आणि आनुषंगिक दुदळेपणाच्या 
नसत्या शंकेनेहो उफाळून उठणे हे स्वा. सावरकरांचे प्रत्यक्ष जीवन होते व 
स्वातंत्र्य हे ध्येय होते, वस्तुस्थिती आणि आदशंरंजन यांतील संघर्षाने त्यांचे जीवन 
व्याप्त ज्ञाले होते. शेकडो वर्षांच्या विविध स्वरूपाच्या पारतंत्र्यान सारा देशया 
पारतंत्र्याच्या जाणिवेच्या बाबतीत बोथटच नव्हे तर मृतप्राय झाला हाता. तर 
सावरकर हे याबाबतीत 80]30! 801811ए6 झाले होते. वर्तसानकाळातले 
परदास्य पाहूनच ते वेडेपिसे होत नव्हते तर भूतकाळातील पारतंत्र्यानेही ते 
अस्वस्थ होत. मग ते पारतंत्र्य आम्ही- म्हणजे आमच्या पुर्वजांनी- कसे नष्ट केले 
घाच्या कथात त्यांची समाधी लागे. आक्रमकांच्या विरुद्ध त्वेषाने ते आग ओक 
लागत. पारतंत्र्याच्या प्रतिकाराचा सर्वोच्च आणि हसखास यशस्वी भार्ग म्हणून 
होतात्म्याचे अनावर आकर्षण त्यांना वाटू लागे. “ होतात्म्य हा त्यांचा अहंकार 
झाला होता.” पारतंत्र्य लादणाऱ्या वर्तमानकालोन व भूतकालीन सवच 
घटकांविषयी हेषाची, तिरस्काराची, सूडाची भावना सतत जागृत राहून त्यांचे 
अंतःकरण प्रक्षुन्ध असल्याचे दिसते. भाविक आक्रमणाविरुद्ध लिहितानाही सावरकर 
तरवारीचे हात करीत असल्यासारखेच वाटतात यात नवल नाही. स्वतःच्या 
पारतंत्र्याविषयीची, आक्रमित अवस्थेविषयीची जाणीव त्यांना क्षणभरही चेल 
पडू देत नव्हती. त्यातून प्रतिक्रियांची साखळी निर्माण होई. 


पारतंत्र्य, परवशता म्हटले को आक्रमक आलाच. स्वातंत्र्याच्या प्रत्यक्ष 
अनभतीत रमणाऱ्यांनाही संभाव्य आक्रमकाची चाहूल लागणे, त्याविषयी भय, 
हेष वाटणे शक्‍य आहे. पण या अवस्थेत आक्रमकाला प्रत्यक्ष अस्तित्व नसते 
कल्पनाविवात असते. पारतंत्र्याच्या अवस्थेत आक्रमक प्रत्यक्षात असतो. सावरकरांनी 
या प्रत्यक्षातल्या वर्तमान आक्रमकाबद्दलची प्रतिकाराची, प्रतिशोधाची भावना 
तर आपल्या सनात सतत जागृत ठेवलो होतोच. शिवाय इतिहासकालीन 
आक्रमकांच्या आणि आक्रमितांनी केलल्या आक्रमकांच्या पराभवाच्या, घेतलेल्या 
सडाच्या कथा आवजून शोधून काढून वर्तमान भावनेला सतत धार लावण्याचेही 
कार्य केले. परिणामी, सावरकरांना सारे विश्‍व आक्तपक आणि आक्रसित या 
हंद्यात ( वाली ०.०0) ) विभागलेले दिसू लागले. ' नाशिक येथील गोदातटाको ' 


| अनुक्रमणिका | सन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


ठ 


टे 


डळ, वाई 


ष्ट नबभारत 


ही त्यांची कविता (१९०१ मधील ) याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. तिच्या 
काही ओळी अश्या आहेतः (जाड ठसा माझा). 
होतो पहात बसलो सुवयस्य-वाट 
राजे पुढे युवति-युक्‍्त सुरम्य घाट 
तों सूटला सुरभि दक्षिण मंदवात 
मद्दृष्टिचेसह घुसे युबतीजनांत 
ज 8 3 


ओलें सुटे, फाकत देहकान्ति 
कोणी सती नेसत वस्त्र होती 
वाहांन नेण्या वसरनांस तीच्या 
सद्‌्वराला शिवला सतीच्या 
या आक्रमक वायूचा सतीच्या पुण्याईने पराभव झाला हे सांगताना कवीला 
निराळाच आनंद मिळतो आहे. सावरकर म्हणतात : 
कोपें भरे, 'घाष्ट्ये बघोनी साची 
ज्वालाचि कौं कोपहुताऱनाची 
जईं तया तौत्र कटाक्ष मारी 
जाळील वाटे जगतीच सारी 
वायू थरारे, भयभीत तीच्या 
लागे पदाव्जास' महासतीच्या 
सवेचि तो थोर जवे पळाला 
“ विनायका ” चाहि वयस्य आला 
एखाद्या कवीला हे दृश्य पाहून बहुधा काही शंगारिक कल्पन 
असत्या. परंतु सावरकरांना इथे अधम आक्रमक आणि सतोने त्याचा केले 
दिसला. 
* फुलबागे ' चे वणन करताना त्यांना - 
हेवंती ही, हरी गेला चढाई करुनी तदा 
कुसुमाकर कों कल्पी ढाल ही कुसुमयुधा 
- हो कल्पना सुचते. “ सागरास ? या त्यांच्या उत्कट भावगीताचा प्रारंभ - 
गुणसुमनें सौ वेचियलीं या भावें | 
कों तिनें सुगंधा घ्यावें । 


1. सुचल्या 
ला पराभव 


| मवुमेंगी अका | कळी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
व्र संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वा. सावरकरांचे प्रतिक्रियात्मक व्यक्तिमत्त्व ५९ 


-या सारख्या सुंदर भावात्मक (0081190 ) भावनेने होतो. परंतु पाहता 
पाहता या गीताचा शेवट - 
त्वत्स्वामित्वा सांप्रत जी मिरवीते । 
झिउनि का आंग्लभूमीते ? 
भम्मातेला अबल म्हणुनि फसवीसी । 
भज विवासनातें देशी । 
-अक्ली सागराच्या आक्रमक आणि आक्रमित अज्ञा उभयविध भूमिकांची चीड 
व्यवत करण्यात, आणि पुढे - 
तरी आंग्लभूमि भयभोता । रे 
अबला न माझिहो माता रे 
कथिल हे अगस्तिस आता । रे 
जो आचमनीं एक क्षणि तुज प्याला ।...« 
-अश्ली धमकी देण्यात होतो. त्यांचा ' अखिल हिढु-विजय- ध्वज हा * वधुनि 
रावणा, ' जिकुनी रणा ' लंकेवरती रोबलेला ध्वज आहे. त्यांची स्वातंत्र्यदेवताही 
: अधस-- रक्‍्त- रंजित ' आहे. त्यांनी गोरविलेले वीर एकजात लढाऊ ब आक्रमण 
-विरोधक, आक्रमकांना नसविणारे किंवा होतात्म्याने त्यांच्यावर मात करून अंतिम 
दृष्ट्या विजयी ठरणारे आहेत. “ सायंकाळी रानात चुकलेले कोकरू' पाहून ते 
त्याला ' तो दूर दिसतले कोण । टपतसे कूर बघ यवन । गोजिरी कापण्या मान । 
जाण रे! असा इषारा देतात. 
आक्रमकाबद्दलचा संताप आक्रमिताच्या बद्दलची फक्त सहानुभूती घेऊनच 
व्यक्‍त होईल असे नाही. आक्रमिताच्या दुबळेपणाची चीडही त्यात असते. आमच्या 
दुबळेपणाच्या या जाणिवेतूनच सावरकर विलक्षण आत्मनिभंत्सना करताना 
दिसतात. या बाबतीत इतक्या कठोरपणे प्रहार करून सनातन्यांचा भयंकर रोष 
कुणीही ओढवून घेतला नसेल. आकमकांचे सामथ्य॑ ज्या ज्या गोष्टींनी वाढले असे 
त्यांना दिसले त्या त्या गोष्टी आमच्यात आल्या पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता, 
व त्या नसल्याबद्दल त्यांना संताप येत होता. यातूनच दिव्य भूतकाळ व पराक्रमी 
पुर्वजांचा गौरव हा त्यांचा 8१7011010810891 7010 झाला. पुर्वजांचा म्हणजे 
पर्यायाने आत्मगौरव करणारे सावरकर व स्वकोयांच्या दोषावर तुटून पडणारे 
म्हणजे आत्मनिभेत्संना करणारे सावरकर असे सावरकरांचेच दोन भिन्न पेलू 
थात नसून आक्रमक आणि आक्रमित अज्ञा हंद्ात जग पाहणारा त्यांचा हा एकच 


सुसंगत पैलू आहे. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६० नवभारत 


सावरकरांनी सदेव आत्मापंणाची सिद्धता ठेवून यज्ञापयज्ञाची चिता 
बाळगली नाही असे म्हटले जाते. पण ते बरोबर वाटत नाही. सावरकरांना यज्ञाची 
नुसती चिंताच नव्हे तर एक प्रकारे हळदे वेड व्यापून राहिले होते असे दिसते. 
श्रीकृष्णाला आदर्श उपयुक्ततावादी मानणाऱ्या आणि स्वतःला संपुर्णपणे ऐहिक- 
वादी विज्ञाननिष्ठ म्हणविणाऱ्या सावरकरांनी गीतेच्या तत्वज्ञानाचा आश्रय करून 
* अनादि मी, अनंत मी, अवध्य सो भला ' असे सांगणारी ' आत्मबळ ! कविता 
लिहिली ती त्यांना यज्ञापपशाची चिता नव्हती असे दाखविणारी आहे काय ? 
कुठ्लोही चिता भयापासून मुक्‍त असू शकत नाहो हे अगदी उघड आहे. आजवर 
विजयी ठरलेले आक्रमक तरी अजरामर झाले आहेत काय ? असा प्रश्‍न करणारी 
त्यांची : विश्‍वात आजवरि झाइवत काय झाले? ' हो कविता या यज्ञापयश् 
चिता-भयातून निर्माण झालो असावी. कितीही प्रतिकूल परिस्थिती असली तरी 
त्यातून अंतिम यक्ष आपल्यालाच मिळाले पाहिजे अज्लीच त्यांची तोन्न भावना 
होतो. यातूनच त्यांचे काही खास तात्त्विक विचार व सिद्धांत निर्माण 
झाले. सामान्यपणे जे आम्हाला अपयक्ष किवा आक्रमण वाटते ते तसे नसते 
त्यावरही विशिष्ट पद्धतीने मात करता येते यावर त्यांनी जन्मभर | 
* तुजसाठी मरण ते जनन ' छळाचा सूड घेऊन फासावर चढणे, होतात्म्य पत्करणे 
मारिता भारिता मरेतो झुंजणे, सतीचे वाण ( तेही बद्याच ) ठो 
नुसते “ दिव्य' च नव्हे तर ' दाहक दिव्याचा अहंकार धरणे या गोष्टी 
कसल्याही परिस्थितीत सर्वस्वी आपल्याच हातात असतात. सावरकरांनी 
यांनाच विजयचिन्हे, यशचिन्हे मानले. प्रवलतम आक्रमक सृत्यूवरही मात 
करण्याचे तत्त्वज्ञान आणि आचार त्यांनी होतात्म्य आणि सतीचे वाण या 
कल्पनांनी सांगितला, त्यांना हा केवळ प्रतिकार वाटत नव्हता तर सदभ्रेच्ठ 
विजयी प्रतिकार (11081 तिए॥11)118111 10518(71100 ) वाटत होता 
: प्रतिकूल तेच घडेल हे त्यांचे सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञानही यज्ञाच्या चितेतन । 
116011811151) म्हणूनच निघाले नसेल काय? एरवी बलिद र 
कशी वाटली असती? 

अपयक्याची त्यांना नुसती कल्पनाही सहन होत नसावी असेच दिसते. जल्साला 
आलेला प्रत्येकजण - संत, सेतान किवा सम्थाट - नेसगिक मृत्यूचे भक्ष्य होत असतो. 
त्यात पराभव किवा अपयश मानण्यासारखे काय आहे? परंतु सावरकरांनी आपल्या 
अंतिम आजारात मृत्यू आपल्यावर आक्तमण करीत नसुन कृतकृत्यतेने जीवनाचे 
सार्थक झाल्याने आपणच मृत्यूच्या स्वाधीन होत आहोत, ' परलोकाचे देवहार 
स्वेच्छाबलाने उघडून स्वर्गीप्रवेश करीत आहोत ', देह सोडायला कुणी भाग पाडीत 


| अनुक्रमणिका | ७.८ 
जह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्च्या 


थर दिला, 


0०९106 
न हो ' पद्षणी! 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वा. सावरकरांचे प्रतिक्रियात्मक व्यक्तिमत्त्वे नी 


नाही तर आपण इच्छापुर्वक सोडून आफ्ले “ सतीचे वाण पुणे करीत आहोत, 
आपणच विजयी, यशस्वी होत आहोत असे युव्तिवादपूर्वक सांगणारे लेख लिहिले. 
यावरूनही त्यांना यक्षाची तीन्न ओढ होती असेच दिसत नाही का? ए॥2 
गत 1 185 0७. 8 गळ खी ठाण ए0ा8 061691; असे 
आंबेडकरांनी म्हणताच सावरकर खवळले हे कक्नाचे द्योतक आहे? 
सात्त्विक बुद्धी तारतम्यश्षून्य असू शकते, जगात यदास्वी व्हावयाचे असेल तर 
माणसाने तत्त्व, रज, तम यांचे त्रिशूली साधनच वापरले पाहिजे हा सावरकरांचा 
आग्रह तरी दुसर्‍या कशाचा निदर्शक आहे? सत्त्वगुण काही प्रमाणातच योग्य, ते 
प्रमाण कुणी ठरवायचे, सत्त्वगुण सामर्थ्यसंपक्न असतो को दुबल असतो वगेरे 
मूलभूत प्रश्‍न बाजूला ठेवून सावरकरांपुरताच याचा विचार केला तर काय दिसते? 
“सहा सोनेरी पाने ? था ग्रंथात सावरकर हिडु समाजाच्या अधःपतनाची 
भौमांसा करताना म्हणतात: “हे हिडुजाति, .. . .. अहिसा, दया, शत्रु-स्त्रो- 
दाक्षिण्य, शरणागत शत्रूला अभयदान, क्षमा वीरस्य भूषणम्‌, परधर्म-सहिष्णुता 
इत्यादि सद्गुणांच्या, देश्कालपात्राचा विवेक न करता, तू केलेल्या नेभळ्या नि 
आंधळ्या अवलंबनानेच तुझा त्या सहल्नवषंव्यापी हिडु-मुस्लीम महायुद्धामध्ये 
धार्मिक क्षेत्रात असा भयंकर पराभव झाला. 
यातून सावरकरांना तेजस्वी रजोगुणाच्या अवलंबनाचे आवाहन करावयाचे 
आहे असे दिसते. परंतु यातून सावरकरांची जी भूमिका तयार झाली ती “ फारशी 
विधायक नसलेलो, अधिक प्रक्षोभ निर्माण करणारी,” प्रतिक्रियात्मक अशी 
ठरलो. रजोगुणापेक्षा. समर्थ रामदासांनी सांगितलेल्या प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाच्या 
तमोगुणांच्या लक्षणांसारखी वाटते. रासदास म्हणतात: 
डोळां युध्यचि पाहावे । रण पडिले जेथे जावे। 
ऐसे समई धेतले जोवें । तो तमोगुण ॥ 
प्रोतिपात्र गेळे सरणें । तयालागी जीव देणे। 
स्वयें आत्महत्या करणे । तो तमोगुण ॥ 
युध्य देखावे ऐकावें । स्वयें युध्यचि करावें । 
माराबें कौं सरावे । तो तसोयुण ॥। 
चेटकविद्येचा अभ्यास । रस्त्रविद्धेचा हव्यास । 
मल्लविद्या व्हावी ज्यास । तो तमोगुण || 


हणजे सत्त्वगुणांच्या बाबतीत तारतम्य ठेवले पाहिजे हा आग्रह तसो- 
शणाच्या बाबतीत. तारतम्य आपोआपच सांभांळील असे दिसत नाही. सात्त्विकता, 


“ 
अनुक्रमणिका दव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास दा 
मस न » 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६२ नवेभांरतं 
अहिसा, सत्य इ. तत्त्वांच्या बाबतीत ती स्वीकारावी तरी किवा सोडावी तरी 


एवढाच पर्याय असावा. पाहिजे तेव्हा पाहिजे तितका स्वीकार हो तडजोड 
शक्‍य दिसत नाहो. 


या प्रतिक्रियात्मक भमिकेसुळेच सावरकरांच्या जीवनात एक विचित्र 
विसंगती निर्माण झाली. विसमोचनाच्या लढाऊ कल्पनेमुळे हो विसंगती अपरिहार्य 
ठरली. इंग्रजी राज्याच्या संदर्भात ते नष्ट करून स्वराज्य स्थापन केल्याशिवाय 
विमोचन इक्‍्य नव्हते. परंतु असाच प्रकार - म्हणजे एक 8110119 नष्ट करून 
तिच्या जागी दुसरी प्रस्थापित करणे- बोद्धिक विमोचनाच्या बाबतीत चुकीचा ठरतो 
हे सावरकरांच्या लक्षात आले नाहो. तारतस्यशून्य सात्विकतेला सावरकरांनी सद्‌ 
गुणविकृती म्हणून दोब दिला. परंतु प्रतिक्रियात्मक भूमिका अपरिहार्य असेल तेथेच 
घेऊन, इतरत्र क्रियात्मक विधायक भूमिकेवर भर दिला पाहिजे, या तारतस्याकडे 
त्यांचे दुर्लक्ष झाले. हिंदुसमाज आक्रमक व लढाऊ व्हावा असे त्यांना वाटत 
होते. परंतु तो साधा प्रतिकारक्षमही नाहो हेही त्यांना दिसत होते. अज्ञा 
समाजापुढे भूतकाळाची गोरवझ्ञाली चित्रे उभी करण्याने त्या समाजाला चेतना 
आणि स्फूर्ती मिळेल या शतक्‍यतेपेक्षा खोटी आत्मगोरवाची व आत्मसंतुष्टतेची 
भावना निर्माण होऊन तो समाज कल्पनाविवववात बुडून अधिक निष्क्रीय होण्याची 
शक्‍यता जास्त होती. ( या समाजाला होच सवय झोकडो वर्षे बाधलेली होती. ) 
काही न करता पुवंजांच्या पराक्रमावर जगण्याची मात्र त्याची सोय अधिक झाली. 
त्यांच्यासाठी भूतकाळ उकरून काढण्याच्या नादात स्वतः सावरकर जन्मभर 
भूतकाळात वावरले. वाणीने व लेखणीने ते मात्र भूतकाळाचे जोखड फेकून देण्याच्या 
गर्जना त्वेषाने करीत राहिले. * प्राचीन श्रुति-स्मृति-पुराणादि क्ञास्त्रे ऐतिहासिक 
म्हणून सन्मानपुर्वक ठेवावी ? * काल काय झाले हे सांगण्याचा त्यांचा अधिकार ! 
* आज काय योग्य हे सांगण्याचा अधिकार प्रत्यक्षनिष्ठ विज्ञानाचा हा सावरकरांचा 
उपदेश अजूनही फलद्रूप व्हायचा आहे. जन्मभर सात्राज्यश्ाहीशी प्राणपणाने 
लढणाऱ्या सावरकरांना आम्ही “ हिडु-हूदय-सस्राट ' म्हणून गोरवतो आणि * गाय 
हा उपयुक्‍त पशू आहे म्हणणाऱ्या सावरकरांचा फोटो देऊन * गोहत्याबंदी झालीच 
पाहिजे चो पोस्टसं लावतो ! यात अनुयायांचा जेवढा दोष आहे तेवढाच 
सावरकरांचा आहे. त्यांनी जातात] पंगत ला प्रोत्साहन दिले 
नाही. तर हिद्रसमाजाला 1100711180 करायचा प्रयत्न केला. बोद्टिक 
विमोचनाच्या घोषणेशी हे विसंगत होते. त्यांचा उपदेश भिकार स्वंपाकही ज्यांना 
करता येत नव्हता त्यांना उत्तभ पाकक्रियेच्या उस्तकावर समाधान मानायला 
सांगण्यासारखा होता. भूतकाळातल्या पराक्रमाच्या कथा भाणि स्मृती हेच 


| 2: :5264-. क > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वा. सावरकरांचे प्रतिक्रियात्मक व्यक्तिमत्त्व ६३ 


सावरकरांचे 8011101810 होऊन बसले. भूतकाळातल्या अनिष्ट परंपरा 
उध्वस्त करू पाहणारे त्यांचे मत भूतकाळालाच घट्ट धरून ठेवू लागले. 
स्थितिशील, थंड गोळ्यासारख्या होऊन पडलेल्या हिंदूसमाजाला गती 
देण्यासाठी आटाविटा करणारे सावरकर प्रतिक्रियात्मक भूमिकेमुळे स्वतःच 
8४७०८ होऊन बसले. बुद्धिस्वातंत्र्याचा जयघोष करणारे सावरकर आपल्या 
वेचारिक, भावनिक विश्वाला भूतकाळाचीच कुंपणे घालून कल्पनाविदववात रमू 
लागले. एकीकडे त्यांनी धंग्रंथांचे, प्राचीन सत्पुरुषांचे, धर्माचे त्रिकालर्दाशित्व 
झगारून दिले. ( पाहा : ' धर्माभिमान म्हणजे काही सुविवेकशून्यता नाही; 
 कालस्थितिवश धर्मही आहे; ' सुज्ञाने सुविचारे, स्थित्यनुसारे स्वधर्म सुधरावा ) ) 
पण हो ७120४ मोडून काढण्यासाठी त्यांनी स्वतःची अपरिवतंनीय, 
अजिबात तडजोड नसलेली 910. प्रल्यापित करण्याचा प्रयत्न केला. 
पाश्‍चात्य विचार, कल्पना, विज्ञान यांचा स्वीकार केला. पण निर्जीव शब्दांना 
विरोध करोत राहिले. स्वतःचा पिंड काय आहे हे सांगताना “मी वृत्तीने कवी व 
कलावंत आहे! असे उद्‌गार काढले. तर प्रचारकाच्या भूमिकेवरून * मी माझी 
लेखणी लाठीसारखी फिरवली होती. तुम्हाला चुकून त्यात कला आढळली, 
एवढेच ! ' असेही सांगितले. जन्मजात जातिभेदावर लेखणीची कुर्‍हाड चालवून 
* जन्मजात जात्युच्छेदनार्थ सहभोजनं करिष्ये ? असे सूत्र सांगितले. तर “ हिंदूचे 
एकतागान' गाताना ! आपण सकल हिंदू ' अज्ञी अधिक योग्य शब्दयोजना 
करण्याची काळजी न घेता ' तुम्ही आस्ही सकल हिदू ' असे लिहून गेले ! 
“संत रोहिदास ' या कवितेतही ' तुम्ही आम्ही हिंदू । हिंदू जातीचे ? असेच 
लिहिले गेले. 

भारत अखंड ठेवून हिद्समाज लढाऊ करण्याच्या कार्यात सावरकरांना 
था. मिळाले नाही यावे कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील ही विसंगती, हो 
प्रतिक्रियात्मक भूमिका हेच असेल काय? 


4 ।% 


हीप- दुहेरी अवतरणचिन्हातील वाक्ये इतर लेखकांची आठवणीने घेतलेली 
आहेत. 

या लेखावर पणजी येथे पदव्युत्तर अभ्यास केंद्रात प्रा. व. दि. कुलकर्णी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली ता. २२ जानेवारी रोजी चर्चा झाली. त्या चर्चेच्या प्रका- 
शात मूळ लेखात काही फेरबदल केले आहेत. चर्चा घडवून आणल्याबद्दल डॉ. 
ग्रामोपाध्ये थांचा व चर्चेत भाग घेणाऱ्या सर्वांचा मी आभारी आहे. . - लेखक 


अनुक्रमणिका 
जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामदा 


“>>> 


श्री, प्रभाकर पुजारी 


समथांच्या '* राजकारण ' मामांसेचा पूर्वरंग 


* रामदास : वाऊमय॑ आणि कार्य? या प्रा. न. र. फाटक थांच्या ग्रंथाची 
दुसरी आवृत्ती सोळा वर्षानंतर प्रसिद्ध झालेली आहे. समर्थांच्या राजकारणासंबंधीची 
पुर्वीचीच विचारसरणी पुनः प्रा. फाटक यांनी आग्रहाने मांडलेली असल्यामुळे तिचा 
परामर्श घेणे आवश्यक आहे. समर्थांच्या राजकारणाच्या व महाराष्ट्रधर्माच्या 
संदर्भात प्रा. फाटक यांनी केलेलो विधाने अशी आहेत: 

(१) “ राजकारण हा शब्द समर्थानी ज्या संदर्भात वापरला आहे, त्या 
संदर्भाचे निरीक्षण केले म्हणजे सदर ज्ञब्दाचा सानण्यात येणारा 001108 हा 
अर्थ टिकत नाहो असे दिसून येते. ( पू. २६९ ) 

(२) राज्यव्यवहाराचा अस्ताव्यस्तपणा निदर्शनास आणणारे * राजिक ! व 
“* राजकी ' हे दोन शब्द लोकांमध्ये प्रचलित असता समर्थांनी : राजकारण? हा 
एक नवा शब्द राज्यव्यवहाराच्या अर्थाने उपयोगात आणला असा समज स्वीका- 
रण्याला अडचण पडते. ( पृ. २७१ ) 


(३) चातुर्याची लक्षणे राजकारणात पाहून नाना चातुर्यातील राजकारण 
हे एक प्रकारचे व्यावहारिक चातुयं असा बोध होतो. ( पृ. २७२) 


(४) समर्थाच्या काळात किवा त्यांच्यामागून इतरांनी “ राजकारण! हा 
शब्द कोणत्या अर्थाने वापरला हा वादाचा विषय नाही. समर्थांच्या वाडमयात तो 
कोणत्या अर्थाने आला याविषयीच काय तो वाद आहे. समर्थानी त्या शब्दाला 
जन्म दिल्यानंतर हा शब्द राज्यविबयक व्यवहाराला अनुसरून सरंहा योजला जाऊ 
लागला. ( पृ. २७४) 

(५) परंतु समर्थानी तो निर्साण केला तेव्हा पॉलिटिक्स हा अथं त्यांच्या 
मनात होता असे ठरविण्याला अनेक अडचणी आहेत. ( पृ. २७४) 


(६) राजकारण इब्दाच्या अर्थविस्तारात किल्लेकोट, लष्कर, बाजार यांची 
वरणी समर्थांनी लावलेली नाहो, (पृ. २७४) . 


अग शिका लाल 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


समर्थांच्या “ राजकारण  मीमांसेचा पूर्वरंग ६५ 


(७) राजकारणात- पॉलिटिक्समध्ये- वधाचे करम संभवते. परंतु आत्महत्या 
किंबा परहत्या म्हणजे आपल्या व दुसऱ्यांच्या प्राणांची देवाणघेवाण सूर्ख, तमोगुणी, 
कुविद्य इत्यादी वर्गांच्या वर्णनात पाहिल्यावर वधकर्षासाठी राजकारणाची 
आवडयकता असते, हा आग्रह फोल ठरतो. समर्थवाडमयातील राजकारण राब्द्व 
पॉलिटिक्स यांचा अ्थदृष्ट्या उघडकीस येणारा विरोध स्पष्ट आहे. (पृ. २७५ ) 

(८) सगळ्या संदर्भावरून त्याचा ( भानसपुजा प्रकरणातील राजकारण या 
शब्दाचा ) पॉलिटिक्स हा अर्थ कितपत उचित ठरेल हे वाचकांना कळणारे आहे. 
( पू. २७८) 

(९) राजधर्माच्या * धुरेने युद्धासी जाणे । ऐसी नव्हेत कौ राजकारणे । १४? 
या वाक्यातील राजकारणाचा अर्थ उघड उघड चातुर्य आहे. ( पृ. २७८ ) 

(१०) सेवकधर्मात * सुचीत करूनि अंत:करण । आता करावे राजकारण | ? 
या वचनातील राजकारणाचा खुलासा पाहू गेल्यास मालकाझी शिरजोरोने 
वागणाऱ्या नोकरांचे वर्णन दिसते. सालकाने चढेल नोकरांना बदलून टाकावे, एक 
वेळ कास बिघडले तरी चालेल पण सेवकाधीन होऊ नये, या शहाणपणाला प्रारंभी 
राजकारण म्हर्ले आहे. ( पृ. २७९ ) 

(११) समुदाय उभारून त्याची जूट व शिस्त सांभाळण्याच्या कामगिरीसाठी 
समर्थांनी * राजकारण ' हा शब्द उत्पन्न केला हे न विसरल्यास या पत्रातील 
( शिवाजीराजांना लिहिलेल्या ) राजकारणाला पॉलिटिक्स हा अर्थ चिकटविण्याची 
आवडयकता नाहो. ( पृ. २७९ ) 

(१२) अफझलखानाचे चरित्र समर्थांच्या डोळ्यापुढे हा समास ( दास- 
१८.६ ) रचताना होते, अश्नी कल्पना अर्वाचीन समर्थभाविक ठासून सांगतात. परंतु 
ती ज्या त्या समर्थभाविकाची स्वेर कल्पना असल्याने तिची जास्त छाननी करायला 
नको. ( पृ. २८१ ) 

(१३) समुदायाचे, संघटनेचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या कामाला तौक्ष्ण 
बुद्धीवाचून चालत नाही असे ध्यानात ठेवल्यास पॉलिटिक्स हा अर्थ स्वोकारण्याचा 
हट्ट लटका पडतो. (पृ. २८२) 

(१४) वतंनातल्या चुकीचे * सोठी राजकारणे चुकती । राजकारणी वेढा 
लागती । १९:११ याप्रमाणे दुष्परिणाम सांगितले आहेत. (पृ. २८३) 

(१५) समुदाय, उपासनेची कामे, मठ, भज्यालस हे शब्द लक्षात ठेवल्यास 
था समासातील (१९: ९ ) राजकारणाचा पॉलिटिक्स हा अर्थ पत्करण्याला 


भाधार उरत नाही, (पृ. २८२ ) 
न. भा. प्‌ 


| ७2 22255 | र 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नवंभारंत 


(१६) ' प्रपंची जाणे राजकारण म्हणजे प्रपंच सुखाचा होण्यासाठी लागणारे 
शहाणपण जाणे... . कुटुंबाचा प्रपंच चालविणाराला आपल्या सनातोल सगळे 
हेत्‌ नेहमी उघड करून सांगणे पुष्कळदा शवय नसते, हे लक्षात घेऊन दासबोधात 
राजकारणाशी म्हणजे चातुर्याशी काही ठिकाणी जो गुव्तपणा जोडला आहे त्याचा 
उलळूगडा करता येतो. ( पू. २८५ ) 

(१७) स्वानुभवदिनकरातील १३: ५: ६४ ओवीतील राजकारणाचा अर्थ 
राज्यकारभार घेतला पाहिजे असे नाहो. सदर ओबीच्या पहिल्या दोन चरणांचा 
* विषयांध राजाचे राजकारण (शहाणपण) थांबते ' असा आशय आहे. ( पू. २८८) 

(१८) समर्थ व शिवाजी यांच्या ध्येयात व कतृंत्वात पु्वपडचचिम दिश्यांसारखे 
अंतर असूनही त्यांचे सर्वप्रकारे एवय कल्पुन राजवाड्यांनी महाराष्ट्रधर्माचे अनेकदा 
विवेचन केले आहे. ( पृ. २८९ ) 

(१९) क्षात्रधम हा शब्द राजधर्माच्या स्फुटात एकदा व क्षात्रधर्थाच्या 
विवरणात प्रारंभी दोनदा एवढी या शब्दाची क्षुद्र प्रयोगलंस्या आहे. ( पू. २९३). 
लढाऊ पेज्ञाच्या लोकांना त्यांनी क्षात्रघम सांगितला. ( पू. ३०२ ) त्यांनी 
क्षात्रधर्माचे प्रकरण कुणासाठो रचले आहे याचा आणखी थोडा खुलासा पाहिल्यास 
असे दिसुन येईल को, महाराष्ट्रधम वाढविण्याचा सल्ला मराठा सरदार-शिपायांना 
देण्याला योग्य अशो ल्थिती त्यावेळी महाराष्ट्रात उद्भवली होती. ( पृ. २०२ ) 

(२०) भागवतधर्म ब महाराष्ट्रधमं या दोन्ही शब्दांचा अथ एकच, ( पू. 
२९६ ). आपला महाराष्ट्रधम वाढवावा हे वचन आपला हिदुधमं वाढवावा या 
साध्या अर्थाचेच आहे. ( पृ. २९७ ) 

समर्थांच्या राजकारणाची ' चातुर्य ' या. कल्पनेत मोट बांधण्याचा प्रा. न. 
र. फाटक यांचा उद्योग जवढा हास्यात्पद वाढतो त्याहीपेक्षा त्यांच्या विवेचना- 
तील विसंगती, लपवाछपबी व फसवणूक या गोष्टी अधिक खेदजनक वाटतात. 
समर्थ वाडमयातील राजकारणाचे अनेक अर्थ त्यांना मान्य करावे लागले. 
समर्थांचे * राजकारण हे राजा, स्वामी, संघटक, महंत, गुप्तकार्य, कुटुंबप्रमुख या 
या सार्‍यांना सामावून घेण्याएवढे विश्लाल आहे याची नकळत कबुली प्रा. फाटकांनी 
दिलो आहे, * पॉलिटिवस हा अर्थ नसणे, राज्यव्यवहार हा अर्थ नसणे! आणि 
* राजाचे शहाणपण; ' चातुर्य ? आणि ' नाना चातुर्यातील एक प्रकारचे व्याव- 
हारिक चातुर्य '; । मालकाचे शहागपण ' आणि ' संघट काचे शहाणपण; ' चातु्य ' 
आणि ' चुकीचे वर्तन या प्रा. फाटकांच्या विवेचनातील अक्षम्य अज्ञा विसंगती 
आहेत. समर्थांच्या राजकारणाला हो एक प्रकारची ज्षरणचिठ्ठो प्रा. फारकांना 


| अनुक्रमणिका | सवव 
त मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


समर्थांच्या : राजकारण ? मीमांसेचा पूर्वरंग ६७ 


द्यावी लागलेली आहे, रामदासांच्या वाडमयातील * राजकारण? म्हणजे * चातुर्य ! 
या त्यांच्या मुख्य निष्कर्षाचा त्यांच्या मुद्यांच्या संदर्भात प्रथम विचार करणे 
जरुरीचे आहे. 

समर्थांच्या राजकारणात [0011108 हा अर्थ नाहो हा विचार भांडताना 
प्रा. फाटक यांनी ])011105 म्हणजे फक्त राजा व राजसेवक यांच्याकडन 
होणाऱ्या घडामोडी अला संकुचित पण सोयीस्कर अर्थ घेतलेला आहे. ऑक्सफर्ड 
शब्दकोशात ])011(105 या शब्दाचा * घड ल 8(8(0? असाहो एक अर्थ 
दिलेला आहे. सबंध राज्यासंबंधीचा विचार हा 10111८3 या शब्दाचा अर्थ आहे. 
पॉलिटिक्समध्ये केवळ राजासंवंधीचाच विचार नसून राज्यासंबंधीचा किवा राष्ट्रा- 
संबंधीचा विचार असतो हे अँरिस्टॉटल्पासून लास्कीपर्यंतच्या अतेक पाइचात्य ग्रंथ- 
कारांच्या ग्रंथांनी सिद्ध केलेले आहे. भारतीय इतिहासाचे स्वरूप जरी आपण पाहिले 
तरी वेदिक विचारवंतांपासून गांधी-अरविदांपर्यंत जे राष्ट्रजीवनाचे भाष्यकार 
भारतात होऊन गेले त्यांनी सबंध राष्ट्राचा विचार आपल्या ग्रंथातून मांडलेला आहे 
असे दिसून येते. राष्ट्रधर्म हा राजधर्मापेक्षा अधिक श्रेष्ठ व अधिक व्यापक असतो. 
राष्ट्रकारण किवा राज्यक्ारण हेही राजकौय यंत्रणेपेक्षा अधिक शेळ व अधिक 
व्यापक असते. भारतीय व पाइचात्य ग्रंथकारांनी राष्ट्रकारणाच्या अनुषंगाने 
राज्यकारभार, राजकीय तत्त्वप्रणाली, राष्ट्रीय नीती, राष्ट्रोय शिक्षण, सांस्कृतिक 
प्रेरणा, जनताजागृती, धर्मनिष्ठा, क्षात्रतेज, व्यक्तिधर्म, समाजधम अज्ञा इतर 
अनेक क्षेत्रातील विचारप्रणाली प्रकट केलेल्या आहेत. पॉलिटिक्समध्ये पाइचात्य 
विचारवंतांनी जो अनेक गोष्टींचा समावेश केलेला आहे त्याची दखल न घेता 
अंबपणाने ]1)011(105 या अत्यंत व्यापक झबब्दाला रूढ, वर्तमानपत्री अर्थ देण्याची 
फार मोठी चूक प्रा. फाटकांनी केलेली आहे. 


“चातुर्य ' या सूळच्या रूढ शब्दाला एक पर्यायी शब्द म्हणून ' राजकारण! 
हा शब्द समर्थांनी का निर्माण केला याचा ज्ोध घेण्याचा प्रयत्न प्रा. फाटकांनी 
आपल्या ग्रंथात कोठेहो केलेला नाहो. कदाचित हा शोध आपल्या सिद्धांतांना 
उलथून पाडील अज्ञी भीती त्यांना वाटलेली असावी; किवा त्याहीपेक्षा महत्त्वाची 
गोष्ट अशी की वादातील विजयाचा केफ कायम राहावा म्हणून त्यांनी जाणन- 
बुजून स्वीकारलेला तो अप्रामाणिकपणा असावा ! सर्वसामान्य समाज आणि 
इतर क्षेत्रातील बुद्धिसंत यांची संज्ोधनाच्या नावाखाली सरळसरळ फसवणक 
त्यांनी केलेली आहे. प्रा. न. र. फाटकांचे समर्थांच्या राजकारणासंबंधीचे विवेचन 
म्हणजे एक पाया नसलेली आणि म्हणूनच प्रचंड असली तरी आभासात्मक अशो 


अनुक्रमणिका १... 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नवभारत 


'फसबी इमारत आहे. नजरबंदीची अतली 1010110 ते करोत राहिले आणि 
सत्यनिष्ठ संशोधक म्हणून टाळ्या मिळवीत राहिले. 


* राजकारण? वा सामासिक शब्दातील घटक शब्दांचा सूळचा अर्थ बाजूला 
सारून रामदासांनी भलताच अर्थ का स्वीकारला ? त्यांच्या वाऊमयामध्ये इतर 
असले किती शब्द आहेत कौ ज्यांचे मूळचे अर्थ टाकून सवंस्वी नवीनच अथ 
रामदासांनी त्यांना दिले ? रामदासांनी “ राजकारण ' था राब्दाला जन्म देऊन 
: चातुर्य ? हा अथे जर प्रकट केला तर त्यांच्या हयातीतच नंतरच्या काळात 
चातुर्य! हा अर्थ नष्ट होऊन राजकोय घडामोडी हा अथ का ख्ढ झाला? 
शिवाजी ब रामदास यांच्या ध्येय-कतृत्वात जर पुर्वपत््चिम अंतर होते तर 
समर्थसंप्रदायातील “* राजकारण ! हा शब्द शिवाजी महाराजांनी आपल्या राजकोय 
ध्येयकतृंत्वांच्या संबंधात, एकोजीला लिहिलेल्या पत्रात का योजिला ? या प्रश्‍नांची 
उत्तरे प्रा, फाटकांच्या विवेचनात कोठेच आढळत नाहोत. उडवाउडबी किंवा 
लपवाछपवी न करता * राजकारण या इाब्दाच्या मूळ अर्थाचा विचार प्रथम 
केला पाहिजे. 


समर्थांनी ' राजकारण * हा शब्द * राज्यकारण ' (म्हणजेच नंतरचे विकसित 
राष्ट्रकारण! ) या अर्था आपल्या वाडमयात योजलेला आहे. * श्रीरामदासांचे 
समग्र ग्रंथ - चित्रशाळा प्रकाशन - १९२२ ! या ग्रंथामध्ये सेवकघम-समास २ व 
सावधता प्रकरण या दोन स्फुटकाव्यात ' राज्यकारण? असाच शब्द दिलेला 
आहे. राज्य हा शब्द राजा, राजकीय घडामोडी, राजकीय कारभार, राजकीय 
यंत्रणा यापेक्षा अधिक व्यापक आहे. राज्य संस्कृत शब्द देश हा अर्थ प्रकट करतो. 
(५१, ७. ३](७-९.- गा. 1)1०001011817- ]). 1337 ) म्हणून राज्यविचार 
हा एका अर्थाने देशविचार किवा राष्ट्रविचार ठरू ज्कतो. ' कारण! या संस्कृत 
शब्दाचे अधिष्ठान, हेतू, लक्ष्य, साधन, निश्‍चित कार्यांमध्ये ज्यांची परिणती होते 
अदा एककेंद्रावर्ती पुर्वघटना, मूलद्रब्य, साधनात्मकता असे अनेक अर्थ कोशात 
दिलेले आहेत ( उक्त ग्रंथ पृ. ५६१) “ राज्य! व * कारण? या दोन दाब्दांच्या 
एकत्रीकरणातून निर्माण होणारा “ राज्यकारण ! हा शब्द देशकार्यांचे अधिष्ठान- 
प्रयोजन- ध्येय- साधन, देवकार्यामध्ये परिणत होणाऱ्या अनेक एकात्म घटना, 
देशकार्यांचे मूलतत्त्व असे अनेक अर्थ प्रकट करतो. राज्यक्ाारण किवा राष्ट्रकारण 
म्हणजेच समर्थवाडमयातील * राजकारण. ' सम्थवाडमयातील “ राजकारण? 
हा शब्द देशाच्या राजकोय घडासोडीझ्ीच केवळ संबंधित नसून तो देश्याच्या 
सर्वांगीण सभाजजीवनाजी निगडित आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात. घेतल्याशिवाय 


| 2 4:935, | ळी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


समर्थांच्या * राजकारण ? सीमांसेचा पूर्वरंग ६९ 


रामदासांच्या राजकारणाचे समग्र दर्शन घेता येणे शक्‍य नाहो. आधुनिक राष्ट्रकारण 
वेगळे व जुन्या काळातील राज्यकारण घेगळे असा एक आक्षेप घेतला जाण्याची 
शक्यता आहे. युरोपातील अतिरेकी राष्ट्रवादाने राष्ट्रकारणाला जरी संकुचित 
व एकांगी रूप दिलेले असले तरी हॅन्स कोन या राष्ट्वादाच्या एका श्रेष्ठ 
भाष्यकाराने राष्ट्रवादाची मुळे ग्रीकांच्या इतिहासापर्यंत शोधलेली आहेत 
* राज्या'मधूनच * राष्ट्राज्य ) ( 'ऐ५७०1-5३9810 ) हे विकसित जञाले, याचाच 
अर्थ असा की राज्यकारणालाच अलीकडच्या काळात राष्ट्रकारणाचे खप प्राप्त 
झाले, समर्थाचे * राजकारण म्हणजे * राज्यकारण किंवा * राष्टरकारण हे सिद्ध 
झाल्यानंतर त्यांच्या राजकारणाचा विचार हा त्यांच्या समग्र वाडमयाचा विचार 
ठरतो. 

* राजकारण * या शब्दाच्या मागेपुढे असलेले शब्द, विचार, समासाचा विषय, 
दासबोधात समासाला दिलेले नाव व नंतर कोणीतरी त्या सथासाला दिलेले बेगळे 
नाव यांच्या आधारे प्रा. फाटकांनी * राजकारण ? शब्दातील मूळचा अर्थ नष्ट 
करण्याचा प्रयत्त केलेला आहे. समर्थांच्या वाडमयातील समास आणि स्फुट प्रकरणे 
यांचे सर्वागीण आकलन म्हृणजे शाळकरी तनिबंधांची शिक्षकी तपासणी नव्हे. 
शीर्बक, विषय, प्रस्तावना, विचार, समारोप हो शाळकरी निबंधांची नि:सच्व 
आणि निर्जीव पद्धती झाली. समर्थांचे वाहमथय म्हणजे वुद्चितेजाचे, 
भावसामथ्यचि आणि आत्मिक शक्‍तीचे एकात्म असे प्रभावी उत्मेष आहेत. वेद, 
उपनिषदे, गीता, रामायण, महाभारत हे. कवित्वशक्‍तीचे सेष्ठ व विश्‍वदर्शी 
आविष्कार आहेत. समर्थांचे वाडमय म्हणजे पद्यात्मक निबंध आहेत. असला 
ढोबळ शाळकरी झरा सारणाऱर्‍्या विहानांनी काव्याचे सूक्ष्म ब व्यापक स्वरूप 
ध्यानी घेतलेले नव्हते. ' 301111 18]-1011110301110 110019 18 तती 1०. 
11 ९४10085808 07 (1168 (0 65३]10588 8 च] 910 115.तटत 
शांडाखा घात ९2००108 0 ६] ॥]16 7131105 01 फळ्ाा० 81त 
11101" 8७०101 ए])01 8800] ठगाठा'! ( 51] वैपा'0011त०-1.80618 
०0 &1 ॥॥'0011१0-॥॥11 १ 361188-]). 43 )...... * पृ] 16 10७76 
( 500] ) अव]88 18 ोफधियाणांठ छत ळी एढ 1०० ॥]॥6 
॥छ)७ड 10010 0 80०७ 8118016 ४० णव) तीला गाठ 
6517088101 ]ए॥७(1 01 "8 501-पाडालाा 0 01 118 ०॥त- 
ऱांडाणा,? (आ. अ 0णा'० ीात०- पणा णा ]०७1'- 0. 15) 
.. 0111050011, 057० हाते &१8] 861166 १७ 
क्रा'8 10पणाते ग वठ घटल्या तांच्या, (1110 ॥॥१॥॥.॥ नी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७० नॅबभारत 


ला७ एग छत एग शिळ पणा (0 016 ७३७1७३डाणा 01 
७॥७]' 11080 ग १ा८9चा 8 851)01101108 11 13 ६) ए8$5 1116 100७10 
सा०'त शाला (009 ए8७,' (1131-13. 298 ) अर्रवदांच्या या 
विधानांतून काव्याचे जीवनव्यापी व विश्वव्यापी स्वरूप प्रकट झालेले आहे. 
आत्मदर्शन, विश्‍वदर्शन, विचार, अनुभव, तत्त्वज्ञान यांचे एकात्मरूप काव्यात 
आविष्कृत होते. समर्थांचे वाडमय म्हणजे एका श्रेष्ठ व्यवितमत्त्वाने प्रकट केलेले 
जीवनाचे व्यापक आणि संइलेषक स्वरूप होय. कोणत्याही कवितेचे जोषक त्या 
कवितेतील संपुर्ण आशय सामावून घेऊ शकत नाहो. ' तुतारी, * डंका, * दसरा ' या 
आधुनिक कविता रणवाद्याची, व्यवहारातीळ साध्या वाद्याची किंवा सणाची माहिती 
देणाऱ्या नसून जीवनातील सर्वसमावेशक प्रेरणा प्रकट करणाऱ्या आहेत. दासबोधातील 
समासांची नावे कोणतीही असली तरी त्याच्या प्रत्येक समासात समर्थाच्या व्यक्ति- 
मत्त्वातील सगळ्या शवती आणि त्यांचे संश्‍ळेषक जीवनभाण्य, या गोष्टी आढळतात. 
निरनिराळ्या विषयांच्या अनुषंगाने रामदासांनी आत्मदर्शन आणि विश्‍वद्शनहो 
घडवलेले आहे. रामदासांचे राष्ट्रकारण केवळ ' राजकारण या शब्दाच्या आजू 
बाजूलाच तेवढे पेरलेले लसून ते त्यांच्या समग्र वाडमयात गुंफलेले आहे. समासांची 
नावे आणि * राजकारणा च्या मागचे पुढचे शब्द या गोष्टी त्यांच्या राष्ट्रकारणाचे 
आकलन करण्याच्या दृष्टीने अग्रस्तुत आहेत, गेरवाजवी आहेत. 

राजकारणाच्या संदर्भात राजधस, क्षत्रियघर्म व अखंड सावधान या 
पत्रातील उपदेश समर्थानी संभाजीला केलेला होता आणि सेवकधरमे प्रकरणात 
सालक-नोव्हरसंबंधाविवयीचे विचार रामदासांनी मांडलेले आहेत अशी प्रा. 
फाटकांची विधाने आहेत. ( पृ. ३५३ ) पहिले विधान त्यांनी ' श्रीलंत्रदायाची 
कागदपत्रे !- खंड १- लेखांक ४२ या आधारे केलेले आहे. ' आखंड सावधान 
था शब्दप्रयोगाने प्रा. फाटकांची फारच फसगत झालेली आहे. समर्थांनी संभाजीला 
लिहिलेल्या पत्रातील पहिले चरण ' अखंड सावधान असावे ।' हे असल्यामुळे 
* आखंड सावधान ' हा शब्दप्रयोग संभाजीच्या पत्रासंबंधोचा आहे हे फाटकांचे 
विधान सात्र बेसावधपणाचे आहे. ' अखंड सावधान? हा शाब्दप्रयोग 
संभाजीला लिहिलेल्या पत्रात सुरुवातीला एकदाच सहजपणे आलेला आहे. 
पण दासबोधातील ' उत्तमपुरुषनिरूपण ' समासात ( दास १८:६) मात्र 
तोच शब्दप्रयोग तीन वेळा आलेला आहे, इतकेच नव्हे तर अखंड सावधान- 
पणाचाच आशय त्या सबंध समासात भरून राहिलेला आहे. एका विशिष्ट 
प्रसंगाच्या रूपाने सावधानतेचा इशारा जसा त्या समासात आहे तसा संभाजीला 
एकूण उपदेश जो रामदासांनी केलेला आहे त्यात नाहो. अफझलखानाच्या 


| अनुक्रमणिका | दन 
र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


समर्थांच्या * राजकारण ? मीमांसेचा पूर्वरंग ७१ 


वधानंतर हा समास लिहिलेला आहे ही हनुमंतस्वामीची माहिती चुकीची 
असली तरी शिवाजी महाराजांशी व अफझलखानाशी या समासाचा संबंध 
आहे हे समासाच्या अंतरंगावरून स्पष्ट आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे को हा 
सम्तास अफझलखानाच्या वधानंतर लिहिलेला नसून तो अफन्ललाताच्या भेटोपर्वी 
ञ्रिवाजीराजांना सावधगिरीची सूचना देण्यासाठी लिहिलेला आहे. म्हणून ' अखंड 
सावधान हे त्या सबंध समासाचे मख्य सूत्र आहे. देहळृंगाराचा निषेध इतरत्र 
करणाऱ्या रामदासांनी या समासात “ नाना वस्त्रे नाना. भूषणे । येणे ज्ञरीर 
शुंगारणे । असे उद्गार काढलेले आहेत कारण हे उद्गार महंताना उद्देशून 
नसून शिवाजीराजांना उहेशून आहेत. शिवाजीचा निःपात करण्याची जाहोर 
प्रतिज्ञा करून अफज्ललखाल निघालेला असल्यामुळे समर्थांनी आपल्या परीने हो 
सावधगिरीची सूचना शिवाजीराजांना दिलेली आहे. त्यावरोबरच हेही सी स्पष्ट 
करू इच्छितो की, समर्थांनी पत्र लिहिले नसते तर ज्िवाजीराजांना अफझल्खाना.- 
संबंधी काहो समजले नसते असे मो मानीत नाही. रामदासांनी सुचना दिली 
नसती तर शिवाजीराजांनी अफझलखानाला मारले नसते असेही मो माहीत 
नाहो. पण या समासातील काही शब्द इतरत्र आढळतात म्हणून या समासाचा 
अफझलषानाशी कऱ्ही संबंध नाही था निष्कर्षाला मात्र माझा विरोध आहे. 
* तुंड हेकाड कठोरवचसनी । अखंड तोळे साभिमानी । न्यायनीति अंतः- 
करणी । घेणार नाही ॥ तरी झीघध्यकोपी सदा । कदापि न धरी सर्यादा । 
राजकारणे संवादा । निळोचि नेणे ॥' ( दास- १८:६: ३-४) या ओव्यां- 
तील विशेषणे रामदासांच्या वाळमयात दुसरीकडे जरी आढळत असली 
तरी “*तोले', ' धरी, *नेणे' हो क्रियापदाची रूपे एकवचनी आहेत हो 
वस्तुस्थिती प्रा. फाटकांनी लपवून ठेवलेली आहे. ही छरियापदे आणि विज्ञेणणे 
रामदासांनी एकाच माणसाच्या म्हणजे अफझलखानाच्या संदर्भातच योजलेली 
आहेत. तो लोंद ( गलेलठ्ठ ) आहे, बेइमानी ( संभाजीचा कपटाने वध करणारा ) 
आहे, पापी अपस्मार ( दृष्ट ) आहे हो रासदासांनी या समासात सांगितलेली 
माहिती अफझल्खानासंबंधीचीच आहे. तो राजकारणामध्ये समंजसवणा दाखवणारा 
नसल्यामुळे राजकारणातले भेटोगाठीचे रूढ संकेत बाजूला सारले पाहिजेत 
आणि वेळप्रसंग पाहून काय ते केले पाहिजे अज्ञी विचारसरणी रामदासांनी या 
समासात उघड केलेलो आहे. अफझळूखानताच्या भेटीपूर्वीच प्रतापगडावर तुळजा- 
भवानीची प्रतिष्ठापना झालेली असल्यामुळे त्या देवीचा उल्लेख फक्‍त याच 
समासात आहे, तळजाभवानीचा वरदहस्त असला तरी विचारपुर्वक कार्य 
करण्याचा वास्तवाधिष्ठित आदेश रामदासांनी दिला, ' अल्लंडचि सावधाना ? 


| अनुक्रमणिका | विडी | 
७ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 
। 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्य नवभारत 


* ययाकारणे अखंड । सावधात असावे । ' ' अखंड सावधपणे राहुणे ' अशी पुनः पुनः 
अखंड सावधानतेची सूचना समर्थांच्या या समासात आहे ' म्लेंच्छ डुजन उदंड 
हा याच समासातील उल्लेखही समासाची पारवंभूमी स्पष्ट करणारा आहे. 
* हृदयस्थ जाला नारायण । प्रेरणा केली ॥ हो शिवाजीमहाराजांच्या पत्रातील 
समर्थांची भावना याही सभासात * सकळकर्ता तो ईश्वर । तेणे केला अंगिकार । ' 
था रीतीने प्रकट झालेली आहे. ईश्‍वरी शकक्‍तीले शिवाजीराजांना आपले साधन 
बनवलेले आहे आणि न्याय, नीती, विवेक, विचार, परांतरपरीक्षणशवती, महायत्न, 
सावधपणा, समयी धारिष्ट, यश, कीर्ती, पराक्रप, देवधर्मरक्षण, धर्सस्थापना, समाज- 
रक्षण अज्ञा अनेक ईश्‍वरी देणग्या त्यांना लाभलेल्या आहेत अश्ली भावना या समासात 
रामदासांनी शिवरायांच्या संदर्भातच प्रकट केलेली आहे. रामकृष्ण परमहुंसाना 
विवेकानंदाच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये ईश्वरी तेज जाणवले त्याप्रमाणे रामदासांना 
देखील शिवाजीराजांच्या पहिल्या अद्भुत पराक्रमापूर्वीच त्यांच्यामधील विभूति- 
मत्त्व जाणवलेले होते हे या समासावरून उघड आहे. विवेकानंदांना फार 
मोठे कार्य पार पाडावयाचे आहे हो जाणीव जशी त्यांना रामकृष्णांनी दिलेली 
होती त्याचप्रमाणे धर्मस्थापनेचे ईश्‍वरी अवतारकार्य शिवाजीराजांना पार 
पाडावयाचे आहे अशी जाणीव समर्थानी व्यवत केलेली आहे. दासबोधातील 
* उत्तमपुरुषनिर्पण ' समास (१८:६) म्हणजेच * आखंड सावधान * हे पत्र म्हणज 
राजधर्म, क्षात्रघर्म व आखंड सावधात ही तिन्ही पत्रे शिवाजीराजांना उद्देशूनच 
होती. 

५ आखंड सावधान ' या पत्रासंबंधी प्रा. फाटव्तांची भूमिका चुकल्यामुळे 
: राजधर्म ! व क्षात्रधमं ' हो प्रकरणे संभाजीला उद्देशून आहेत हो त्यांची अनुमान" 
परंपराही ढासळून पडते. ' राजधमे-क्षात्रधर्य ' यांच्या अंतरंगाच्या शोधावरूनही 
हेच सिद्ध होते कौ हो प्रकरणे संभाजीसाठी लिहिलेली नव्हती. ' देवमात्र 
उच्छेदिला । जित्यापरीस सृत्यु भला । आपुला स्वधर्म बुडविला । ऐसे समजावे॥ १२॥ 
भराठा तितुका मेळवावा । आपुला महाराष्ट्रधम वाढवावा । येविषयी न करिता 
तकवा। पूर्वज हासती ॥ १३॥ ... देवद्रोही तितुके कुत्त । समारूनि घालावे 
परते ॥१७॥.. . देव मस्तकी धरावा । अवघा हलकल्लोळ करावा । मुलुख बडवा 
का बुडवावा । धर्मसंस्थापनेसाठी ॥१८॥ या ' क्षात्रधम ' प्रकरणातील उपदेज्ञाचा 
रोख संभाजीकडे असावा अशी परिस्थिती संभाजी तरुण असताना म्हणजे 
इ. स. १६७४ च्या सुमाराला मुळोच नव्हती. ध्मंसंस्थापनेचे ध्येय राज्याभिषेकाच्या 
ख्पाने मूत बनलेले होते, देवद्रोही कुत्ते ठार मारलेले होते, मराठा तितुका मेळवून 
बरीच वर्षे लोटलेली होती आणि एवंजांनी गोरवपुष्पांचा अखंड वर्षाव 


| अनुक्रमणिका | म व् 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे| _ * अ पू. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


समर्थांच्या ' राजकारण ' मीमांसेचा पूर्वरंग ७्३ 


करावा एवढा महाराष्ट्रधमे आणि क्षात्रधमही प्रतिष्ठापित झालेला होता. ' राजधर्म 
प्रकरणातील ' रायांनी करावे राजधमं । क्षत्री करावे क्षात्रधर्म । ब्राह्मणी करावे 
स्वधर्म । नाना प्रकारे ॥ ' हा उपदेश शिवरायांनी राजधर्साचे परिपु्णे पालन 
केल्यानंतर क्षत्रियांनी क्षात्रधर्माची पराकाष्ठा केल्यानंतर आणि समर्थ- 
संप्रदायातील ब्राह्मणांनी स्वधर्माचरण केल्यानंतर इ. स. १६७४ च्या 
सुमाराला संपुर्णपणे अनाठायी होता. म्हणून ' राजधर्म व क्षात्रघमं* या 
प्रकरणांचा संदर्भ अन्यत्र शोधावा लागेल, ' अखंड सावधान * या पत्राबरोबरीने 
असलेला राजधर्म ' व * क्षत्रधर्म ' यांचा उल्लेख असे सिद्ध करतो को * राजधर्म 
व 'क्षात्रधर्म ' या प्रकरणातून रामदासांनी शिवरायांना उपदेक्ष केलेला आहे. 
इ. स. १६४९ मध्ये प्रथम भेटीच्या वेळी स्वराज्यस्थापनेच्या दिज्ेने पहिलीवहिली 
पावले टाव्हणाऱ्या तरुण तडफदार ज्िवरायांना उद्देशून रामदासांनी, देवद्रोह्यांच्या 
विनाज्ञाचा, मराठ्यांच्या संघटनेचा, धमसंस्थापनेचा, राज्यसाधनेचा व क्षात्रधर्माचा 
उपदेका या दोन प्रकरणात केलेला आहे. माणसांची पारख करून योग्यतेप्रमाणे 
काम द्यावे, फितवेखोरांचा संहार करावा, लोक राजी राखावेत, न्यायाची पायमल्ल 

होऊ देऊ नये, उपाधीचा कंटाळा करून व धोर सोडून चालणार नाही, राजाने 
राजधर्माचेच पालन करावे, निर्भयपणे शात्रुसेन्यावर ठुटून पडावे, देवधर्मांचा उच्छेद 
होत असताना जगण्यापेक्षा क्षत्रियमरण स्वीकारावे, देवद्रोह्यांना ठार मारावे, 
धर्मस्थापनेसाठी क्षात्रधर्माची शर्थ करावी, मराठ्यांना एकबटावे, महाराष्ट्रधमं 
वाढवावा हे विचार इ. स. १६४९ सध्ये शिवाजीराजांना सांगणे अत्यंत उचित व 
अर्थपूर्ण होते. * राजधर्म ' व ' क्षात्रधम ' यातील उपदेश शिवाजीराजांचःच होता 
हे क्षिवाजीराजांनी समर्थांना इ. स. १६७४ मध्य दिलेल्या सनदेवरूनही सिद्ध होते. 
त्या सनदेत समर्थासंबंधीचा पहिला उल्लेख अता आहे को समर्थांनी “ आज्ञा केलो 
की, तुमचा मुख्य घर्म राज्यसाधन करून धर्मस्थापना देवब्राह्मणांची सेवा प्रजेची 
पीडा दूर करून पालन रक्षण करावे' दुसरा उल्लेख असा आहे को ' तुम्ही जे 
मनी धराल ते श्री सिद्धीस पाववील ' असा समर्थानी ज्िवराजांना कृपाशीर्वाद दिला. 
हे दोन्ही उल्लेख आणि ' राजधर्भ-क्षात्रधमं ' यातील उपदेश यात एकवाक्यता 
आहे. ' राजधर्म-क्षात्रधर्म ही प्रकरणे संभाजीला उहशून आहेत. हे प्रा. फाटकांचे 
विधान यामुळे चुकीचे ठरते. राजधर्म-क्षात्रधम या पत्रातील उपदेश संभाजीसाठी 
होता असे मानल्यावर त्यांच्या आधारे कित्येकानी रचलेले समर्थांच्या शिवराज" 
विषयक राजकारणाचे मनोरे ढासळून पडतात 7 ( पृ. ३५१ ) असे प्रा. फाटकांचे 
विधान आहि. रामदासांच्या वाडमयाभ्यासकांचे मनोरे प्रा. फाटक समजतात तसे 
बिन पायाचे आणि आभासात्मक नाहीत. समर्थवाडमयाच्या विराट अक्षय 


 £ --ज क 
ह. क्रमाणव व 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७४ नवभारत 


वटवृक्षाची पाळेमुळे समाजजीवनात एवढो खोलदर सजलेली आहेत को ती 
कोणत्याही खोट्या बेंगडो आक्षेपानी कधीही नष्ट होणार नाहीत. उलट “ अखंड 
सावधान? पत्र कोणते याचा सावधगिरीने शोध न घेतल्यासुळे प्रा. फाटकांच्या 
गेरटोकेचे ' कॅक्टस ! मात्र अगदी सहजासहजी उखडले गेलेले आहेत. 

समर्थाच्या * सेवकधसं ' प्रकरणाच्या दावतीत प्रा. फाटक थांनी जाणून- 
ठुजून आडमार्गाचा अवलंब केलेला आहे. त्यांना या प्रकरणात भालकाशी 
श्िरजोरीने वागणाऱ्या थोकरांचे वर्णन ! दिसले. फार बारकाईने सगळ्या गोष्टी 
तपासणाऱ्या प्रा. फाटकांच्या सुक्ष्म दृष्टीला श्री. स. खं. आळतेकर यांचा इ. स. 
१९३३ मध्ये प्रसिद्ध झालेला “ श्री समर्थचरित्र ' हा महत्त्वाचा ग्रंथ दिसला नाहो 
हो फारच आडचर्याची गोष्ट आहे. श्री. आळतेकरांनी लिहिलेले आहे. ' श्र. 
महादेव मोरेइवर गोरे यांनी श्रीसंत पंत अमात्य संस्थान बावडा यांचे वंदावत्त सन 
१९१५ साली प्रसिद्ध केले आहे ... वावडे दप्तरातील अस्सल कागदपत्र व सनदा 
यांच्या आधारे व काव्येतिहास संग्रहाच्या आधारे या वंशबूत्तात साहिती दिलेली 
आहे. त्यात इ. स. १६४९ साली शिवाजी महाराजांना शिंगणवाडी येथे अनुग्रह दिला 
त्यावेळी रामचंद्र नौळकंठांचे वडील निळोपंत सुजुसदार व बाळाजी आवजी चिटणीस 
हे महाराजांबरोबर होते; त्यांनाही सगर्थांनी अनुग्रह दिला न नंतर या दोघांना 
सेवाधरम सांगितला असा मजकूर आहे.' ( पृ. १३७) म्हणजे ज्यावेळी समर्थांनी 
शिवाजीराजांना राजधर्म-क्षात्रधर्मांचा उपदेश केला त्याचवेळी त्यांच्या सेवकांना, 
सेवकधर्माचा उपदेश केला. ' सेवकधर्म ' प्रकरणाच्या भंतरंगपरीक्षणावरूनही हेच 
सिद्ध होते, “सेवकधर्मा'चा आशय असा: ' राजाज्ञा बाजूला सारून आपले 
घोडे पुढे दामटू लये, ' स्वामीच्या पुढे कामाचा देखावा करून भागे निष्किय राष्ट 
नये, स्वामिकार्याच्या वेळो कसलीहो याचना न करणाऱ्यांची चिता प्रभला 
( म्हणजेच राजाला ) असते, स्वार्थासाठी सेवकाने स्वामिकार्याची हानी क्रू 
नये, लाचखोरो करून महृत्कार्यांचा विनाश करू नये, स्वामीला खोटा बिइवास 
दाखवून * वेऱ्यांना ' मिळणाऱ्या नीच सेवकांना कोठेही ( इहलोकी वा परलोकी ) 
गती प्राप्त होत नाही, व्यर्थ तालेवारी दाखवणारे - अल्यायी - लाचखोर -- ्‌ष्ट 
सित्रनातेवाइकांची सूत्रे (राजदरबारी) जोडणारे - आणीबाणीच्या वेळी * दाचला ! 
जाऊन मिळणारे - आपल्याबरोबर इतरांनाही ' फितुरी ' करून फोडणारे सेवक 
हे मूख आणि अविवेकी असतात; अक्ला सेवकांबर, विश्‍वास ठेवगारा समथ 
( राजा ) पराधीन बनतो व सेवकांकडून जखडला जातो, सेवकांनी ससर्थाच्या 
आज्ञेत असणे यातच समर्थाचे सामर्थ्यं ( राजाचे श्रेष्ठत्व ) आहे. असे विचार 
* सेवकधर्म ! प्रकरणातील दोन समासात प्रकट ज्ञालेले आहेत लालूच, महत्कार्य, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


समथौच्या ' राजकारण ! मीमांसेचा पूवरंग ७्५ 


फितुर, क्षत्रूला जाऊन मिळणे, स्वामिनिष्ठ असणे, इष्टभित्रनातेवाइकांसाठी सूत्रे 
जुळवणे या गोष्टींचा संबंध प्रा. फाटक म्हणतात त्याप्रमाणे सामान्य मालव्- 
नोकरांश्ी नसून राजा व राजसेवव्ह यांच्याशीच आहे. समर्थांनी शिवाजीराजांना 
सांगितलेला ' राजधर्म ? व मुजुमदार-चिटणोस थांना सांगितलेला * सेवकधर्मे ' 
यामधील विचार परस्परपूरक आहेत. सेवकधर्म ? हे प्रकरण * मालकाच्या 
शहाणपणाचे राजकारण ” नसून राजसेवकांना राजकारणाच्या बाबतीत केलेला तो 
विधि-निषेधात्मक उपदेश आहि. राजा-राजसेवक यांच्या पलीकडचे, आजच्या 
छाळातल्यासारखे मालक-नोकरसंबंध ज्षिवकालात होते हा अद्वितीय शोध संगोध- 
नातील दिवाळखोरी चव्हाट्यावर नाणायला पुरेसा आहे. 

समर्थांच्या ' सावधता ! प्रकरणाला नंतर कोणीतरी * महुंतलीळालिकवण 
असे नाव दिलेले आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणातील राजकारणाच्या खर्‍या अर्थाचा 
बोध होत नाही असे विधान प्रा. फाटकांनी केलेले आहे. ( पू. २७९ ) नुसते नाव 
न बघता त्या प्रकरणाचे अंतरंग शोधले म्हणजे सगळ्या गोष्टींचा स्वच्छ बोध 
होतो. * प्रत्येक बाबतीत उदंड धेय असावे, एकांतात चिंतन करून अनेक उपायांचा 
अवलंब करावा ', नांना विचारणा करावी । आअरिसित्रांची | ? सुखाचा विचार न 
करता प्रयत्न करावेत, अनेक बावतीत अनेक उपाय सुचले पाहिजेत, धुरेने 
( नेत्याने ) धीर सोडू नये ब मुख्य कतंव्य ( नेतृत्वाचे ) टाळू नये, विचारांचा 
आळस केला आणि कर्तव्यकर्माचा कंटाळा केला तर वुद्धि्षष्ट जीवन बनते? 
खबरदारीने जीवताला बळ प्राप्त होते, अनेक गोष्टी साधताता मुख्य कार्याच्या 
परिपूर्तीमध्ये काही वेळा अंतराय निर्साण होतात, कायंकर्त्यांच्या मनात कपट 
आहे की काय याचा झोध घेऊन त्यांना जवळ किवा दूर करावे, ' जेथे बहु 
बिचार । तेथे ईव्वरावतार । 1 घकेचपेटे सोसून थोर बनलेले अनेक लोक मागे 
होऊन गेले, ( घर्मस्थापनेचे नर । जाले आहेत पुढे होणार । ) आपल्या मनाला 
( निक्रियता, उदासीनता, नैराव्य यांवासून ) रोखावे, दुसर्‍याच्या अंतःकरणाचा 
शोध घ्यावा, राजकारणामध्ये अवलोकन, कृती ब शोध या गोष्टी पुनः पुनः 
नव्याने केल्या पाहिजेत असे विचार समर्थांच्या था प्रकरणात आहेत. या विचारां- 
मधील राजकारणाच्या खऱ्या अर्थाचा बोध जर प्रामाणिकपणाने करून घ्यायचा 
असेल तर छत्रपतींनी समर्थांना दिलेल्या सनदेचा आश्रय घ्यावा लागेल. सनदेतील 
एक वाक्य असे आहेः “या उपरी राज्य सर्ब संपादिळे ते चरणी अर्पण' करुन सर्वं 
काळ सेवा घडावी ऐसा विचार सनी आणिला तेव्हा आज्ञा जाहाली को तुम्हास 
पूर्वी धम सांगितले तेच करावेत, तीच सेवा होय ऐसे आज्ञापिले ” समर्थांच्या 
। सावधता ' प्रकरणातील उपदेशाचा अर्थ या वाब्याच्या संदर्भात नोट समजावून 


| अनुक्रमणिका | व 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ध्य नवभारत 


घेतला पाहिजे. शून्यातून विव निर्माण करू पाहणारे ञ्रिवाजीराजांसारखे एक 
श्रेष्ठ कर्मयोगी जेव्हा मनाच्या एका विषण्ण अगतिक, निराश, राज्यभार असह्य 
झालेल्या अवस्थेत समर्थांजवळ राज्यसमपणाची भाषा बोलू लागले तेव्हा त्यांना 
पुन: राजधमंप्रवण करण्यासाठी रामदासांनी जो उपदेश केला तो : सावधता ' 
प्रकरणात आहे. या प्रकरणाचे * सावधता ? हे नाव केवळ ' इशारतीचे बोलता 
नये । बोलायाचे लिहू नये।! या एकाच ओवोवरून दिलेले आहे; पण त्या 
प्रकरणातील बाकोच्या ओव्यांचा संबंध ज्िवाजीराजांना केलेल्या उपदेज्ञाज्ली आहे. 
राज्यकारभाराची “ धुरा ? वाहणाऱ्या नेत्याच्या प्रवृत्ती क्ला प्रकारच्या असल्या 
पाहिजेत त्याचेच स्वरूप या प्रकरणात उघड झालेले आहे. 

* तुझाचि व(ढवी राजा! ( स्फुट प्रकरणे- १७: १७ ) हा रामदासांच्या 
वाडमयातील उल्लेख श्रेष्ठांच्या (रामदासांचे मोठे बंधू) मुलाकडेही लावता येतील 
असे विधान प्रा. फाटकांनी केलेले आहे. हे विधान करताना * दुष्ट संहारिले मागे । 
एंसे उदंड ऐकिले । परंतु रोकडे काही मूळ सामर्थ्यं वाखवी ॥ ! ( स्फु. प्र. ३७: १८) 
या पुढच्याच ओवीकडे त्यांनी सोयीस्करपणे दुलक्ष केलेले आहे. या प्रकरणाचा 
विचार करताना प्रा. श्री. म. भाठे यांच्या * एका ऐतिहासिक पुराव्याची 
छाननी ' या लेखाकडे ( संत, पंत आणि तंत ) लक्ष देणे आवद्यक आहे. 
प्रा. माट्यांनो असा निष्कर्ष काढलेला आहे कौ दोन निरनिराळी देवीची स्तोत्रे 
एकाच प्रकरणामध्ये कोणीतरी भाविक : लेखकाने गोवलेली आहेत. * रक्षिता 
देव देवांचा) ' त्याचा उच्छाव इच्छिला । ' (३७: १५ ) इथपासूनच्या 
शेवटव्या सहा ओव्यांचा विचार स्वतंत्रपणे केला पाहिजे. कारण इ. स. 
१६७८ मधीन नवस फेडण्याच्या प्रसंगापासून तो भाग सर्वस्वी वेगळा 
जाणवतो. प्रतापगडावरीळ देवीला समर्थांनी अक्ली प्राथना केलो को ८ पुर्वीचे 
दुष्टसंहाराचे सामथ्यं देवीने रोकडे दाखवावे, इतर देव नि:सत्त्व बनलेले असताना 
देवीने सत्त्वपरीक्षा घेऊ नये, आपल्यादेखतच देवीने राजाला मोठे कराबने आणि 
भक्ताची इच्छा त्वरेने पुर्ण करावी. रामदासाच्या आतुर बोलण्याचो क्षमा करून 
त्याची इच्छा परोपरीने पुण करावी. ” ही प्रार्थना त्यांनी अज्ञा वेळो केलेली आहे 
कौ जेव्हा अफझल-शाहिस्त्यांचा पाडाव शिवराजांनी अजून केलेला नव्हता. मग 
ही प्राथना त्यांनी नेमकी केव्हा केलेली असावी ? । श्रीमंत भसहाराज भोसले यांची 
बखर : मराठी दफ्तर रुमाल १ ला हा ग्रंथ श्री. वि. ल. भावे यांनी प्रसिद्ध 
केलेला आहे. त्यात प्रतापगडचा इतिहास दिलेला आहे. त्या ग्रंथाप्रमाणे इ. स. 
१६५७ मध्ये प्रतापगडावर देवीची स्थापना करण्यात आलो. श्री देवीची 
स्थापना करावयाचा मुहूतं पाहून मोठे मोठे शिष्ट ब्राह्मण व रामदास स्वामी 


| ७6. 32335 क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाइं 


(4 द ह » कल, ख् (९ पूर्वर॑ च 
समर्थांच्या ' राजकारण * मीमांसेचा पूर्वरंग ७७ 


असे सहित येऊन मुहुर्ताची सिद्धता म्हणजे नेम केला ' समर्थाच्या सांगण्याप्रमाणे 
मोरोपंत पिंगळ्यांच्या पत्नीच्या हस्ते देवीची स्थापना झाली. प्रतापगडावरील 

नेच्या स्थापनेच्या वेळीच समर्थांनी तिची वरीलप्रमाणे प्राथना केलेली 
असावी. ' तुझाचि वाढवी राजा? याचा संबध समर्थांच्या पुतण्याझी नसून 
शिवाजीराजांशी आहे हे पुढच्या ओवीवरूनच सिद्ध होते 


स्फट प्रकरणे - ६७ ! हे देवीचे स्तोत्र प्रा. फाटकांनी म्हटल्याप्रमाणे केवळ 
देवीचे शक्‍तिरूप गाणारे नाही. देवीचे स्तोत्र गातानाच संसारातील मानवो शक्‍ती 
शक्तीने मिळणारी राज्ये, युक्तीने केले जाणारे प्रयत्न, बृद्धिशकतीवर आधारलेले 
क्षात्रतेज, य॒क्‍ती - शक्‍ती - संघटना - सावधगिरी - कततंव्यनिष्ठा - शिस्त - 
कर्तबगार नेतृत्व यांच्या अभावी नष्ट होणारी राज्ये यांचेही प्रत्ययकारी चित्रण 
रामदासांनी केलेले आहे. मानवी युक्‍्तीला आदिशक्तीची (आध्यात्मिक शक्‍तीची ) 
जोड असावी असा महत्त्वपर्ण सिद्धांत त्यांनी या स्तोत्रात मांडलेला आहे 
नसते ' पॉलिटिक्स ) त्यांना अभिप्रेत नसून ईइवरी शक्तीने भारलेले राष्ट्रजोवन 
किवा समाजजीवन त्यांना अभिप्रेत आहे. भोतिक शक्तीच्या बरोबरीनेच 
आध्यात्मिक शक्‍तीही राष्ट्रजीवनात असली पाहिजे असा हेतु रामदासांच्या या 
देवीस्तोत्रात प्रकट झालेला आहे. 


: प्रपंची जाणे राजकारण । परमार्थी साकल्यविवरण | ' (दास - १९:४- 
:१७) या ओळींचे स्पष्टीकरण देताना प्रा. फाटकांनी “ प्रपंच सुखाचा होण्यासाठी 
लागणारे शहाणपण जाणे ' असा अर्थ दिलेला आहे, (पृ. २८५) त्यांनी या 
ठिकाणी प्रपंच म्हणजे कुटुंब असा अथ घेतलेला आहे, तो चुकोचा आहे. 
दासबोधातील १९:४ हा समास फुटुंबप्रमुखाचे वर्णन करणारा नसून महापुरुषाचे, 
समर्थाचे, आदर्श महंताचे वणन करणारा आहे. ' अर्थातर सांगो जाणे, * तोचि 
मनष्य जगमित्र ' * बोलाऐसे वर्ता जाणे ' जो मानला बहुतांसी ' * चोदा विद्या 
चौसष्ट कळा । ! जाणे संगीत गायन कळा । आत्मविद्येचा जिव्हाळा । उदंड 
तेथे ॥ ! ' उत्तमगुणे जृंगारला । जो बहुतांमध्ये शोभला । ! * सवंत्रांसी अलौकिक । 
तया पुरुषाची ॥ ' ' कसंविधो उपासनाविधी । ज्ञानविधी वराग्यविधी। ' * तज्ञी 
अवघ्यांची चिंता करी । महापुरुष ॥? ' जितुके' काही उत्तम गुण । ते 
समर्थाचे लक्षण ।' हे वर्णन कुटुंबप्रमुखाच्या कार्याचे नसून महापुरुषाच्या 
ष्टकारणाचे आहे. प्रपंच या मूळच्या संस्कृत शब्दाचे दय जग, बहुविध 
कर्मांची भमो असलेले जग, मूतंस्वरूप, विस्तार, विकास असे अनेक अर्थ 
आहेत. ( प्रा. आपट स इं. शब्दकोह- पू. १०९४) म्हणजे प्रपंच याचा * ऐहिक 


| अनुक्रमणिका | ०० 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे टं 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


फट नवभारत 


मानवी जीवन हा अर्थ समर्थांच्या वरील समासात प्रकट झालेला आहे. प्रपंच 
परमार्थाचा विचार ज्या ज्या ठिकाणी समर्थांनी मांडलेला आहे त्या त्या ठिकाणी 
तो कुटुंब-संन्यासांच्या अर्थाने नसून ऐहिक-आध्यात्मिक, अरत्र-परत्र, इहलोक-परलोक 
यांच अर्थांनी मांडलेला आहे. रामदासांच्या प्रपंचविचाराचा कुटुंबप्रमुखाच्या 
शहाणपणाझ्ी काहोहो संबंध नाही. ऐहिक जीवनात जो राजकारण- राष्ट्कारण- 
जाणतो तो महापुरुष असतो, समर्थ असतो असा सरळसरळ समाजजीवनाशी 
संबंधित असा अभिप्राय * प्रपंची जाणे राजकारण! था ओळोतून रामदासांनी स्पष्ट 
केलेला आहे. रामदासांचे राष्ट्कारण हा फार व्यापक विषय असल्यामुळे त्याची 
मीमांसा मो या ठिकाणी करीत नाही. राजकीय व्यवतींच्या संदर्भात रामदासांनी 
जे स्फुट लेखन केलेले आहे त्यातील ' राजकारण! म्हणजे राज्यकारणच आहे हे 
लिद्ध करणे एवढेच या लेखाचे मर्यादित उद्दिष्ट आहे. 


रामदास व शिवाजी महाराज यांच्या ध्येयात व कतृत्वात पुर्व-पडचिम 
अंतर होते हा प्रा. फाटकांचा निष्कष पुवंग्रहूदूषित आहे. समथ व ज्ञिवाजी सहा राज 
या दोघांनाही राष्ट घडवायचे होते. राष्ट्राच्या घडणीसाठी समर्थानी आत्मिक 
शक्‍तीचा आविष्कार केला आणि शिवरायांनी भोतिक शक्तींची जोपासना 
केली. समर्थांचे अध्यात्मकारण राष्ट्रनि्ठ होते आणि शिवाजी महाराजांचे 
राजकारण धर्मनिळ होते. सतराव्या हातकातील महाराष्ट्रीय जीवनामधील आत्मिक 
प्रेरणा समर्थवाडमयाची होती आणि भोतिक इतिहास शिवाजी महाराजांच्या 
कतृंत्वाचा होता. समर्थांच्याच शब्दात सांगायचे तर हा एक देहात्मयोग त्यावेळच्या 
महाराष्ट्रात घडलेला होता. या योगामुळेच त्या कालखंडात * विवेक त्रिलोकी 
पवाडे निर्माण झाले. 


महाराष्ट्रधमं ब भागवतधमं थांचा अर्थ एकच आहे. आणि महाराष्ट्रधर्म 
वाढबावा म्हणज हिंदुधमं वाढवावा असाच अर्थ आहे या प्रा. फाटकांच्या निष्कर्षा- 
वरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की त्यांनी * महाराष्ट्रधमं | या शब्दाचा इतिहास 
नोट पाहिलेला नाहो. महिकावतीच्या बखरीत भहाराष्ट्रधर्माचा आशय असा 
आहे. क्षत्रिय राजांनी राज्याभिमान धारण करून शस्त्रलज्ज होऊन ब्राह्मणांच्या 
सहकार्याने स्लेच्छांचे पारिपत्य करावे आणि चातुवेर्ण्यांधिष्ठित कतंव्यनिष्ठेचे 
पुनरुज्जीवन करावे. क्षत्रियांनी राज्याभिमान सोडला, इस्त्रे सोडली म्हणून * महा- 
राष्ट्रधर्माच्या रक्षणार्थ देवीने नायकोरावाला स्वप्न दिले. महिकावतीच्या बखरी- 
भरून महाराष्ट्रधर्म म्हणजे झस्त्रबलाने परधर्मीयांचा उच्छेद करून राज्यस्थापना 
करणे हा आहे, महाराष्ट्रधर्माचे मूळ हके २५० च्या सुमारातील शक जमातीच्या 


| वकिलॉगोत्ण | 122 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


समर्थांच्या ' राजकारण ' मीमांसेचा पूर्वरंग ७९ 


क्षत्रराष्ट्रधर्सात आढळते असा निष्कषं श्री. देवीसिह चोहान यांनीही काढलेला 
आहे ( सहाराष्ट्रधर्थ उद्गम आणि आठाय- भा. ई. आणि सं.- जुले १९७० ). 
क्षत्रराष्ट्रधर्म हा पोरुषपराक्रमाला आवाहन करणारा हाता. मल्हार रामराव 
चिटणीसाच्या छत्रपतींच्या सप्तप्रकरणात्मक चरित्राप्रमाणे महाराष्ट्रधर्म म्हणजे 
स्वराज्य साधणे, यवनांचे पारिपत्य करणे, मराठ्यांची एकी करणे व विरोधकांचे 
पारिपत्य करणे. समर्थांच्या पुवी आणि नंतरहो महाराष्ट्रधर्माची राजधमं व 
क्ञात्रधर्म ही प्रमुख अंगे होती. होच दोन प्रमुख अंगे समर्थवाडमयातील महा- 
राष्ट्रधर्मातही आढळतात. महाराष्ट्रधर्म हा शब्द रामदासांच्या वाडनयात फवत 
दोनदाच आलेला आहे. आणि तोही क्षत्रिय श्रिवाजीराजांच्या संदर्भातच ! 
: निकचयाचा महामेरू? या पत्रात एकदा आणि क्षात्रधम प्रकरणात एकदा. 
महाराष्ट्रधर्माचा संबंध क्षत्रियराजाश्ीच असल्यामुळे * राजधर्म ' व * क्षात्रधसं 
या दोन प्रकरणात मिळून महाराष्ट्रधर्माचा उपदेक्ष रामदासांनी शिवाजीराजांना 
केलेला आहे. समर्थांच्या महाराष्ट्रधर्मांच्या उपदेशात राजधर्म, क्षाद््धम, 
धर्मरक्षण, स्वधर्साचरण, संघटना, फुटौर वृत्तींचा नाश होच प्रकट झालेलो 
आहेत. महाराष्ट्रधर्माची हो पुर्वपरंपरा समर्थाना माहीत होती म्हणूनच 
* घेविषयी न करिता तकवा। पुर्वज हासती ॥ ! असा इशारा त्यांनी शिवरायांना 
दिलेला होता. महाराष्ट्रातील क्षत्रिय राज्यकर्त्यांनी जो महाराष्ट्रधमं पूर्वी 
पाळला त्याचे पालन जर झाले नाहो तर कतंबगार शूर पूवज आपल्या 
कतृत्वहीन क्षात्रतेजहीन वंशजांकडे बघून तुच्छतेने हकतील अशी जाणीव 
रामदासांच्या * क्षात्रधर्मा'त आढळते. छत्रपतोंच्या क्षात्रतेजाने ज्या बेळो दशदिशा 
उजळून निघाल्या त्यावेळी फक्त त्यांच्याच संदर्भात । महाराष्ट्रधर्म राहिला 
काहो । तुम्हांकरिता ॥ ' असा गोरव रामदासांनी केला. छत्रपतींचे सर्वांगीण 
राजकीय कहतृंत्व, त्यांनी केलेला दुष्टांचा संहार, त्यांनी शस्त्रबलावर केलेले 
देवधर्माचे संरक्षण यांचा उल्लेख करून शिवाजीराजांनी महाराष्ट्रधर्माचे पालन 
केले असा अभिप्राय प्रकट केला. महाराष्ट्रधर्माचा उपदेश समर्थांनी शिवाजी- 
राजांनाच केला आणि त्याची परिपूर्ताही महाराजांच्याच कतृत्वात पाहिली. 
समर्थांचा महाराष्ट्रधमे म्हणजे भाविकांचा भागवतधर्म किंवा जनसामान्यांचा 
हिंदुधम नसून राजांचा क्षत्रियधरम होय. परहत्येचा निषेध रामदासांनी केलेला 
आहे या प्रा. फाटकांच्या आक्षेपाला उत्तर असे को उन्मत्तपणाने, परघाताच्या 
हव्यासाने लढणार्‍या माणसांचा निषेध रामदासांनी केलेला आहे. उलट देवांना 
मुक्‍त करणारा राम, राक्षसाचा री सहार करणारा हनुमंत, दुष्टांचा संहार 
करणारी तुळजामाता, म्लेंच्छडूजनांचे पारिपत्य करणारे छत्रपती यांच्या 


अनुक्रमणिका 
कॉ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ब 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


टं नवेंभारत 


क्षात्रतेजाचा त्यांनी गौरव आणि पुरस्कार केलेला आहे. क्षात्रधमं या शब्दाची 
क्षुद्र प्रयोगसंस्या मोजणाऱ्यांनी सतर्थांच्या रामायणाचे युद्धकांड, भोमरूपो 
स्तोत्रे, देवीस्तोत्र, आनंदवनभुवन, श्रीकृष्णाच्या पराक्रमाचे वर्णन करणारे 
ओव्याहत यातील झोकडो ओव्यातून जी क्षात्रधर्माची प्रेरणा रामदासांनी 
प्रकट केलेली आहे तिच्याकडे जाणूनबुजून दुलेक्ष केलेले आहे. क्षत्रियवृत्ती ही 
रामदासांना केवळ क्षत्रियामध्येच नव्हे तर ब्राह्मण महंतामध्ये देखील निर्माण 
करायची होती. क्षत्रियत्व ही जीवनातील एक महत्वाची प्रवृत्ती आहे याची 
यथायोग्य जाणीव रामदासांना होती. 


श्री. वि. का. राजवाडे यांनी सांगितलेली स्वराज्य, स्वधमं, एकीकरण व 
धुरीधरण होच महाराष्ट्रधर्माची खरी तत्त्वे आहेत. त्यांच्या विवेचनात फक्त एकाच 
गोष्टीची भर आपण घालू ज्कतो. ती अज्ली की महाराष्ट्रधर्माचा उपदेश समर्थांनी 
समाजाला केलेला नसून फक्त ज्षिवाजीराजांनाच केलेला होता. 


शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात जेथे जेथे राजकारण हा शब्द आलेला आहे 
तेथे तेथे तो ' राज्यकारण ' याच अर्थी आलेला आहे हे सिद्ध करणे एवढेच या 
लेखाचे उद्दिष्ट आहे. समर्थांच्या राष्ट्रकारणमीमांसेचा हा केवळ पुर्वरंग आहे. 
समर्थाचे राष्ट्रकारण हे मॅझिनी, अरराविद, टिळक, गांधीजी यांच्या राष्ट्रकारणा- 
सारखे कसे होते ते मागेच मी एका लेखात ( समर्थांचा समाजधर्म- नवभारत- 
मार्च १९६५ ) सुत्ररूपाने दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. 3७ 
रीड ८७ 
नवभारत ठर: 
3» 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. रा. टिकेकर 


चार लोक-सभा* (स. १९५९-७०) 


ब्रिटिश पालसेंटच्या धर्तीवर आम्हो आमच्या लोकसभेची घटना आखलो 
आणि तिचा कारभार स. १९५० पासून सुरू झाला. पुढे रोतसर सावंत्रिक 
निवडणुकी पार पडल्यानंतर खरी लोकसभा मे १९५२ पासून सुरू झाली. 

प्रजासत्ताक गणतंत्री कारभार आम्ही पत्करला, हा खरोखर मोठा हितावह 
निर्णय ठरला. परंतु ब्रिटिश बगीच्यातले मोहक रोपटे भारतीय वातावरणात 
तगणार नाही, सूळ धरणार नाहो. अश्ली भोती जाहोररीत्या व्यक्त करणारे 
महाभाग आमचेकडे कमी नव्हते. पण आता असे वाटते की ह्या महाभागांना सर्वच 
प्रकारच्या नव्या प्रयोगांची भोती वाटली असती. त्यांची भोती “ नवलाई ” ची 
होती. “ बदल ” असा त्यांना रुचला-पचला नसता. तरी त्यांनी आपल्या भीतीचे 
कारण सुचविले को सुजाण नागरिकांच्या जागरूकतेवर आधारलेली पालंमेंटरी 
व्यवस्था भारतीय परिस्थितीत फारशी उपयोगी पडणार नाहो. त्यांच्या मनातली 
मुख्य भीती निरक्षरतेची ! पण आमच्या घटना-कारांनी याबाबत दिलेल्या 
आदेश्शाकडे त्यांचे डुलक्ष होतेसे दिसते. “ घटना सुरू झाल्यानंतरच्या १० वर्षात 
१४ वर्षे पर्यंतच्या मुलामुलींना सक्तीचे शिक्षण मोफत द्यावे ? हा आदेश कलम 
४५ मध्ये ग्रथित आहे. परंतु त्याकडे अद्याप सरकारचे जावे तितके लक्ष गेले 
नाही, हा दोष आमचा आहे- घटना-कारांचा नव्हे. चार लोकसभांच्या 
कामकाजाचे निरीक्षण केल्यानंतर भात्र खात्री पटते को हे ब्रिटिश रोपटे 
भारतीय परकी जमिनीत चांगलेच मूळ धरून आहे. ते वाढतही आहे. म्हणून स्या 
कारभाराची धावती ओळख करून द्यावयाची आहे. मात्र हो ओळख लोकसभेत 
बसणाराच्या दृष्टीने नसून “ पत्र-पंडितां ” च्या कक्षात बसून केली आहे. 


सभापतीचे आसन 


लोकसभेच्या म ववी, छाननी करायची म्हणजे तिच्या नियंत्याचे कार्य 
पहावे लागते. भारतीय लोकसभेचे प्रथम नियंते होते श्रो. ग. वा. (दादासाहेब) 
मावळंकर. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम अशा दक्षतेने पार पाडले की त्यांना 


४ लास्की मेसोरियल इन्स्टिट्यूट, अहमदाबाद येथे ग, वा. भावळंकर स्मारक 
व्यास्यान (इंग्रजी) दिले, ( ता. २८ नोव्हें. १९७१) त्याचा गोषवारा. 
न, सा, द्‌ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


८२ नवभारत 


लोकसभेचे जनक म्हणतात ते अत्यंत उचित होय. त्यांनी हे सभापतीचे काम 
पार पाडताना काही निर्णय दिले; कित्येक पायंडे पाडळे आणि एकंदर काझाला 
रीत लावून दिलो. आता तिची भहती पटते. तिची आवड्यकतादेखील कळून 
येते. श्रो. नावळंकरांनी लोकसभेसाठी काय केळे हे सांगप्याचे हे स्थळ नव्हे. 
प्रत्यक्ष लोकसभा असलात येण्यापूर्वापासूल मात्र हे सभापतीचे काम त्यांनी 
बजावले होते. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंब्लीचे ते सभापति होते ( जाने. १९४६ 
ते फेत्रु. १९४७ ). नंतर काँस्टिट्यूशन असेंब्लीचे सभापति म्हणन सुमारे दोन 
वर्षे त्यांनी काम केले. ( नोव्हें. १९४५-४९ ). हंगामी पार्लमेंट असेच सुमारे 
दोन वर्षे चालले ( जाने. १९५० ते फेब्रु. १९५२ ). त्याचेही सभानियंत्रण 
मावळंकरांकडे होते. लोकसभेची रोतसर बैठक मे १९५२ मध्ये सुरू झालो. 
तेव्हापासून निधनदिनापर्यंत ( २७ फेब्र. १९५६ ) ते लोकसभापति होते. 
असामान्य अनुभव 

श्री. मावळंकरांना सभा नियंत्रणाचा अनुभव होता- तितका इतर कुणाला 
मिळाला नसावा. अहमदाबादेस म्युनिसिपल कारभाराचे नियंत्रण त्यांनी सुमारे 
चार वर्षे केले आणि मुंबईत लेजिस्लेटिव असेंब्लीचे सभापति ते सुमारे दोन 
वर्षे होते. मिळून उत्तरायुष्याची सुमारे बारा वर्षे त्यांनी सभापति म्हणून 
घालविली. या अवधीत कॉमनवेल्थ पालंमेंटरो असोशियनच्या तीन अधिवेशनात 
ते हजर राहिले: १ लंडन ( १९४८ ). २ डब्लिन ( १९५० ) आणि ३ क्विबेक 
( १९५२ ). पालंमेंटरी कारभाराचा इतर देश्यांचा अनुभव त्यांनी अज्ञा रीतीने 
मिळविला, तसा इतरांना मिळाला नव्हता. पालंमेंटरी कारभाराला प्राथमिक 
अवस्थेत वळण लावण्याचे कुकर कार्य त्यांनी केले. आमच्या लोकसभेचा पाया 
असा मजबूत राखण्याची जबाबदारी त्यांची होती. म्हणून त्यांना वंदन करून है 
निरोक्षण पुढे चाल्वू या ! 
सभाशास्त्राच्या मयोदा 


वालंमेंटरी कारभार हा आमच्या देशात नवीनच प्रयोग होता. अगदी 
मर्यादित मतदानावर निवडलेल्या, मर्यादित अधिकार असलेल्या कौंसिल(त 
आमच्यातले शेलके पुढारी बसले खरे; परंतु आमच्या विचारवंतांना पालमेंटचे 
ऐकोवब ( “ वाचीव ” ) ज्ञान सात्र बरेच होते. क्रिकेरची कॉमेटरी ऐकून त्या 
खेळातले जाणकार झालेले लोक असतात, तसे वर्तमानपत्रातील पालंमेंटचे रिपोर्ट 
वाचून जाणते झालेले सभापंडित आमचेकडे होते. पण त्यांना आपले ज्ञान वापर- 


ण्याची संधि मिळाली नव्हती. स्वराज्यात ती मिळाली. पण पालंमेंटरी कारभारात 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


चांर लोक- सभां ट्‌ 


बोलण्यावर नियंत्रण असते, ह॒मरी-तुसरीवर येऊन चालत नाही. सर्वांना “ सन्मान्य 
सभासद ” असे संबोधाजे लागते आणि सुख्य म्हणजे आपले म्हणणे सभापतींना 
उहेशून मांडावयाचे असल्याने त्यातील स्पष्ट-कठोर-टीका पुष्कळच नरम करावी 
लागते. ह्या गोष्टींची जाणोव आमच्या बहुतेक सभासदांस आपाततःच जाली. 
किंबहुना हे कसले बोलघेवडेपणाचे स्वराज्य ? असेही विचारण्यापर्यंत कित्येकांची 
सजल गेली ! 
लोकशाहीतील संयम 

कारण पालंमेंटचे सभासद ज्ञाल्य़ामुळे आपणास लाभलेल्या सत्तेविषयी 
पुष्कळांची अवास्तव कल्पना होती. भावी संसारसुखाच्या स्वप्नात गंतलेला 
शेख महंमद जसा रागाने स्वप्नातील पत्नीस “ लाथ मारतो ”-तह्या प्रकारचा 
काहीसा अधिकार आपणांस प्राप्त झाला अशी गेरसभजूत कित्येक लोकसभेच्या 
सभासदांची झाली होती. प्रत्यक्ष अनुभवाने त्यांची घोर निराक्ञा ज्ञाली ! ! 
आपण ज्यांच्यावर रुष्ट ज्ञालो आहो, त्या अधिकाऱ्यांशी समक्ष बोलन 
क्रोधाविष्कारदेखील त्यांना करता येत नव्ह्ता. फार फार तर सभापतींना 
विनवणी करून त्या खात्याच्या संत्र्यांकरवी कुठल्या तरी प्रकरणी काय झाले, 
याबद्दल चौकशी करून अहवाल सादर व्हावा, अशो नशम विनंति करण्याचाच 
त्यांचा अधिकार होता; अज्ञांची निराक्षा झाली. पालंमेंटरी कारभार आपल्या 
देशाला सोईचा नव्हे असे अश्या शेख महंमदांना वाटले तर नवल नव्हे; परंतु 
विचारी जनांना हा संयम हितावह वाटला. लोकज्ञाही जीवनात अज्या संयमाचे 
महत्त्व त्यांना पटले आणि त्या सार्गाने जाण्याची त्यांनी स्वतःची आणि इतरांची 
तयारी केली. लोकशाहीचा मार्ग हा एक जीवनप्रकार आहे तो या अर्थाने. एकंदर 
राहणीत संयमाचे अधिष्ठान येते ते हितावह ठरते. 
“ मे ”- मुनींची आचारसंहिता 

ब्रिटिश पद्धतीची राज्यव्यवस्था आपण पत्करली तेव्हांच आपल्या घटनेत 
एक तरतूद ठेवली आहे को, ज्या आचाराबह्दल घटनेत स्पष्ट निर्णायक मत व्यक्त 
केले नसेल, त्याबद्दल आधार ब्रिटिश पालेसेंटचा ग्राह्य मानावा. ज्ञेकडो वर्षे 
पालंमेंटरी आचारसंहिता बनत गेली ती ब्रिटनमध्येच, एतत्संबंधीच्या त्रिवेचनाची 
स्मृति म्हणजे “मे ” मुनींची. सर टी. एस्कोन भे यांनी प्रथम आरंभिलेली हो 
संसदस्सूत्ति सध्या (स. १९७१) १८ व्या आवृत्तीची असून तिची कि. ८.८० पौंड 
आहे. पालंमेंटरी कारभाराचा हा भवकम आधार आहे. सावंदेशीय मान्यता त्याला 
लाभली आहे. आधुनिक आचारपंडितांनी ती अद्ययावत राखली आहे. 


2: ग 
| | अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


बक्षिसी-सभासदांना शिक्षण ९ 

पहिल्या लोकसभेत पुष्कळसे अग्रगण्य पुढारी होते. त्यांना आपल्या लोक- 
सेवेचे कसलेही बक्षिस नको असले तरी अनेकांना आम्ही “ जेल-वारी ” भोगली 
तिचे बक्षिस ताबडतोब हवे होते. असे “ बक्षिसी सभासद कांही कमी नव्हते. 
त्यांना कांही तत्तास्थालेही पाहिजे होती. अव्बल दर्जाचे स्वयंसिद्ध पुढारी वरिष्ठ 
अधिकारावर असल्याने कांही छोटो सत्तास्थाने अज्ञा बक्षिसी-सभासदांना देण्याने 
कांही बिघडणारे नव्हते. परंतु याही कंपुसग्ये कित्येकजण मनापासून पालंभेंटरी 
व्हारभार शिकण्यास, त्याची शिस्त पाळण्यास राजी होते. त्या वेळेपोसूनच नव्या 
सभासदांसाठी कांही शिक्षणाची तरतूद केली असती तर फार बरे ज्ञाले असते. 
परंतु प्रथम सत्तानुभवामुळे असो किंवा प्रचंड बहुमताचा पाठिंबा होता म्हणून 
असो, ह्या तातडीच्या गरजेकडे दुलंक्ष ज्ञाले खरे ! 
कार्याचे मोजमाप 


लोकसभेच्या कारभाराचे प्रथम आकडेदर्शन घेऊं या. चार लोकसभांपेकी 
पहिलीची कार्य-काल-मर्यादा सर्वात अधिक दिसते :-__ 
१ लो लोकसभा - ३७८४ तास चाललो 
२रेरी », ३६५१ », |, 
२३ री 9 ३७३२ ,, 
ड्थौी ११ ३०२९ ,, डर 


-शेवटची लोकसभा सुदतपुर्व संपल्यामुळे तिच्या कामासाठी कमी तास लागले. 
प्रश्‍नांची फर हे कायदेमंडळाचे खास वेतिष्ट्य असते, जनतेतील असंतोषाला अथवा 
तक्रारींना ह्यामुळे वाचा फुटते. ज्ञासनाला जागरूक रहावे लागते. . . . इत्यादि 
अनेक हितकर गोष्टी प्रश्‍नांच्या फंरीमुळे साधतात. सभासदांच्या प्रश्‍नांना 
संसदेत उत्तरे मिळाली ती अक्ली :--- 


"14 


१ लौ लोकसभा -४३,३५० प्रश्‍न 

२ रो 1) ६२,८०० 

३री ,, ५८,४४८ 

४थी ,, ९५,५३८ 

सर्वात कमी वेळ चाललेल्या ४ थ्या लोकसभेत प्रश्‍नांची एवढी मोठी फैर 

झडली हे आइचर्य असले तरी त्यावरून विरोधी पक्षाचे वाढते बळ आणि 
सभासदांची वाढती कार्यक्षमता दिसून येते. 

व ट 


| 505165 | ळत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


] 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


चार लोक-सभा ८५ 


परंतु सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांपैकी काही “ नापास ” ठरतात. ते 
प्रश्‍न विचारता येत नाहीत; त्यांची उत्तरे देता येत नाहीत. म्हणून प्रश्‍न 


व्यवहारी कसोटीवर गळतात. गळलेल्या, “ बाद ” ठरलेल्या प्रश्‍नांचा हिशेब 
असा £--- 


१ ली लोकसभा २८५५७ प्रश्‍न नामंजूर 
र्री 27 ७०५२८ ,, 11 
३ री /॥ १०२८९४ ,, १ 
४्थी ॥ १९९२०४ ,, 81 


क ९ 
लोकसभांचा खच 


वास्तविक प्रश्‍न विचारण्याबाबत इतका गोंधळ होऊ नये. परंतु नवे नवे 
सभासद येतात आणि इतर काही चोकशी न करता वाटेल ते प्रश्‍न विचारतात- 
मग ते नामंजूर होतात. आमच्या सभासदांचे यावाबतचे ज्ञान वाढते अलावे. 
त्यांच्या अडाणीपणाचे असे प्रदक्षंल होऊ नये 


लोकसभेसाठी खर्च होतो; ते खाते वेगळे असून त्या खर्चाचा तपशील्हो 
पुरवितात. दर लोकसभेच्या एकूण खर्चाचा आकडा असा आहे- 


१ लो लोकसभा-२१९ लाख रु. 


ररो ,, २२० ,, ,, 
३रीो ,, २८१ ,॥, ४ 
१-1 थी श्र ३५८ श्या शू 


वयोमानानुसार आणि व्यवसायपरत्वे सभासदांची छाटणी करून पाहिली. 


सरासरीने पाहता- 
१ ल्या लोकसभेतील सभासदांचे वथ 


४५ वषे ८ महिने 


२र्‍ऱ्या  ,) डइॅ८वर्षे ४ ,, 
३ र्‍या १» ४८, १० ,, 
ड्थ्या १7 ढट 39 ललल 


अक्षी सरासरी आढळते. जवान सभासद कमीच होताहेत- वृद्धांचा भरणा अधिक 
होतो, असे दिसते (न सासभा यत्रन सन्तिवृद्धाः? ) 


| अनुक्रमणिका | क्क 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नवभारत 


वयोमान २५-३५ असलेली मंडळी पहिल्या लोकसभेत ८२ होतो- ती 
७३, ४५ व ५९ अज्ली इतर लोकसभांत चढलो-उतरलो. पण ५५-६५ या वया- 
तल्या सभासदांची चढउतार अश्ली होती- 
१ ली लोकसभा ७६ 


ररी ,, ९५ 
रेरी ,, ११६ 
इ४थी , ९३ 


- पासष्टी उलटलेल्यांना लोकसभेत अधिक भान दिसतो. त्यांची गर्दी अशी 
वाढते आहे- 
१ लो लोकसभा ११ 


र्री ह. शिंद 
र्री 3. ररे 
श्थी ॥ झट 


नव्या चळवळयांची वाढ 

व्यवसायपरत्त्वे पहाता बकिलांचा भरणा प्रथम थोडा अधिक झाला. 
त्यांचा भाव घसरतच राहिला. टक्केवारीचा हिशेब ३६, ३०, २४ ब १७ असा 
चारही लोकसभांचा वकिलांबाबत होता. शेतीनिष्ठांचा भाव चढता आहे; त्यांचा 
कंपू सर्वात सोठा दिसतो. त्यांची टवकेवारी २ २, २९, २७, ३१ अज्ञी आढळते : 
धंदेवाले-व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर, पत्रपंडित ह्या सर्वे व्यवसायांचे लोकसभेतील 
प्रमाण सारखे कसी कमी होत गेले. भात्र गेल्या दोन लोकसभांत राजकौय 
“सामाजिक कार्यकत॑ हा एक नवीन वर्ग उद्भवला असून त्याने पुष्कळ जागा 
पटकावल्या आहेत. तिसऱ्या लोकसभेत १९ टवके आणि ४ थ्या लोकसभेत 
३० टक्के जागा ह्या नव्या चळवळ्या वर्गाने मिळविल्या. अत;पर यांचेच प्राबल्य 
होणार असा रंग दिसतो. 


लोकसभेचे सुख्य कास कायदे कानु भंजूर करणे. त्याखेरीज कारभारावर 
देखरेख ठेवण्यासाठी निरनिराळ्या समित्या असतात, त्यांचे अहवालहो वेळोवेळी 
प्रसिद्ध होतात. त्यांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. लोकसभा-सभासदांसाठी 
ती एक शाळाच म्ह॒गता येईल. निरनिराळ्या खात्यांचा कारभार व्यवस्थित 
चालला आहे की नाहो हे तपालणार्‍्या समितीला त्या त्या खात्याच्या कार्याची, 


कार्यपद्धतीची माहिती तर ञअसलीच पाहिजे; एरव्हो त्यांच्या तपासणीला महत्त्व 
उरणार नाही. | 


पण 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


चार लोक-सभा ८७ 


कायदे, रिपोर्ट यांचे वेपुल्य 
कायदे किती पास झाले हे लोकसभावारीने पाहिल्यात आढळते को- 

१ ल्या लोकसभेने ३२२ कायदे केले 

२ ऱ्या  » ३०९७ ७ 27 

३ ऱ्या» २७३ अ. 

४ थ्या ,/ २१६ ७ 39 
-स्हृणजे कायदे प्रसविण्याचा पराक्रम अलीकडे थंडावल्यासारखा दिसतो. याखेरीज 
एस्टिमेट्स्‌ कमिटीचे चारही लोकसभा मिळून ४६० रिपोर्ट; पब्लिक अकोंट्स्‌ 
कमिटीचे . २२३ रिपोर्ट; आणि सरकारी कारखाते, व्यवसाय यांची चोकशी 
करणाऱ्या समितीचे (कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्जचे) १०४ रियोट इतके 
उपयवत साहित्य छापून तयार ज्ञाले, आमच्या लोकसभेने अगदी स्वदेशी ( इतरत्र 
कुठे नसलेली ) अक्की एक पालंसेंटरी समिती शोधून काढली. तिला कमिटी 
ऑन अंशअरन्सेत ( अभिवचन समिती ) म्हणतात. संत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या 
आदवासनांप्रमाणे त्यांचे काम झाले को नाहो. दिलेली वचने त्यांनी पाळली को 
नाही, हे तपासण्याचे कास त्या समितीचे. तिचे चारही लोकसभा मिळून १६ अहवाल 
प्रसिद्ध झाले. “ सभा ” जिकण्यासाठी किवा वेळ मारून नेण्यासाठी “ ठोकून 
दिलेली माहिती तीट तपासून, वचने पार पाडावयास लावण्याचे कवा दिलेला 
शब्द मागे घ्यावयास भाग पाडण्याचे काम ह्या समितीचे आहे. “ सत्यमेबजयते 
हे ब्रीद वाक्य असणाऱ्या शासनाने पोकळ वचने देऊ नयेत; दिली तर ती 
हाक्य तितक्या लवकर पार पाडावी, यासाठी ह्या कनिटीचा अवतार आहे. 
शासनयंत्रणेवर बोजा 

सुमारे १८ वर्षात ( स. १९५२-७०) एकूण ११२० कायदे हे प्रसव-प्रमाण 

नाहीतरी थोडे अधिकच वाटते. कारण कायदे अंमलात आणायचे असतात आणि 
हे कार्य निरनिराळ्या राज्य-शासनांचे असते. दर साल ६२ कायदे नव्याने होत 
गेले; ( त्यातील काहींची अंमलबजावणी करावी लागत नाहो. ) तरी ते पार 
पाडण्यात कुठलीही शासनयंत्रणा टेकोस येईल. दिल्लोौत पास झालेले कायदे 
भारतभर कोनाकोपर्‍यातल्या अधिकार्‍यापर्यंत पोचण्यास काही तरी अवधो 
लागावयाचाच- परंतु कायदे मंजूर होण्याचा वेग असा झपाट्याचा आहे कौ 
त्याबरहुकुम अंमलबजावणी होणे डुरापास्त होते. पर्यायाने प्रजाजन कायदे-भंगी 
बनतात ! कायदेभंग करून स्वराज्य मिळविले अशी बढाई मारणारांनी संजर 
केलेल्या कायद्यांना बिनतक्तार लोकमान्यता मिळत नाही. कायदेभंग करून सत्तारूढ 


| अनुक्रमणिका | न्य 
७ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८८ नवभारत 


झालेल्यांना कायदे प्रसविण्याचा विज्षेष उत्साह वाटत असला तरी त्यांच्या आचरणाला 
विपरीत फळे येतील कशी ? असा एक विचार सुचतो. एवढे मात्र खरे दी कायदे 
प्रसविण्याचे सोठे वेड आमच्या संसद-सभाःसदांना लागलेले दिसते. कित्येक कायदे 
तर जागतिक विक्रम प्रस्थापित करणारे ठरले आहेत. ( उदा० कंपनी कायदा! ) 
भराभर कायदे पास करण्यापेक्षा लोकांनी आपण होऊन नियंत्रणे पत्करावी, 
स्वतःच आपल्या आचारांची तपासणी करावी हा मार्ग केव्हांही श्रेयस्कर; परंतु 
सध्याच्या भारतवर्षात तरी भराभर कायदे पास होत आहेत. आणि ज्ञासनाच्या 
मर्यादेमुळे त्यांची व्यवस्थित अमलबजावणी होत नाहो. आणि सर्वसाधारण 
जनतेला कायदेभंगाचे श्रेय फुकटात मिळत आहे !! 

एस्टिसेटत्‌ कमिटीचे आणि पब्लिक अकोंटस कमिटीचे कार्य भात्र छान 
चालू आहे असे स्पष्ट दितते, ब्रिटनसधील पालंमेंटच्या ससित्यांपेक्षा भारतीय 
लोकसभेच्या समित्यांचे काम, त्यांचे अहवाळ अधिक उपयोगी आहेत. हा 
अभिप्राय एका न्निटिश बिडुषीने व्यक्त केला होता.' 
मीही एस्टिमेट्स्‌ कमिटीचे अनेक अहवाल वाचले आहेत; त्यांवरून पुष्कळ 
नव्या गोष्टी मला शिकता आल्या. आपल्या राज्यकारभारातले अनेक बारकावे 
माझ्या ध्यानात आले. विविध म्रकल्पांतंबंधी माझे लेख? बव्हंशी पब्लिक 
अकोंटस्‌ आणि एस्टिमेटस्‌ कमिटीच्या रिपोर्टावर आधारलेले होते. 

इुतऱर्‍्याही एका दृष्टीले ह्या रिपोर्टाचे महत्त्व स्पष्ट होते. शासकीय 
आचारांवर नियंत्रण हा अज्ञा अहवालांचा सोठा उपयोग होय. नोकरशाहीची 
प्रवृत्ति निस्तंत्रपणे कारभार करण्याकडे बळावते. तेव्हा तिचा रूगास खेचून 
नोीट ताळ्यावर आणण्याची जबाबदारी अज्ञा पालंसेंटरी समित्यांची असते. 
विशेषतः पब्लिक अकोंटस्‌ कसिटीची हो कामगिरी अधिक चटकन नजरेत 
भरते. दोन्ही समित्या मिळून अधिकाऱ्यांना जरबेत ठेवतात; त्यांचा अनाचार, 
अविचार, प्रमाद हुडकून काढतात. त्याबद्दल जाव विचारतात. हो भोती इतके 
दिवस निस्तंत्रपणे वागण्यास सोकावलेल्या नोकरशाहीस जाचक ठरते. हा 
लोकज्ञाहीचा सोठा फायदा आहे. 


त्यात खात्रोने तथ्य आहे. 


१. मिसेस उसुला हिवस : एकॉनांमिक वीकली- मुंबई 

- (ता. २१ जुले १९५१) 

२. अनागोंदी अंदाधुंदी ( मुंबई १९६० ) हे माझे पुस्तक अक्षा लेखांचे 
आहे. श्री. ज्ञामराव परुळेकरांनी त्यास भरल्तावना लिहिली- तीत हा 
विषय सांडला आहे. 


| अनुक्रमणिका | यन्य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्न 1. 
शू 
|] 


कळ 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


चार लोक-सभा ८९ 


नोकरशाहीबर नियत्रण 

आपल्या अधिवाराबद्दल शासकोय यंत्रणलः इतके दिवस एक गर्व होता. 
त्यांना जाब विचारणारे कुणी नाहो: ते सवतंत्रस्वतंत्र होते. पालमेंटच्या ह्या 
दोन-तीन समित्यांमुळे अद्ना अधिकाऱ्यांवर मोठेच नियंत्रण पडले आहे. समित्यांनी 
सांगितलेल्या सूचना मानाव्या लागतात; त्या मानल्या असतील तर तसा अहवाल 
करावा लागतो. त्याबद्दल काही म्हणणे असेल तर तसे रीतसर सांगावे लागते. 
एकंदरीने त्यांच्या अखत्याराला बरोच मर्यादा पडलो. हे पुष्कळांना एकदम पचले 
नाही; परंतु लोकतभेची समिती सामधथ्यंश्ञाली असल्याने तिचे म्हणणे मानण्या- 
खेरीज गत्यंतर नसते. हा लोकश्ञाहीतला मोठाच विजय होय. 

शासकीय अखत्यारावर नियंत्रणासुळेच किती तरी भानगडी चवाठ्यावर 
आल्या. सुंदडा प्रकरण, जीप भानगड, स्टील-कंट्रोलरचऱ्या कार्यालयातला गोंधळ, 
टेक्स्टाइल कमिशनरने वाटलेली खिरापत, दामोदर घाटी योजनेचे अपयक्ग, 
दुगडा कोल वॉशरीचे अपुरे काम, रांची हेवी एंजिनिर्यारय कारखान्यातला तोटा, . . 
*-. अश्या किती तरी गेर कारभारांची ओरड लोकसभेत झाली; दोषी अधि- 
कार्‍्यांना शासन ज्ञाले आणि शासकांना एक प्रकारची दहशत बसलो. हे कार्य 
कमी महत्त्वाचे ठरत नाहो. 

पंडित हृदयनाथ कुरू, गोविद वल्लभ पंत, त. वि. (काका) गाडगीळ, एस्‌. 
एस्‌. मोरे, नाथ पै, सा. श्री. अणे, परक अँथनी, श्री. अ. डांगे, ए. के. गोपालन, 
भूपेश गुप्ता, जगजीवनराम, आचाय कृपलानी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, 
अशोक मेहता, तारकेइवरी सिन्हा, व्हो. के. कृष्ण सेनन, एन्‌. जी. रंगा, 
के. संतानम्‌, अशोक कुमार सेन, जयपाल सिंग, दुर्गाबाई ( देशमुख), .. . 
हो नांवे आमच्या पालंमेंटरी इतिहासात खास झळकणारी आहेत. तसे पाहिले 
तर मंत्रिपदावरील सर्व सभासदांची नावे या यादीत आलो असती. पण भंब्रिपद 
नसताही, या नाही त्या कारणाने लोक( राज्य ) सभेत ज्यांचे कार्य मोडे आहे. 
अशांचा निदेश केला. त्यात आणखोहो बरीच नावे घालता येतील. दांडेकर 
देसाई, लोबो प्रभ हो तिन्ही आय्‌. सौ. एस्‌. मंडळी कुठेही चमकल्याखेरीज 
राहिली नसती. विरोधी पक्षात ती विज्षेष चमकलो. त्यांनी लोकसभा गाजविलो. 

कुठल्याही पालंमेंटात आपला छाप पाडणारी हो निळावंत मंडळी आहेत. 
कुर हे वयोवृद्ध आणि ज्ञानवृद्ध तर खरेच; पण रेल्वे आणि संरक्षण ह्या दोन 
खात्यांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला तो सव्हुंटस्‌ ऑफ इंडिया सोसायटीच्या 
परंपरेस साजेशा पद्धतीने. गाडगीळ आणि मोरे यांनी आपल्या पालमेंटरी 


| अनुक्रमणिका | स्वि 
भड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९० नवभारत 


* ग्याना'च्या आधारे भराठी-इंग्रजी पुस्तके लिहिली. नाथ पे सारखा अभ्यासू 
आणि सनदज्लीर आचाराचा तत्त्वनिष्ठ उपासक सापडणे दुमिळ ! पंतांसंबंधी 
व्हाय सांगावे ? “ बिना पंत को चाले नही ” (> पंताखरोज राजकाज चालायचे 
नाहो ) हा त्यांच्या घराण्याचा लोकिक त्यांनी कायस राखला. अंथनो हे जुन्या 
वळणाचे आपल्या वर्गाचे हितरक्षक. अणे यांच्यासारखा निष्ठावंत पालंमेंटचा 
अभिमानी सभासद विरळा. डांगे, गोपालन, गुप्ता यांचा माक्‍संवादी दृष्टिकोन 
आणि पालंमेंटरी पद्धतीने तो मांडण्याची हिकमत वाखागणीय होती. जगजीवनराज 
यांची पक्षनिष्ठा, लोकप्रियता आणि बाजू जिकण्याची शिताफो इतर कुणाला 
लाभलेली नाहो. रंगांची ज्लो आणि त्यांची व्यासंगी वृत्ति सदेव आदरणीय 
ठरली आहे. कृपलानींचा स्पष्टवक्तेपणा आणि बोचके प्रतिपादन असह्य होते. 
राम मनोहर लोहिया यांची टीव्ाा वेयवितक आणि ज्ञोंबणारी असली तरी ती 
सद्धेतु प्रेरित असल्याने तिजवद्दल राग येत नसे. तारकेश्‍वरोंचा विरोध स्वभाव- 
सुलभ असला तरी बोलण्याचा झपाटा काहो और असे. तीच गोष्ट व्हो. के. कृष्ण 
मेतन यांची. अशोक सेहतांचे जगावेगळे बोलणे तकंशुदख्ध असले तरी ते अप्रिय ठरे. 
जयपालसिंगांचा घटनेचा अभ्यास गाठा आणि आपल्या मतदारांशी त्यांचा घनिष्ट 
संबंध, प्रशंसनीय होता. दुर्गाबाईंची तडफ आणि सभापतीचे काम चोखपणे 
बजाविण्याची तयारी, यामुळे त्यांचे वजन चटकन पडे. अश्ली कितीतरी छुपी रत्ने 
पालंमेंटरी पद्धतीसुळे लोकांपुढे आलो. त्यांच्या कतबगारीने पालसेंटची ज्ञान 
वाढली असा हा अन्योन्य संबंध होता. 
अपवादात्मक प्रकरणे 

पालंमेंटरी कारभार हा एक जीवन प्रकार असल्याने आचारसंहिता मह- 
त्वाची ठरते. लोकसभेच्या सभासदांना पुष्कळ सवलती असतात. तज्ञाच त्याच्या 
वागणुकीवर मर्यादाही असतात. सभासदांना अटक करायची झाल्यास किंवा 
झाल्यानंतर काय करावे, याबद्दल झासनाधिकाऱ्यांवर बंधने आहेत. ती बंधने 
योग्य प्रकारे पाळली की नाही, हे बिहेष काटेकोरपणाने तपासतात. म्हणून 
लोकसभेच्या इतिहासांत देवापांडे', सुंदरय्या', दशरथ देव... . अज्ञांची नावे 
विजेषरीत्या झळकली. उमानाथ' यांच्यामुळे तर एक निराळाच बाद निघाला. 
आणि सरदार हुकर्मासगांला त्यासाठी वेगळा निर्णय द्यावा लागला. ह्या निणंयाचे 


१ हिडुसभेचे सभासद श्री. देशपांडे 
२ सुंदरय्या- कम्युनिस्ट पक्षाचे ( राज्यसभेचे ) सभासद 
३ उमानाथ- तामिळ नाड्मधील- कम्यु' पक्षाचे लोकसभा- सभासद. 


| अनुक्रमणिका सदव 
धळ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


चार लोक-सभा ९१ 


महत्त्व पालमेंटरी कारभारात विशेष आहे. त्यायोगे इतक्या अल्पावधीत आम्ही 
हे तंत्र किती उत्तम प्रकारे आत्मसात केले हे समजते. संसदेची प्रतिष्ठा टिक- 
विण्यासाठी सभापतींची हो खटपट त्यावेळो सर्वपक्षीयांच्या प्रशंसेस पात्र ठरली. 
सरदार हुकमसिंगाची तारीफ त्या वेळी ज्ञालो ते उचितच होय. 

परंतु सदाचार न पाळल्यामुळे श्री. मुद्गुल यांजवर कठोण प्रसंग उद्भवला" 
त्यांना हाकून लावण्याचा ठराव चर्चेस निघण्याचे वेळो त्यांनी राजीनामा खरडला 
स्हूणून थोडक्यात निभावले; नाही तर त्यांना “ सन्मान्य सभासदा “ला अपमान- 
कारक ठरावाच्या आधारे संसदेतून “ काढून लावले ” असते. हो विचित्र पाळी 
लोकसभेवर आली नाही. 


संयमाचा अभाव 

सभासदांनी संयम न पाळल्यामुळे सभापतोंवर विज्लेष ताण पडला तो चोथ्या 
लोकसर्भेत- सरदार हुकर्मासिगांच्या अमदानीत- लवी पिढी कायदे मंडळात शिरली 
म्हणून किंवा विरोधी पक्षीयांचे सामथ्यं वळावले म्हणून असेल, सभासदांना 
आवरणे दिवसानुदिवस कठिण होत गेले. पण हो आपली चूक सभासदांना कळन 
येण्यास फार अवधी लागत नाही. क्रिवाय निरनिराळ्या पक्ष-नेत्यांनी, त्यांच्या 
प्रतोदांनी, याबद्दल विशेष जागरूक राहून सभागृहाची प्रतिष्ठा कायम राखली 
पाहिजे. 

ब्रिटिश्ञ पालमेंटात आहे त्याप्रमाणे सभासदांच्या वेयवितिक विशेष अधिकारा- 
बाबत ( प्रिव्हिलेज ) निर्णायक नियम भारतीय लोकसभेनेही केले नाहीत. म्हणून 
अधिकार-भंगां-्वाबल समिती नेसून निर्णय घ्यावा लागतो. वतंमानपत्रांची टोका 
केव्हां रास्त असते आणि तिने अधिकारातिक्रम केव्हां होतो, हे देश-काल-परि- 
स्थितीचा विचार करून ठरवावे लागते. हा खरोखर व्यवहारी मार्ग आहे आणि 
भारतीय औपनिषदिक परंपरेत नीट दसणारा आहे. “ यथा ते तत्र वतेरन न्या 
तत्र वर्तेथाः ” ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १-११ ) म्हणून वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या 
अद्या वादांचे अहवाल, पालंमेंटरी आरोग्याचे गमक ठरतात. सुमारे बीस द्धाच्या 
कारकिर्दीत तसे प्रसंग फारसे आले नाहीत, हे लोकसभेच्या आरोग्याचे गमक आहे. 

एकंदरीने पहाता चारही लोकसभांचे कार्य प्रचंड झाले. पालमेंटरी म्हणतात 
ती शिस्त लोकात हळू हळू रूढ होत आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे. समितीची 
कामे निःस्पृहतेने, निर्भयपणे पार पडत आहेत. “ योजना कमिशतच्या कचेरौलाच 
योजना नाही ' असे स्पष्टपणे बजावण्यास सभासद कचरत नाहीत. हे धाडस 
आमच्या लोकसभेतील सभासदांच्या आंगी बाणले, ही मोठी क्तबगारी म्हट्लौ 


अनुक्रमणिका 
डो मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


पाहिजे. सभाधीटपणाबरोबर हा अहवाली-धीटपणा आवदयक आहे. आसचे 
अहवाल देखील पद्धतश्लीर आहेत. मूलग्राही आहेत आणि कारभारातील विग 
ओळखूच त्यावर तोडगा सुचविगारे आहेत. राष्ट्रहिताची वाढतो जाणीव हा 
लोकसभाचाराचा दृद्य परिणाम होय. 


पालमेंटरी पंडितांसाठी शाळा 

पालमेंटरी पद्धतीचे हे ब्रिटिश रोपटे दिल्लोत लावल्यानंतर ते चांगले 
रुजले. त्याने छात मूळ धरले आणि राज्याराज्याच्या बिधान-सभा.परिषदांतही 
तो प्रयोग सुरू झाला; ते रोपटे नव्याने लागले आणि निदान १५-१६ 
ठिकाणी तरौ तशी रोपटी लागलो. आशावाद बळावतो तो ह्या छोट्या 
रोपट्यांमुळे. सर्व ठिकाणी कारभार सारखाच समाधानकारी असावा अक्षी 
अपेक्षा अव्यवहारी ठरेल; पण तो व्यवस्थितरीतीने सुरू झाला त्यामुळे 
आमच्यात पट्टोचे पालंमेंटरो पंडित तयार होतील असा विश्वास वाटतो. 
सभार्पात, प्रतोद, उपसभायति. . . . इत्यादि कार्ये करणारे सभासद पुढे येत 
आहेत. तयार होत आहेत आणि न्रिटिज्क पालंमेंट मातेची अपत्ये सर्वत्र पसरत 
आहेत. ब्रिटिश राज्यपद्धतीचो हो सहति खरी; पण भारतीय वातावरणात 
ते रोपटे तगले - याबद्दल भारतीयांनाही थोडे श्रेय दिले पाहिजे. ब्रिटिश 
पार्लमेंटरो व्यवस्थेत आणि तत्संबंधीच्या प्रसिद्ध साहित्यात भारताची मोठी 
भर पडत आहे हे निविवाद ! ह्यामुळे जगातील ज्या ज्या राष्ट्रांनी ह्या 
पद्धतीचा राज्यकारभार पत्करला-इंग्रजो भाषाही पत्करली, त्यांच्याशी भारताचे 
नाते लवकर जुळेल - चांगले जमेल, यात शंका नाही. 


प्रयोगाचा आशादायी निष्कर्ष 


नज्ञा विविध ठिकाणच्या पालंमेंटरी प्रयोगामुळे त्या सभाझास्त्रात नाविन्य 
येईल, कांही व्यवहारी सुधारणाही घडून येतील आणि ह्या ब्रिटिश रोपट्याचे बीज 
कायम राहून त्याला नित्य नवी टवटवी येईल अशी खात्री वाटते. जगभरच्या 
पालंमेटरी प्रयोगाला भारतीय लोकलभांनी एक आक्ञावादी वळण लावले आहे. 
पोर्वात्यानाही पाठ्चिमात्य राजकीय संस्था वापरता येतात; त्यांना स्वहितासाठी, 
परकी भाषा वापरून - देशी भाषांचा आश्रय करूनही राबविता येतात, 
हा ह्या प्रयोगाचा एक निष्कर्ष अनेकांना उपयुक्‍त ठरेल. 


जंदुतनांगोन > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४ वेण 
) *»*,. % 
शर ह. 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरीक्षण-- 


नरींद्र विरचित क्रकिमणी स्वयंवर - 

हा काव्यग्रंथ प्रा. गणेहञ महादेव ( ऊफ सुरेश महादेव ) डोळके यांनी 
संपादन केला आहे; आणि तो विदभभसंश्ोधनमंडळ, नागपुर या संस्थेने आपल्या 
ग्रंथमालेतील सव्वीसाव्या क्रमांकाचा ग्रंथ म्हणून प्रसिद्ध केला आहे. ' संपुण 
क्रक्मिणीस्वयंवर! या काव्याच्या उपलब्ध असलेल्या २९३६ ओव्यांच्या एकमेव 
हस्तलिखितांचे हे पहिलेच संपादन असून संपादकांनी त्याला विस्तृत प्रस्तावना, 
शब्दकोश, पाठभेद व मूळ हस्तलिखिताच्या प्रत्येक पृष्ठाच्या छायाचित्रांच्या 
ठश्यांची जोड दिली आहे. त्यामुळे यादवकालीन मराठी भाषेच्या अभ्यासकांची 
सोय झाली आहे. 

नरेंद्र, नृसिहू व शेल्य हे अयाचित या उपनावाचे तिघे बंधु रामदेवराव 
यादवाच्या आश्रयास होते. एकदा राजसभेत ' रुक्मिणीस्वयंवर ? हा आवला 
काव्यग्रंथ नरेंद्राने वाचन दाखविला. तो ऐकत असतांना रामदेवरावाला त्या 
काव्याचा इतका मोह पडला की, त्याने नरेंद्राला * अभंगी नाव घालिजे ' म्हणजे 
* काव्याच्या शेवटी माझे नाव घाल! अशी सूचना केली. नरेंद्राला ती सूचना 
भान्य नव्हती. परंतु तो राजापुढे काय बोलणार ? त्याने राजाला ग्रंथ पुण 
करून सकाळी आणून देतो म्हणून कवूल केले. घरी गेल्यावर त्याने आणि 
त्याच्या भावांनी मिळून सकाळपर्यंत जेवढा ग्रंथ लिहून झाला तेवढा राजाच्या 
आधीन केला. परंतु त्या घटकेपासून नरेंद्र खिन्न व उदास झाला. त्याने सर्वसंग- 
परित्याग करून महानुभावपंथात प्रवेश केला. त्यामुळे त्याचा ग्रंथ त्या पंथात 
मान्यता पावला. 

प्रा. डोळके यांनी आपल्या संपादनात नरेंद्र कवि, त्याचा महानुभावपंथ 
आणि त्याचे हे अद्वितीय काव्य यांवर विशेष भर दिलेला नाहो. त्यांनी 
संपादनाचा सारा भर या ग्रंथाच्या भाषाशास्त्रीय अभ्यासावर दिला आहे. 
तेव्हा ते लक्षात घेऊन प्रस्तुत त्यासंबंधींचे दोन चार विचार येथे व्यवत 
करीत आहे. 

प्रस्तुत ग्रंथाला महामहोपाध्याय नानासाहेब मिराशी यांची प्रस्तावना 
लाभली आहे. तिच्यात ते लिहितात, - “ प्रा. डोळके यांनी या आवृत्तीत त्यांना 


| अनुक्रमणिका | मि 
७.5 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


९५४ नवभारत 


मिळालेल्या हस्तलिखिताचे काटेकोरपणे लिप्यंतर केले आहे. त्यात गुद्धय- 
शुद्धीचा विवेक केला नाहो. त्यामुळे त्यांनी कवीचे नांव, इतर अभ्यासक 
मानतात त्याप्रमाणे, “ नरेंद्र न मानता * नरोन्द्र ' असे मानले आहे. ग्रंथाचे 
नांव “ रुक्मिणीस्वयंवर ' न देता ' क्ूक्मिणी स्वयंवर ? दिले आहे. * नरोंद्र ) रूप 
कसे प्राकुत व्याकरणाच्या नियमांप्रमाणे आहे तेही दाखविण्याचा त्यांनी प्रयत्न 
केला आहे. या बाबतीत मतभेदास जागा आहे. ' नरेन्द्र कबि चांगला व्युत्पन्न कवि 
होता हे त्याच्या काव्यावरून स्पष्ट आहे. .. . ” नानासाहेब म्हणतात ते संस्कृत 
भाषेच्या नियमाप्रमाणे ठौक आहे. परंतु प्रस्तुत काव्य संस्कृतात नसून प्राकृतात आहे. 
त्या दोन्ही भाषांचा संबंध असला, तरी दोघींना वेगळे स्वतंत्र अस्तित्व आहे, 
आणि दोघींचे स्वभाव वेगवेगळे आहेत.  नारिद ' हे प्राकृत रूप आहे. ते * पृथ्वीराज- 
रासो" या ग्रंथात आढळते ( विशेष माहितीसाठी डॉ० नामवर सिह यांचा 
* पृथ्वीराज रासोकी भाषा ! हा प्रबंध पहा. ) प्राकुतातील काहो रूपे रूढ 
झाल्यावर ती रूढ रूपे ' व्युत्पक्षा ? त देखील तज्ञीच कायम राहतात. 
* चिंतामण ', “ नरहूर, ' * दत्तात्रय, व्रिबक ' हो अज्ञा रूपांची काही उदाहरणे 
आहेत. आज आपण भाषांचा विचार करताना तो पंजाबी, हिंदी, बंगाली, 
उड्या, गुजराथी, मराठी असा प्रांतिक दृष्टोने करतो. परंतु मोरोपंत मराठीला 
प्राकृत म्हणतो. तो म्हणतो -- * रामाचें रचिले चरित्र मुनिनें वाल्मीकिने संस्कृती । 
नाहों हानि कदापि अन्य कविही तें वणितां प्राकृतीं *. 


नरेंद्राच्या पश्‍चात “ त्याच्या काव्याच्या नकला होता होता त्यात अनेक 
अशुद्धे घुसलेली दिसतात?” हा नानासाहेबांचा कयास काही प्रमाणात ठोक 
आहे. परंतु नरेंद्र व्युत्पक्न असला, तरी प्राकृतात लिहीत होता हो दृष्टि 
ठेवून या त्याच्या काव्याचा अभ्यास आवड्यक आहे. प्रा“ डोळके * नरीन्र है 
रूप प्राठताच्या व्याकरणानुसार दाखविण्याचा प्रयत्न करतात; आणि त्यावर 
नानासाहेब “ या बाबतीत मतभेदास जागा आहे ” अते जे म्हणतात, ते अगदी 
बरोबर आहे. प्राकृतात ते * नारिद?! हवे. स्वरांचे “ गुणां! च्या बाबतीत जे 
ध्वनिपरिवर्तन होते, ते 'मात्रां! च्या बाबतीतील ध्वनिपरिवर्तनापेक्षा अधिक 
गुंतागुंतीचे असल्यामुळे त्याचे अध्ययन विशेष व्हावयास हवे. प्रस्तुत ग्रंथाच्या 
संपादनात तसा प्रयत्न आवझ्यक होता. स्वरांच्या * गुणां! च्या ध्वनिपरिवतं- 
नाच्या भित्च भित्न अवस्थांच्या अध्ययनाने ध्वनिपरिवतंनांच्या कारणांचा शोध 
लागणे शक्‍य आहे. कुठे कुठे हे ध्वनिपरिव्तन होण्यास समीपवर्ती स्वराची 
अनुरूपता कारण असते. ' क्र ! हा स्वर आणि “रु हे व्यंजन यांच्या स्वरात 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र 
$ 
तही 


न 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाइड 


ग्रेंथपरीक्षणं शद 


अनुरूपता आहे. त्यामुळे प्रस्तुत ग्रंथाच्या हस्तलिखिताच्या लेखकाने * क्रक्मिणी 

स्वयं वर ! असे लेखन केले आहे. कुठे कुठे स्वराघात असल्यामुळे आणि कुठे 

कुठे तो नसल्यामुळे ध्वनिपरिवतंन होते. परंतु ध्वनिपरिवतनाच्या कारणांचा 

शोध घेण्यापेक्षा त्यांच्या भित्चन भित्न अवस्थांचे अध्ययन अधिक उपयुक्‍त व 

उपकारक आहे. 

प्रस्तुत ग्रंथाच्या हस्तलिखिताच्या लेखकाने पंधराव्या ओवोचे लेखन पुढील 
प्रमाणे केले आहेः- 
' श्रोकष्णाचा वानीतां कोति-चंदू । चढवील सुखाचा समदू । 
जळसेन करीन म्हणे नरेंदू । सभेचे लोक ॥ १५॥ ! 

तो हस्तलिखिताचा लेखक “दु ' असे लेखन न करता “दू' असे लेखन करतो. 

याचे कारण संस्कृताचे त्याचे अज्ञान तर आहेच; परंतु तो “दु 'चा ध्वनीच 'दू ? 

असा करीत असावा. महानुभाव पंबाचे महंत बहुधा जन्माने पंजाबी असतात. 
पंजाबात ' 9' आणि “रु? यांच्यातला एक ध्वनि प्रचारात आहे. त्याच्यासाठी 
लिपीत विह्ल नाहो. ते ' तुरा न म्हणता ' तुर्रा ! म्हणतात. * तुक ' मधील रेफाचा 
उच्चार ते पाखराच्या उडण्यासारखा * (भु ) रं? असा करतात. तेव्हा प्रस्तुत 
हस्तलिखित एखाद्या पंजाबी महानुभावाने लिहिले असावे असा माझा होरा 
वाहतो. 

निव्वळ * ध्र्ट ! या स्वरात कितीतरी प्रकारची ध्वनिपरिवतने होतात : 

अ  तृण>तण (कित्येकदा "ण! चा क्र होतो ) 

आ. तृष्णा>तान्ह ( पण आपण लिहिताना “ तहान ' असे नरमावलेले 

शि रूप लिहितो. ' उन्हाने तो तान्हेला आहे' या वाक्यात 

मूळ रूप कायस आहे ). 

इ, ई त्रबी>रुषी, रसी, रिषी, रिसी ( “'श?, 'ष' आणि 'स? या 
तालव्य, मूर्धन्य आणि दत्त्य ध्वनीत उलट सुलट 
ध्वनिपरिवतंनें होतात. ' ज्योतिषी ! या संस्कृत शब्दाची 
रूपे महाराष्ट्रात जोशी ! व ' जोसी '; गुजराथेत ' जोषी! 
व काहिमरात ' झुत्झो ' किंवा ' झच्छो' अज्ञी ऐक्‌ 
येतात. ) ि 

ऊ भ्रातृ>भाऊ, भाई 

ए दृश्य>दे ( खावा, ) 


[4 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजमाठशाळामडळ, वाई 


९६ नवभारत 


आओ  सत्य>मोत ( लेखनांत दिलावयास दोन मात्रा दिसल्या, तरी उच्चार 

शि एकाच मात्रेचा असतो. हिंदीतील “* मे' आणि “ह्‌ ' चा उच्चार 
*ए? ही नसतो आणि “ ऐ ! हो नसतो. तो ' ए' आणि “"ऐ? 
ए हो नसतो आणि “* एं. हो नसत ए ऐं 
या मधला असतो. अचूक उच्चार दाखविण्यास लिपी अपुरी 
पडते.) 

आओ  मसूडु>मौ ( लेखनात आपण नरमावलेले रूप ' मऊ ' लिहितो. पण उच्चार 

“ मो असा करतो.) 


या ग्रंथाच्या शेवटी प्रा. डोळके यांनी एक सविस्तर शब्दकोश दिला असून 
आवद्यक तेथे कंसात शब्दाची व्युत्पत्ती दिली आहे; आणि शब्दाचे एक किंवा 
अनेक अर्थ दिले आहेत. प्रा. डोळके यांनी शब्दांच्या व्युत्पत्ती व अर्थ देतांना दक्षतेने 
नौट विचार केला असला, तरी काहो शाब्दांच्या व्युत्पत्तोसंबंधी व अर्थासंबंधी 
मतभेद होण्याचा' संभव आहे. “ अनुहात-शब्दा"ची व्युत्पत्ती त्यांनी दिलेली नाही. 
तो इाब्द “ अन्‌ -- आहत *- अनाहत ' असा असून, योगश्ास्त्रात त्याचा अथ 
* सतत ऐकू येणारा नाद ' असा आहे. ' अति (सौ) वार ' म्हणजे ' घोडेस्वार ! 
या शब्दापासूनच स्वारी म्हणजे “ परमुलुखावर चढाई करणे! व “सवारी 
म्हणजे देवाच्या पालखीची मिरवणूक निघणे, हे अर्थ आले आहेत. भराठेज्ाही 
सेनेतील घोडेस्वारांची होती. म्हणूनच * स्वारी ' हा शब्द भराठ्यात “पति या 
अर्थाने रूढ झाला आहे. प्रा. डोळके यांनी निव्वळ शब्दार्थ न देता, त्यांना विस्तृत टीपा 
जोडल्या असत्या, तर ज्ञानाबरोबरच वाचकांना मनोरंजनाचा लाभ झाला असता. 
* असि (सो) वारा'त त्यांनी ' असी'चा ' तलवार! हा अर्थ दिला आहे. ' असि 
हा शब्द संस्कृत आहे. कदाचित ' असिपाणिय॑ ' या संस्कृत शब्दापासून * सिपाय ? 
म्हणजे * शिपाई ' हा शब्द आला असावा. ' आखर म्हणजे ' अखेर, शेवटी ? असा 
एक अर्थ प्रा, डोळके देतात. परंतु ' आखिर! हा शब्द मुसलमानी असून, त्यापासून 
सध्याचा * अखेर ' ह्‌ शब्द आला आहे. तो यादवकाली आला असावा असे वाटत 
नाही. * आढाऊ ' म्हणजे ' आडवे हत्यार चालवणारे! हा शब्द लक्षणीय आहे. 
महाराष्ट्रात आजदेखील ' आढाव ' किंवा ' आढाऊ ? या उपनावाची काही घराणी 
आहेत. * कढ ? म्हणजे * उकळी ? हा शब्द महत्त्वाचा आहे. ' कढ ! हा बहुधा ऊष्ण 
असला पाहिजे. कढी, कढई, कढत, वढण, काढा इत्यादि शब्द त्यापासूनच सिद्ध 
झाले आहेत. ' कऱहे (व्हे) र', ' कऱहेरी ' व ' कर्‍हे (ऱ्ह) रीणी ! हे शब्द * पाणपोई,” 
: पाणी देणारा? किंवा उदक आणणारी सेविका या अर्थाचे द्योतक आहेत 
असे प्रा, डोळके सांगतात. या नांवाची महाराष्ट्रात एक नदी आहे. हा शब्द आता 


| अनुक्रमणिका | समिग 
"य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रंथपरीक्षण ९्छ 


प्रचारात नाही. मात्र ' कऱ्हा ' हो नदी के, आचाय अत्रे यांच्या ' आत्मचरित्रा'- 
मुळे सध्या मराठो साहित्यांत प्रसिद्ध पाबली आहे. ' खोपा! शब्दावर * लपवितें 
राहु' अश्नी महानुभावीय टीपग्रंथात टौप आहे. हा शक्ष्द बहुधा. *युंवू * था 
छातूपासून बनला असून “गोपन ', ' गुंफा ', ' गुंफण ?, ' गोफण ', * खोपा ?, 
“ खोपडे ? इत्यादि शब्द सिद्ध झाले असावेत. स्त्रियांच्या केंशरचनेतही * खोपा ! 
आहे. डोळके समजतात त्याप्रमाणे हा शब्द कानडी * कोप्पे* या क्षब्दापासून 
आला असावा असे वाटत ताही. “ गोट ' आणि “ गोत या शब्दांचा गोतावळा 
एकच असावा. अलिकडे :' गट! हा शब्द विशेष प्रचारात आहे. त्याचे मूळ 
त्यातच अतावे. ' डाउ' म्हणजे ' गणेश हो देवता. आज हा शब्द प्रचारात 
नाही. परंतु वर्‍हाडांत दारव्हा येथे या उपतनांवाचे घराणे नांदत आहे. प्रस्तुत- 
ग्रंथांतील ' नागर ' हा शब्द ' संस्कृत लंगल, लांगल > नंगल > नांगर! या परंपरेने 
आजच्या मराठीत आला आहे. फारशीतील “ लंगर ' आणि इंग्रजोंतील *अंकर ' 
हे त्याच शब्दांचे भाऊबंद आहेत. वऱर्‍हाडीत निरनुनासिक उच्चार आहेत. म्हणून 
कदाचित ' नांगरा' ऐवजी “ नागर! हा शब्द रूढ झाला असावा, “कंदर * या 
शव्दापुढे * सं. खंड ' असे लिहून नंतर डोळके प्रश्‍नचिह्ल देतात; आणि त्या ऱब्दाचा 
अर्थ ' गुहा ' असा देतात. परंतु दोनशे सद्रुसष्टावी ओवी वाचल्यास तो शब्द' कंदर 
नसून ' कंधर? असावा असे वाटते. ' कंधर ' म्हणजे “ शिर ' * मस्तक ' “ केळसाचा 
ऐली कंदरी ' म्हणजे “के लासाच्या अलिकडल्या गिखरावर ' असे कबीला म्हणावयाचे 
आहे. “ नांदियेड म्हणजे ' नंदादीप. ' या शांब्दावरूनच मराठवाड्यांतील एका 
प्रसिद्ध गांवाला “ नांदेड ? हे नांव प्राप्त झाले असावे. प्राचीन काव्यग्रंथांचे अध्ययन 
करीत असताना तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती वरही थोडाफार प्रकाश पडूं शकतो 


या दष्टीने हे विवेचन किच्िति विस्ताराने केले आहे. 

* प्राचीन काव्यांचा भाषाशास्त्रीय दृष्टीने अध्ययन करतांना त्यांत योजिलेल्या 
छंदा(तील ध्वनिपरिवतंनाचा अभ्यासदेखील अत्यावश्यक आहे. कवीची रचना स्वच्छंद 
आहे, त्याच्या रचनेंत अराजक आहे. तो निरंकुश आहे असे म्हणून चालणार नाहो. 
नरेंद्राने आपले काव्य ' ओवी । छंदात रचले आहे. त्याचे काव्य जसे रसिक श्रोत्यांच्या 
अंतःकरणासाठी आहे, तसाच त्याचा * छंद ! त्यांच्या कानांसाठी आहे. नरेंद्राला या 
गोष्टीचा विसर पडलेला नाही. तो ' परके बद्दल ' पारके, ! * कवीइव राबद्दल 
से जे प्रयोग करतो, त्यात त्याची दृष्टि श्रृतिमाधुर्याची आहे. 
' सांगळीये ' इत्यादि प्रयोग या विधानाची साक्ष देतील. 
[सासाठी वररुचि, माकंडेय, हेभचंद्र यांची व्याकरणे 
च्या साहाय्यावाचून त्यांचा उकल होत नाही. 


* कवेश्वर' अ 
ढु आपुलीया, १ 

प्राकृत भाषांच्या अभ्य 
उपलब्ध असली, तरी संस्कृतच 


| अनुक्रमणिका | ७-० 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९८ नवभारत 


भगवान्‌ पाणिनींनी संस्कृत भाषला बांधून टाकली असे आपण म्हणतो. परंतु 
बोलण्यात रूढ असलेल्या प्राकुत भाषांत आज पिढ्यानुपिढ्या इतको ध्वनि- 
परिवतंने झाली आहेत कों, त्यांच्यातील मूळ धातूंचा ज्ोध लागत नाही; 
आणि स्वयंमन्य विद्वान्‌ त्यावर अकारण वादविवादाची रणे माजवतात. अज्ञा 
परिस्थितीत प्रा“ डोळके यांनी सात इहातकापूर्वीचा मराठी भाषेतला एक 
सुविख्यात ग्रंथ अध्ययनासाठी घेतला, व त्यात अत्यंत कठिण व किचकट, परंतु 
वस्तुतः ज्ञानवर्धक व रसरंजक अश्या भाषाकास्त्राच्या दृष्टीला प्रामुख्याने सान व 
महत्त्व दिले याबद्दल मी त्यांना मराठी भाषेचा एक नम्र अभ्यासक या 
दृष्टीने अंत:करणपुर्वक धन्यवाद देतो. आपल्या या ग्रंथाने त्यानी मराठी 
भाषा आणि वाडमय यांच्या विद्यार्थ्यांपुढे सतत अध्ययनाचा एक आकां उभा 
केला आहे. असा अमूल्य ग्रंथ हवे ते मोल वेचून प्रकाशित केला याबद्दल मी विदर्भ- 
संशोधन मंडळाचे संचालक डॉ. नानासाहेब मिराशी व त्यांच्या कार्यकारिणीचे 
सदस्य यांचे अभिनंदन करितो; आणि तो सबाह्मांतर सुंदर स्वरूपात महा- 
राष्ट्राच्या हाती दिला याबद्दल नारायण मुद्रणालयाचे मालक पांड्रंगपंत बनहट्टी 
यांचे आभार मानतो. 


नांगपुर- १० भ. श्री. पंडित 


[ नरींद्र विरचित क्रकिमिणी स्वयंबर- सं. ग. म. डोळके. प्रका. विदर्भ 
संशोधन संडळ. पडचिम हायकोर्ट मार्ग. नागपुर- १ मूल्य ३० स्पये. 
पृष्ठसंख्या २२--७२--६३६ ] 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


वबाचकांचा-पत्नव्यवहार 


आधुनिकांची रसचर्चा 


तकंतीर्थांचा आंगस्टच्या ' नवभारता'तील भरताच्या रससिद्धांतासंबंधीचा 
लेख वाचला. प्रथम सांगावेसे वाटते ते असे कौ, भरताच्या रससिद्धांताची इतकी 
स्पष्ट आणि इतकी थोडवयात मांडणी आतापयंत कोणीच केलो नाही. विशेषतः 
स्थायी भाव आणि व्यभिचारी भाव यांच्याबद्दल सर्व पंडितांनी आजवर पांडित्यपुर्ण 


परंतु अधिक गोंधळात टाकणारे लिखाण केले. स्थायी आणि व्यभिचारी बदलतात 


म्हणजे काय, हे तकंतोर्थांच्या लेखनावरूनच फक्त स्पष्ट झाले. शिवाय स्थायी आठच 
का हेही तत्कालीन परिस्थितीच्या संदर्भात स्पष्ट झाले. 
माझा प्रश्‍न असा को, आजवर रसशास्त्राची मांडणी नाट्य आणि काव्य 
या कलांच्या अनुरोधाने झाली. नृत्याला अर्थातच ती उपकारक होती. संगीताच्या 
भाध्यमांगाचा तर नाट्यशास्त्रात भरपुर ऊहापोह आहेच. मात्र हे स्थायी - विभाव 
- अनुभाव - व्यभिचारी - संचारी हे आधारस्तंभ दृव्यकलांना उपयुक्‍त नाहीत. 
कारण ते शाब्दाश्रित भावनानुभवांच्या क्षेत्रातील आहेत. ग. त्र्यं. देशपांडे यांचे 
संपुर्ण पुस्तक काळजीपुर्वक वाचल्यावर दृइ्यकलांना या संकल्पना लावावयाच्या 
तर त्यांचे दृश्यकलांच्या दृष्टीने काही विठलेषण करता येणे हक्य आंहे काय, 
असा विचार सुरू झाला. तेवढ्यात रस आठ को नऊ याला महत्त्व नसून 
“ महारस ” हाच खरा रस हो अभिनवगुप्ताची भमिका हाती लागलो. शिवाय 
संपूर्ण कलाकृती म्हणजे एक “ भहोभागत ” हो विशवनाथाचो भूमिका ध्यानात 
आल्यानंतर या एका “ महारसा ” च्या ( किवा महाजाणिवेच्या किवा महा- 
अनभवाच्या ) आकृतिधर्माचे विवेचन जाच करीत आहे, हे स्पष्ट झाले, 
अनभवाला रसत्व येण्याची प्रक्रिया कवीमधून किवा कलावंतामधून होत असते, 
हा राजक्षेखराच्या प्रतिपादनाचाही एक महत्त्वाचा धागा सापडला. दोन महत्त्वाचे 
वाक्‍यातून होते असे म्हटले तर स्थायी-विभाव वगेरेंची 


प्रन उरले : अभिव्यक्ती र £ द्य 
संगती कशी लावावयाची हा एक; आणि दुसरा, रसत्वाचे किंवा सोंदयंतत्त्वाचे 


गोचरखूप महावाक्‍्याच्या आकृतीतून कसे सिद्ध कराजयाचे हॉ. होम. काशन 
एकात्म महावाक्य म्हटलें तरी अश्ली जीवसद्श्न एकात्मतेची संकल्पना 
र 4 


अॅरिस्टॉटलनेही वापरली आहे; पण त्यांतून सौंदयंपुरणता सिद्ध होत लाही. ह' 
रच 2 


| अनुक्रमणिका | स्वन 
अ. मराठीचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१०० नवभारत 


प्रश्‍न “ केशिकी वृत्ती ” किंवा “ सोंदर्यव्यापार” या. संकल्पनेच्या स्पष्टीकरणातून 
सुटू शकेल. पण या केशिकोचे विवेचन ग. त्र्यं. च्या ग्रंथात कुठेच नाही. तेव्हा तो 
मी अजून अनुत्तरित समजतो. 


राहिला प्रश्‍न स्वायी-व्यभिचारी- विभाव- अनुभाव यांचा. शास्त्रीजींच्या 
स्पष्टोक्रणाप्रमाणे स्थायी हा रागातील वादी स्वरासारखा ( वादौलाही भरताने 
राजाचो उपमा दिली आहे. ) आणि व्यभिचारी हा रागातील विवादीसारखा 
विरोधी. पण विवादी किंवा व्यभिचारोंव्या संयोगाने सूळ वादी किवा स्थायीची 
उत्कटता वाढते आहे. हे विश्‍लेषण दृळ्यवालांना संवाद, विरोध या स्वर्यात उत्तम 
लागू होण्यासारखे आहे. कारण विरोध हासुद्धा मुख्य रंग किया आकारांची उत्कटता 
वाढविण्यासाठीच फकत यावयाचा असतो. कलाकृती विस्कळित करण्यासाठी किवा 
तिचा दुभंग करण्यासाठी नव्हे ग. त्र्यं. च्या ग्रंथात विभावावहल मला एक महत्त्वाचे 
विधान मिळाले. त्यातून मी माझी विचारणी मांडावयाची म्हणतो. ते विधान असे: 
“ विशिष्टतेने भावन .. . म्हणजे विभावन ” म्हणजे स्थायी किवा अन्य भाव गोचर 
करण्याचे किंदा अभिव्यवत करण्याचे ( अर्थात विशिष्ट .पद्धतीने, म्हणजे नाट्याच्या, 
काव्याच्या, नृत्य-संगीताच्या विशिष्ट पद्धतीने अभिव्यरत करण्याचे ) विभाव हे 
साधन, असे म्हणावे लागते. दाकुंतला-दुष्यंत हे आलंबन विभाव आणि भंवतालचे 
रम्य वातावरण हा उत्तेजन किंवा उद्दोपन विभाव; असे म्हणताना भावनानुभव 
गोचर करण्याची ही साधनेचे किवा ॥16त18- 1१ 68) आहेत, असे म्हणणे 
भाग आहे. माझे म्हणणे रसनिभिती हे साध्य आणि विभाव-अनुभाव हे रस गोचर 
करण्याची साधने किंवा पद्धती. यात “ विभाव म्हणजे विदिष्टतेने भावन ” हे 
निश्चित झाल्यास दृ्यकलांसाठी आवदयक असा मुहा सापडला, असे माझे मत. 
कारण रंग, आकार आणि त्यांची मांडणी- अर्थात विशिष्ट प्रकारची हा सवं 
दृश्यकलांचा प्रपंच. यात आकारांचे अंगभूत वेशिष्टय आणि विशिष्ट प्रकारचे वर्तन 
यांतूनच खरी अभिव्यक्ती होत असते. ( मोजेच्या १९६१ च्या दिवाळी अंकातील 
“ चोकटीतले विश्‍व ” या माझ्या लेखात याचे मी बरेच विडलेषण केले आहे. ) 
रंगाकारव्तनाचे अनेक प्रकार असतील, पण त्यांचे हे वर्तन म्हणजेच दृ्यकलांमधोल 
साधनरूप विभाव होत, असे मला म्हणावयाचे आहे. आणि अनुभाव म्हणजे नटांचे 
हावभाव किंवा अभिनय असे असेल, तर आकारांचे स्वांगभूत वैशिष्ट्य म्हणजे 
अनुभावच असे दृव्यकलेत म्हणता येईल आणि अगदी आधुनिकांसह सर्व कला- 
प्रकारांना हे सर्व लागू पडेल. 


मुंबई: १ सप्टेंबर, १९७२ . :_ "प्रा. संभाजी कदम 


> गभ 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाडे 


२ल्टटत. ४०. ॥॥ | 1332 नवभारत 


> रि 


हद्चं तेव्हा, हं तितकं 
शेतातून सोनं चिकवायचं असेल तर पिकाला वर्षभर, 
हवं तेव्हा - हवं तितकं पाणी मिळायला हवं. ' 


त्या साठ श्ररव्गाच ऊळ लळा" 


, ३8 ते १५ हॉर्स पॉवर 


किर्लोस्कर ऑईल एंजिन्स लिमिटेड, 


रजि. ऑफिस- एल्फिन्स्टन रोड, पुणे-3 
॥] '9ितसाठी किर्लोस्वार ऑईल ऐंजिन्त्‌ यांनी या हेडमाकेख उणा एंजिन्तू यांनी या ेडमार्कच्या उपयोगाचा अधिड र 6 


शध 
बव 
ा 
"> 
] 
02 
<< 
च्य 
>> 
2.) 
वठ 
ब्ढ 
] 
० 
ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


